मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वष ३३ 
सप्टेंबर १९८० 


अंक १२ 


उक 
ज्ञा द >... तश 


"करगघरचिघजसज! 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


महाराष्ट्‌ राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञषपाठशाला मंडळ वाई, संचाळित मासिक 


नवभार 


वषे ३३॥। अंक १२॥ सप्टेंबर १९८० 
किमत २ रपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 


मे. पुं. रेगे 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३ 
( जि. सातारा ) 


नृवभारी 


सप्टेंबर १९८० 
अनुक्रम 
लोकायतदशेन, कोटिल्य आणि राजनीती २२ 
संपादकीय ! -आ. ह. साळुंखे 
री व ऊर्जा $ काही पर्याय २८ 
विक्रम कक तुविमी विकी ग. ठाकूर 
-वा. वि. मिरार्श चारिका : ३४ 
आधुनिक संगीताचे मानसशास्त्र & | ब्रेथ-परीक्षण ३६ 
-श्यामला वनारसे आ. हू. साळुंखे, चि. ग. काशीकर, एस्‌. 


प्रा. दीक्षितांचा हिंटुराष्ट्रवाद ! काही विचार १३ व हुक र. देशपांडे, वसंत स. 
शा पि जं 
-अशोक चौसाळकर शा, सतीश वि. कुलकर्णी 


4 0) 
। स्वागत? : ४७ 
ग्रंथ, ग्रंथसूची, राष्ट्रीय ग्रंथसूची व ग्रंथहक १७ | वाचकांचा पत्रव्यवहार . ण्‌० 
-ना. बा. मराठे खार-संकलन ! शिस्य 
अाााााााश््कााााााााााााााययवााासगामगनमवकाड 
05. 
लेखक-परिचय 


& वा. वि. मिराशी : संस्कृतचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक; संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्क- 
तीचे गाढे अभ्यासक व संशोधक; “ कमलासदन ' धरमपेठ, नागपूर- ४४० ०१०. , खो. इ१यामला 
बनारखे ! सेंटर फॉर सायकॉलॉजिकल सव्हिसेस (पुणे) असोशिएट ट्रेनर; मानसशास्त्रीय विषयांवर 
वैचारिक लेखन व कथालेखन; 'चंद्रपूर्णा', ७/१ कर्वे रोड, पुणे-४११ ००४, ५ अशोक चोसाळकर : 
राज्यशास्त्राचे अधिव्य़ाख्प़ाते; राज्यशास्त्र विभाग; शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर- ४१६००४, 
& ना. बा. मराठे : संपादक, इंडियन नॅशनल बिन्लिऑग्राफी, सेंट्रल रेफरन्स लायब्ररी; वेल्व्हेदेर; 
कलकत्ता- ७०० ०२७. & आ. हः. साळुंखे : लालबहादुदुर शास्त्री कॉलेज, सातारा येथे संस्कृतचे 
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, विश्‍वकोशातील संस्कृत व धर्म विषयांचे अभ्यागत संपादक, ४०२ गुरुवार 
पेठ, सातारा. & अ. ना. ठाकूर मराठी विश्वकोशात विज्ञानकक्षेचे सहसंपादक, विश्वकोश, 
वाई-४१२८०३. & चिं. ग. काशीकर : संस्कृतचे पंडित व संपादक, संस्कृत कोश विभाग; डेक्कन 
कॉलेज; पुणे-४११ ००६. & पस. डी. इनामदार $ मराठी कथाकार व विश्वकोशातील विविध 
कला विषयांचे संपादक, विश्‍वकोश, वाई-४१२ ८०३. & सखु. र. देशपांडे : मराठी विश्‍वकोज्ञात 
इतिहास, प्राच्यश्ास्त्र, पुरातत्त्वविद्या इ. विषयांचे संपादक, विश्वकोश, वाई-४१२ ८०३. «७ वसंत 
ख. जोशी $ मराठीचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख, किसन वीर महाविद्यालय, वाई-४१२ ८०३. 
सतीश वि. कुलकर्णी : मराठी विश्वकोशाच्या विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षेत अभियांत्रिकीच्या विविध 
शाखांचे संपादक, विश्‍वकोश, वाई-४१२ ८०३. 


संपादेकीय-- 


सांगायचे, द्यायचे, घेऊन जायचे 

लहानपणी कोकणात मासळी विकत घेण्याच्या प्रसंगी विकणाऱ्या कोळिणीकडून होणारे प्रास्ता- 
विक बोलणे असे असायचे : “सांगायचा भाव अमूक, द्यायचा भाव अमूक, पण अमूक भावाने घेऊन 
जा!” हे तीन निदिष्ट भाव अर्थात्‌ उतरत्या क्रमात असत. मुरव्वी गिऱ्हाइकाला अर्थात्‌ ह्या बिदूपासुन 
खऱ्या, गंभीर वाटाघाटींना सुरवात करायची असते हे माहीत असे आणि तो तशी सुरवात करीतही 
असे. अननुभवी गिऱ्हाइकाला यापुढे बोलायला काही अवकाश राहिला असेल अशी कल्पनाही करवत 
नसे. तो निमूटपणे पण एकंदरीत समाधानाने मासळी खरेदी करीत असे, 

कोळिणीकडून होणारी प्रस्तावना हा अर्थात्‌ एक विधी असे. खरेदी-विक्रीच्या खर्‍या व्यव- 
हाराला अलगदपणे सुरवात करून देणे हे त्याचे प्रयोजन असे. ह्या प्रस्तावनेमुळे नंतरच्या व्यवहारी 
वाटाघाटीमध्ये काही ओलावा राही. तडकाफडकी उरकलेल्या आथिक व्यवहारात जो हिशोबी कोरडे- 
पणा असतो तो किंचित्‌ तरी सौम्य होई. गिर्‍्हाइकाने भाव आणखी खाली आणला आणि त्यावर 
सौदा पटला तर कोळिणीने स्वत:चे नुकसान पतकरून त्याला मासळी विकली असा त्याचा अर्थे होई. 
पण ही तिने स्वेच्छेने केलेली कृती होती. गिऱ्हाइकालाही तिची ही कृती निःस्वार्थी व उपकारक होती 
हे मान्य असे. फक्त त्याचा नाइलाज असे. कोळिणीने सांगितलेला रास्त भाव त्याला परवडण्यासारखा 
नसल्यामुळे केवळ तो त्याहीपेक्षा कमी भावाने मासळी मागत असे. सौदा पटल्यावर कोळिणीच्या चेह- 
ऱ्यावर आथिक हानीने झालेल्या दुःखाची जी क्षीण छटा उमटत असे, ती स्वार्थत्याग केल्याच्या सात्विक 
आनंदात बरीचशी लपून जाई. गिऱ्हाइकाच्या चेहर्‍यावर कृतज्ञतेचा दाट भाव आणि हवे होते ते साध- 
ल्याचा अस्पष्ट आनंद यांचे मिश्रण झळकत असे. 

नवख्या गिर्‍हाइकाला विधीने आच्छादिलेल्या ह्या संपूर्ण व्यवहाराची नीट कल्पना नसल्यामुळे 
त्यातील स्वतःची भूमिका, योग्य ते हावभाव आणि डावपेच करून, त्याला पार पाडता येत नसे. तो 
बावळट ठरे, पण तसे म्हणणे विधीमध्ये बसत नसे. विधी हाच व्यवहार असे मानणे हा त्याचा बावळ- 
टपणा असे. पण विधी हा केवळ विधी आहे, व्यवहार नाही असे स्पष्टपणे म्हणणे म्हणजे त्याचा विधी- 
पणा, त्याचा अधिकार, अनिवार्यता नष्ट करणे होय. काही गोष्टी समजून घेऊन त्याप्रमाणे वागायचे 
असते, पण त्यांच्याविषयी बोलायचे नसते. त्या एखाद्याला समजून आल्या आहेत हे त्याच्या वतंना- 
तून दिसते. आपली समज त्याने शब्दांत मांडली, की ती समज पोकळ होती, ती खरी समजच नव्हती 
हे स्पष्ट होते. “जे बोलण्यातून मांडता येत नाही, ते दाखविता येते” आणि “ ज्याच्याविषयी 
भापल्य़ाला बोलता येत नाही, त्याच्याविषयी आपण मूक राहिले पाहिजे ” ही व्हिट्गेन्स्टाइनची 
वचने प्रसिद्ध आहेत. त 

कोणत्याही मानवी व्यवहारात मंत्रोच्चारपूर्वक होणारे विधी, आणि वस्तुस्थिती आणि स्वार्थ 
यांच्यावर दृढपणे आधारलेल्या कृती यांचे मिश्रण असते. उदा. इंग्लंडमध्ये राणीचा अंमल आहे हा 
विधीचा भाग आहे. इंग्लंडमध्ये संसदीय लोकशाही आहे, ह्या पद्धतीने राज्यकारभार चालतो हे 
वास्तव व्यवहाराचे वणेन आहे. भारत हे निधर्मी राष्ट्र आहे हे म्हणणे मंत्रोच्चाराच्या स्वरूपाचे आहे 
की वस्तुस्थितीचे, वास्तव व्यवहाराचे वर्णन आहे ? 

' मंत्रोच्चार ', * वास्तव व्यवहाराचे वणेन  ह्यांशिवाय एक तिसरा पर्याय आहे. भारतीय 
जनतेचे निधर्मी राष्ट्र घडविणे हे साध्य असेल, हे साध्य आहे असे म्हणणे जर मंत्रोच्चार नसेल, 
व्यावहारिक साध्याचे जर ते वर्णन असेल, तर आज वस्तुस्थिती काय आहे ह्याचे यथार्थ वर्णन करणे 
आणि हे साध्य गाठण्यासाठी कोणते प्रयत्न करावे लागतील याचे दिग्दर्शन करणे हाही संबंधित 
व्यवहाराचा एक भाग असला पाहिजे. वास्तव व्यवहाराविषयी चिकित्सक प्रश्‍न उपस्थित करणे आव- 


क्स्ह ९ 


-रडंः नडे /८००७ ४15 १ 
५...” ३ ४८ 
न 


२ नवभारत सप्टेंबर, १९८० 


इयक असते. जे साध्य गाठण्यासाठी म्हणून तो व्यवहार चालू असतो ते साध्य पुरतेपणी गाठणे कितपत 
शक्‍य आहे, ते सिद्ध करण्यासाठी किती, कोणकोणती किंमत द्यावी लागेल, ते पुरतेपणे गाठणे अशक्य 
असेल किंवा ते जसेच्या तसे साधण्यासाठी असह्य किमत द्यावी लागत असेल, तर कुठेकुठे तडजोडी 
कराव्या लागतील, ते साधण्यासाठी चालू असलेले प्रयत्न कितपत योग्य दिशेने होत आहेत, आपण 
किती प्रगती साधली आहे ह्या सव प्रश्‍नांचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागतो, आणि त्यांना 
लाभलेल्या उत्तरांमुळे कदाचित्‌ आपल्या प्रयत्नांचे स्वरूप आणि दिशा बदलावी लागेल, पण हे प्रश्‍न 
उपस्थित केल्यामुळे माणसे गोरीमोरी होतात, ठरीव उत्तरे देऊन विषय बदलण्याचा प्रयत्न करतात 
किवा प्रश्‍न उपस्थित केल्याबद्दल रागावतात असे जर सातत्याने आढळून आले, तर मग हे प्रश्‍न उपस्थित 
करणे हेच चुकीचे होते असे दिसुन येते. ज्याला व्यवहार समजून आपण प्रश्‍न उपस्थित केले तो 
वास्तविक व्यवहार नव्हता, तो केवळ विधी होता, त्याच्याविषयी हे प्रश्‍न उपस्थित होत नाहीत ही 
गोष्ट आपल्या ध्यानात आली नाही आणि आपण बावळटासारखे प्रश्‍न उपस्थित केले हे मग स्पष्ट 
होते. कारण विधीचे फक्त पालन कराथचे असते; जे कृत्य विधीच्या स्वरूपाचे असते ते यशस्वी किवा 
अयशस्वी होत नाही, ते फ्त यथासांग होते किंवा होत नाही. साध्य आणि साधन हा भेद त्याच्यात 
नसतो. साधने कितपत यशस्वी ठरत आहेत हे आजमावायला त्याच्यात अवकाश नसतो. आणि म्हणून 
अनुभवापासुन शिकून साधने सुधारण्याचा प्रश्‍नच उपस्थित होत नाही. १ 
' भारत हे निधर्मी राष्ट्र आहे ' हे वाक्‍य मंत्राच्या स्वरूपाचे भाहे, ते वस्तुस्थितीचे वर्णन करीत 
नाही किंवा ह्या देशाच्या जनतेने स्वीकारलेल्या साध्याचे वर्णन करीत नाही असे म्हणणेच एकंदरीत 
योग्य दिसते. अनेक जातीजमातींचे कडबोळे असेच ह्या देशातील जनतेचे आजचे स्वरूप आहे. राष्ट्र असे 
जर काही असायचे असेल तर देशातील बहुसंख्य व्यक्‍तींच्या ठिकाणी आपण ह्या राष्ट्राचे घटक आहोत 
ही जाणीव मुरलेली असली पाहिजे; राष्ट्राच्या व्यवहाराचे असे एक क्षेत्र असले पाहिजे, आणि 
राष्ट्राचे घटक म्हणून ह्या व्यक्‍ती ह्या व्यवहारात सहभागी असल्या पाहिजेत. आणि राष्ट्र जर निधर्मी 
असेल तर एका विशिष्ट धर्माचे अनुयायी म्हणून व्यक्‍ती त्या राष्ट्राचे घटक बनता कामा नयेत, त्या 
सरळ, व्यक्‍ती म्हणून राष्ट्राच्या घटक असल्या पाहिजेत. तसेच राष्ट्राचा म्हणून जो व्यवहार असेल 
त्याचे नियमन कोणत्याही धर्माच्या सिद्धांतांकडून होता कामा तये; हा व्यवहार, आधिक, राजकीय, 
सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार ' स्वायत्त ' असला पाहिजे. म्हणजे ज्या मूल्यांवर आणि दंडकांवर 
( नॉर्म्से ) हा व्यवहार आधारलेला असेल ती मूल्ये आणि दंडक कोणत्याही धाभिक सिद्धांतांवर 
आधारलेले असता कामा नयेत, त्या सिद्धांतांपासुन निष्पन्न होतात म्हणून स्वीकारलेले असता कामा 
नर्येत. व्यक्‍तीच्या कल्याणाविषयीची, सम्यक्‌ समाजबांधणीच्या तत्त्वांविषयीची, इहवादी कल्पना 
समाजातील बहुसंख्य व्यक्‍तींनी दृढपणे स्वीकारलेली असल्याशिवाय इहवादी किवा निधर्मी राष्ट 
अस्तित्वात येऊ शकणार नाही हे उघड आहे. ऱ 
पण राष्ट्रीय जीवनाचा आशय जरी असा इहवादी झाला, राष्ट्राचे घटक असलेल्या व्यक्तींची 
स्वत:विषयीची जाणीव जरी अशी इहवादी झाली तरी इहवादी, स्वायत्त व्यवहाराचे क्षेत्र सबंध राष्ट्रीय 
जीवन व्याप शकत नाही, कारण ह्या स्वायत्त व्यवहारात कुणीही व्प़रक्‍्ती-परकी नागरिकही-सहभागी 
होऊ शकते. हे माझे राष्ट्र आहे ही तादात्म्याची जाणीव आणि तिच्यात मिसळून गेलेली निष्ठेची 
भावना नसेल तर राष्ट्र उभे राहू शकणार नाही. 
जनसमूहाचे राष्ट्र ह्या स्वरूपातील संघटन ही आधुनिक इतिहासात घडून आलेली गोष्ट आहे. 
इंग्लंड, फ्रान्स, (नंतरचे) जमनी ही प्रातिनिधिक राष्ट्रे म्हणून मानली तर भाषिक, धामिक, सांस्कृतिक- 
दृष्ट्या बऱ्याचशा एकजिनसी असलेल्या समाजांत ही राष्ट्रे उदयाला आली आहेत, एकजिनसी 
समाजांनी राष्ट्र हे रूप धारण केळे आहे, असे आढळून येते. सरंजामी निष्ठेचे रूपांतर राजनिष्ठेत 
आणि राजनिष्ठेचे राष्ट्रनिष्ठेत झाले. सरंजामी तिष्ठेला प्रारंभापासुत प्रादेशिक अंग होतें; बॅरनपासून 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


संपादकीय 1 


तो सफेपर्यंत सवेजण विशिष्ट भूप्रदेशात खोलवर पाळेमुळे असलेले लोक होते. राजाशी असलेली निष्ठा 
हो देशाशी असलेली निष्ठा होती- किंग अँड कन्ट्री-. मुख्य गोष्ट म्हणजे ह्या सवं समाजात एहिक 
व्यवहाराचे एक स्वायत्त आणि व्यापक असे क्षेत्र उदयाला येऊन स्थिर झाले होते. औद्योगिक उत्पादन, 
विज्ञान, कायदा आणि शासन यांचे क्षेत्र धार्मिक नियंत्रणापासून मुक्‍त झाले होते. माणसे धाभिक 
होती, स्वतःला आणि इतरांना ती ख्त्रिस्तो म्हणून ओळखीत, पण त्यांच्या ख्त्रिस्तोिपणातील आठाय 
बह्ुंशी ऐहिक होता. धामिक सत्तेला ह्या ऐहिक, स्वायत्त आशयाशी जुळवून घ्यावे लागत होते. 
म्हणून इंग्रज किवा फ्रेंच माणसाचे स्वत्व-त्याची भयडेन्टिटी- ' स्त्रिस्ती माणूस ' ह्या शब्दप्रयोगात 
पकडता आली नसती. धार्मिक अधिसत्तेच्य़ा जोखडातुन, निसटल्यामुळे ही वेगवेगळी राष्ट्रे होऊ 
शकली. नाहीतर ती ' स्त्रिचन्ड्म'मध्ये बुडलेली अशीच राहिली असती. पण स्वायत्त व्यवहाराच्या 
क्षेत्राचा विकास झाल्यामुळे ती धामिक अधिसत्तेच्या जोखडातुन बाहेर पडू शकली. म्हणजे बाह्य 
उपचार काही राहिले तरी * निधर्मी ' वनल्यामुळेच ती राष्ट्रे बनली. 

ह्या, तुलनेने लहान, एकजितसी, प्रगल्भ जनसमूहांच्या सामाजिक बांधणीचे “ मॉडेल', भारता- 
सारख्या विस्तीर्ण, बहुधर्मी, बहुवंशी, बहुधर्मी देशाच्या परिस्थितीशी कितपत जुळणारे आहे ? एकात्म 
असा निधर्मी समाज घडवायला आपल्याला स्वतःच स्वतःसाठी एक मॉडेल बनवावे लागेल. ह्या 
एकात्म समाजाला ' राष्ट्र ' म्हणता येईल की नाही हा शाव्दिक प्रश्‍न राहोल. मुद्द्याची गोष्ट ही कौ 
भारतात रहाणाऱ्या कोणत्याही व्यक्‍तीला, तिची भाषा, धर्म, वंश, कोणताही असो, मूलतः समान 
असा दर्जा प्रत्यक्षात लाभलेला असला पाहिजे. भारतीय समाजाचा समान घटक म्हणून तिला वाग- 
विण्यात आले पाहिजे आणि अश्ली वागणूक आपल्याला मिळत आहे असा तिचा अनुभव असला पाहिज. 
आणि बहुसंख्य ठ्परक्‍तींचे ह्या समाजाशी भावनिक तादात्म्य असले पाहिजे; आपल्या हिताच्या हिशोबा- 
पलीकडे जाणारे असे भावनिक तादात्म्य असले पाहिजे, अशा निष्ठेणिवाय समाज अडचणीच्या प्रसंगी 
तग धरू शकणार नाही. 

भारतात बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज घेतला तर ते जातींचे एक कडबोळे आहे. बहुसंख्य 
व्यक्तींचे प्राथमिक तादात्म्य, निष्ठा, स्वतःच्या जातीशी आहे. जातीजातीमध्ये तणाव, दुरावा, 
वितुष्टही आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या निवडणुकांच्या राजकारणाचा एक परिणाम म्हणून जाती अधिक 
बळकट झाल्या आहेत. (ह्याच्या उलट आधुनिक तांत्रिक, वैज्ञानिक, शासकीय व्यवहारात सहभागी 
झाल्याने आणि आधुनिक विचारांच्या संसर्गाने व्यक्तींच्या मनावरील जातीची पकड ढिली होत आहे 
हीसुद्धा आजच्या सामाजिक वस्तुस्थितीची एक बाजू आहे.) पण हे काही असले तरी हिंदू समाजाच्या 
ठिकाणी एक खोल आणि चिवट अशी एकता आहे. जातीला एकता देणारे तत्त्व म्हणजे जातीची 
पारंपरिक रहाणी, कुळाचार, देवधमं, इ. ही रहाणी हा हिंदू समाजाच्या रहाणीचा एक भाग आहे. 
जात स्वतःला हिंदू समाजापासून तोडूच शकत नाही. कारण मग ती जात अशी रहाणारच नाही; तिला 
एकत्र ठेवणारे तत्त्वच नष्ट होईल. एके काळी हिंदू समाजाचा घटक म्हणून नांदणाऱ्या जातीला, जात 
ह्या आपल्या स्वरूपाचे विसर्जन करण्यासाठी, हिंदू धर्म सोडून बोद्ध धर्म स्वीकारावा लागला. तेव्हा 
हिंदू समाजात जातीजातींमध्ये कितीही दुरावे आणि झगडे असले तरी जातीपेक्षा व्यापक अज्ञा हिंद 
समाजाशी असलेले भावनिक एकतेचे नातेही हिंदूंच्या मनात मुरलेले असते. प्रागेतिहासिक काळापासून 
हा देश हिंदू समाजाचा स्वदेश आहे. हा देश त्यांच्या स्वत्वाचा- आयडेन्टिटीचा- भाग आहे. भारतात 
निधर्मी राष्ट्र घडविण्याच्या संदर्भात, हिंदू समाजाच्या बाबतीत उपस्थित होणारा मुख्य प्रश्‍न असा की 
ह्या स्वाभाविक, पारंपरिक, धारमिक-सांस्कृतिक अशा एकतेच्या भावनेला आधुनिक, स्वायत्त इहवादी 
आशय कसा देता येईल ? येथे एकतेची, तादात्म्याची खोल भावना निर्माण कशी करावी हा प्रश्‍नच 
नाही. ह्या भावनेचे राष्ट्रनिष्ठेत परिवतंत कसे करावे हा प्रश्‍न आहे. हे परिवर्तन अनिवार्य आहे यात 
शंका नाही. कारण नाहीतर मूलतः समान दर्जा असलेल्या व्यक्तींचा समाज येथे घडून येणार नाही. 


आ 23 
"करगपर वयिछजसजा! 
८९०३ ७ ॥। जा डा क 


४ नवभारत सप्टेंबर, १९८० 


दुसर्‍या शब्दात ही गोष्ट अशी मांडता येईल कौ जात ह्या संस्थेचे विसर्जन केल्याशिवाय 
हिंदू समाजाचे राष्ट्रामध्ये रूपांतर होण!र नाही. हे रूपांतर घडवून आणण्यासाठी मूलगामी वैचारिक, 
सांस्कृतिक आणि सामाजिक-आथिक क्रांती घडून यावी लागेल. 
हिंदू समाजाचे राष्ट्रात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया आणि हिंदू समाजाच्या ' आधुनिकी- 
करणा'ची प्रक्रिया ह्या दोन भिन्न प्रक्रिया नव्हेत. ती एकच प्रक्रिया होय. बहुसंख्य हिंद्र समाजाचे 
आधुनिकीकरण झाल्याशिवाय इतर धामिक गटांना समान घटक म्हणून सामावून घेणारे * निधर्मी ' 
राष्ट्रही येथे उभे रहाणार नाही. 
भारतात जर केवळ हिंदू समाज असता तर निधर्मी राष्ट्रनिमितीचा असा वेगळा प्रश्‍नही उप- 
स्थित झाला नसता. हिंदू समाजाचे आधुनिकीकरण कसे करावे एवढाच प्रश्‍न असता. कारण परंपरेने 
खोलवर रुजलेल्या एकात्मतेच्या भावनेने एकीकृत असा समाज येथे तयार होताच. धामिक-सांस्कृतिक 
परंपरेवर आधारलेल्या एकात्मतेच्या भावनेला तडा जाऊन देता ह्या समाजजीवनाला स्वायत्त ऐहिक 
आहय कसा देता येईल ह्या स्वरूपाचा प्रश्‍न आपल्यापुढे आला असता. ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे नि 
सोपे काम नव्हे. 
पण इतर धर्भांच्या जमाती भारतात असल्यामुळे “ भारतात राष्ट्र कसे घडवावे ?' हा प्रश्‍न 
€ हिदू समाजाचे आधुनिकीकरण कसे करावे ?' एवढ्यापुरता मर्यादित रहात नाही. हिंदू समाजाचे 
आधुनिकीकरण राष्ट्रनिमितीसाठी आवश्यक आहे; पण पुरेसे नाही. इतरधर्मीय समाजांचेही आध- . 
निकीकरण यासाठी आवइयक आाहे. र 
पण इतरधर्मीय समाजांच्या बाबतीत, हिंदू समाजाच्या बाबतीत उपस्थित न होणारा असा, एक 
प्रश्‍न उपस्थित होतो. धामिक-सांस्कृतिक परंपरेवर आधारलेली जी भावनिक एकात्मता हिंदू समाजाला 
व्यापून राहिली आहे आणि जिला स्वायत्त ऐहिक आशय देऊन ह्या समाजाचे एकात्म राष्ट्रात रूपांतर 
करणे सुलभ ठरणार आहे, तिच्यासारखे भावनिक अधिष्ठान ह्या इतर जमातींच्या बावतीतही उपलब्ध 
आहे का ? राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेच्या संदर्भात हा प्रश्‍न डावलून चालणार नाही. त्याला सामोरे जावे 
लागेल. 
हा देश हिंदु समाजाच्या ' आयडेन्टिटी ' चा भाग आहे असे वर म्हटले आहे. तो भारतीय 
मुसलमानांच्या, भारतीय ख्त्िश्‍चनांच्याही आयडेन्टिटीचा भाग आहे. भारतीय मुसलमान आणि भारतीय 
स्त्िश्‍चन परंपरेने शेकडो वर्षे ह्या देशाचे रहिवासी आहेत. ते इतर कुणाइतकेही भारतीय आहेत. 
हाजची यात्रा आटोपून परतणाऱ्या कोकणी मुसलमानाच्या घश्यात कोकणातील टेकड्या आणि खाड्या 
माड आणि पुळण पाहून निश्चितपणे आवंढा येईल. पण राष्ट्रीय भावनेसाठी प्रादेशिक लळा पुरेसा 
नाही. मध्ययुगीन युरोपमध्ये प्रादेशिक लळा होता, प्रदेशाशी तादात्म्य होते; पण राष्ट्रे नव्ह्ती. पोपची 
धामिक अधिसत्ता आणि पवित्र रोमन सम्राटाची ( औपचारिक का होईना ) राजकीय अधिसत्ता 
आणि सरंजामी व्यवस्था ह्या चौकटीत प्रादेशिक भावनेला स्थान होते; पण राष्ट्रभावनेला नव्हते. स्या 
मच्या आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजकोय सिद्धांताचे पालन करणार्‍या, जगभर पसरलेल्या 
इस्लामी जमातीचे आपण मूलत: घटक आहोत अशी धारणा इहवादी राष्ट्रवादाशी कितपत सुसंगत 
आहे ? भारताच्या सीमेवर असलेला, ज्याच्यात बहुसंख्य हिंदु आहेत असा प्रांत केंद्रावर किवा इतर 
प्रांतांवर कितीही नाराज झाला तरी, फुटीर बनणार नाही अशी खात्री असते. इतर धर्मीयांच्या बाब- 
तीत काही आश्लंका उद्‌भवते की नाही ? धर्माने स्त्रिस्ती झालेल्या भारतीयांची भाषा, खाणेपिणे, 
संगीत, सारी रहाणी बदलते असे का? हे प्रश्‍न विचारासाठी स्पष्टपणे उपस्थित करणे म्हणजे इह- 
वादी राष्ट्रवादाशी प्रतारणा करणे असे जे म्हणतात त्यांचा इहवाद हा विधी असतो आणि व्यवहार 
वेगळा असतो. त्यांना सांगायचे एक असते, घेऊत जायचे दुसरेच असते, 


-- -ाप&र> 


वा. वि. मिराशी 


(__(५ 


विक्रम संवताची पूबपीठिका 


प्राचौन काळी भारतांत कालगणनेकरिता अनेक' 
संवत्‌ प्रचलित होते. विक्रम संवत्‌, शंक संवत्‌, 
आभीर ( किवा कलच्रि-चेदि) संवत्‌, गुप्त संवत्‌, 
हर्षे संवत्‌, चालुक्य विक्रमादित्य संवत्‌ इत्यादि अनेक 
संवतांचा उपयोग कालनिदेशाकरिता प्राचीन कोरीव 
लेखांत केलेला आढळतो. त्यांपैकी दोन -विक्रम संवत्‌ 
भाणि शंक संवत्‌ हे-अद्यापि भारतात प्रचलित आहेत. 
विक्रम संवत्‌ सामान्यतः नर्मदेच्या उत्तरेस व मध्य 
प्रदेशाच्या छत्तीसगड विभागात, आणि शक ( किंवा 
शालिवाहन ) संवत्‌ इतर प्रदेशात चालू आहे. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय शासनाने शक संव- 
ताच्या गणनापद्धतीत काही बदल करून त्याला 
राष्ट्रीय संवताचा मान दिला आहे. या दोन्ही संव- 
तांच्या पुर्वदीठिका वादग्रस्त आहेत. शक संवताच्या 
पूर्वपीठिकेची सविस्तर चर्चा आम्ही इतरत्र केली 
आहे.' प्रस्तुत लेखात विक्रम संवताच्या उत्पत्तीचे 
विवेचन करावयाचे आहे. 

एंखाद्या विशिष्ट कालगणनेला किवा संवताला 
अनुलक्षून घटनांचा निर्देश करण्याची पद्धत भारतात 
अत्यंत प्राचीन काळी प्रचलित होती असे दिसत 
नाही. त्रश्वेदात अनेक विख्यात राजांचा उल्लेख 
आहे; पण त्यांपैकी एकानेही किंवा त्याच्या पूर्वे- 
जानेही एखादा संवत्‌ स्थापल्याचा निदेश नाही. 

भारतीय परंपरेनुसार पहिला शककर्ता ( म्हणजे 
संवत्संस्थापक ) राजा युधिष्ठिर होय. भारतीय 


युद्ध स्तरिस्तपुर्व ३१०२ या वर्षी झाले आणि युधिष्टि- 
राला भारताचे राज्प मिळाले. त्या वर्षी त्याने आपला 
संवत्‌ चालू केला, असे मानण्यात येते. पण 
त्या संवताचा उपयोग ख्त्रस्तोत्तर ६३४-३५ च्या 
( कर्नाटकातील ) ऐहोळे लेखातच प्रथम केलेला 
आढळतो. त्यापूर्वी तो कोठेही प्रचलित असल्याचा 
पुरावा नाही. त्यामुळे हा युधिष्ठिर संवत्‌ सुमारे ई. 
स. ४००च्या सुमारास झालेल्या आर्यभटासारख्या 
ज्योतिष्य़ांनी कालगणनेकरिता कल्पिला असावा 
असे अनुमान संभवते. 

विक्रम संवताचा आरंभ ख्धिस्तपूर्वे ५८ या वर्षी 
होतो. तो संवत्‌ प्रचलित करणारा राजा त्या वर्षी 
राज्य करीत असला पाहिजे हे उघड आहे. पण तो 
राजा कोण याविषयी विविध मते प्रसिद्ध झाली 
आहेत. सर जॉन माशंलच्या मते स्त्रिस्तपुर्वे पहिल्या 
शतकाच्या मध्यात पाथियन राजा आझेस हा 
पंजाब व सिध या प्रदेशांवर राज्य करीत होता. 
त्याने तो संवत्‌ स्थापला असावा, त्या राजाचे नाव 
त्याच्या लेखांतील काही कालोल्लेखांत येते असे 
त्याने दाखविले आहे.' पण मार्शलचे हे मत इत- 
रांना मान्य नाही. शिवाय, विक्रम संवताचे भारं- 
भीचे लेख ज्या प्रदेशांत मिळाले आहेत, तेथे त्याचे 
राज्य होते असे दिसत नाही. तेथील सत्ताधि- 
काऱ्यांनी त्याचे स्वामित्व स्वीकारले होते याला 
पुरावा नाही. 


१. संशोधन मुक्‍तावलि. सर १, पृ. १५१ इ., सर ९, पृष्ठ १२७ ६. 

२. भारतीय युद्धानंतर लागलीच कलियुग सुरू झाले. म्हणून यालाच ' कलिकाल ' असेही 
म्हणतात, पण वराहमिहिर या दोहोंमध्ये फरक करतो. सं. मु. सर ८, पृ. ३. 

३. तत्कालीन प्राकृत लेखांतील वर्षांना ' अयस? किवा “अजस * अमे शष्द जोडले आहेत. 
मार्शलने त्यांचा अथ ' आझेसचे ' असा केला होता तो इतरांस मान्य नाही. त्याच्या संवतास “ विक्रम 
संवत्‌! असे नाव का पडले याचीही उपपत्ती लागत नाही. 


न. भा. १ 


२ नवभारत 


या संवताच्या आरंभीच्या लेखांत विक्रमादित्याचे 
नाव त्याच्याशी संलग्न केलेले आढळत नाही. 
स्त्रिस्तोत्तर नवव्या हातकातील ( संवत्‌ ८९८ च्या ) 
धोलपूर शिलालेखात" ' कालस्य विक्रमाख्यस्य' अश्या 
शब्दप्रयोगाने ते प्रथमच त्या लेखातील संवत्सराशी 
जोडले आहे. त्याच शतकातील इतर एकाही कोरीव 
लेखात ते तसे जोडलेले आढळत नाही. याच्या उलट 
स्त्रिस्तोत्तर तिसर्‍या ते सहाव्या शतकातील कोरीव 
लेखांत या संवताचा उल्लेख करताना '* श्रीमालव- 
गणाम्नाते , € मालवगणस्थितीयझ्शात्‌ , ' मालवानां 
गणस्थित्या ! अशी त्या संवताचा मालवगणाशी संबंध 
दाखविणारी वचने आढळतात. तसेच त्या संवताचे 
८ कृत? असे विशिष्ट नाम योजिलेलेही आढळते. 
तेव्हा आरंभीच्या काळात या संवताचा विक्रमादि- 
त्याशी संबंध दाखविणारा यत्किचितही पुरावा 
आढळत नाही. याची आणखी चर्चा पुढे करू. 


स्त्रिस्तपूव पहिल्या शतकात विक्रमादित्य नामक 
राजा होऊन गेला हे सिद्ध करण्याकरिता जो साहि- 
त्यिक पुरावा पुढे मांडला जातो त्याचा आता 
विचार करू. 

(१) सस्कृत ग्रंथातील उल्लेख-'कथासरित्सा- 
गर ' आणि * बृहत्कथामंजरी ” या ग्रंथांच्या शेवटी 
विक्रमादित्याची कथा आली आहे. हे दोन्ही संस्कृत 
ग्रंथ गुणाढय कवीच्या ' बृहत्कथा ! नामक प्राकृत 
ग्रंथाची संस्कृत रूपांतरे होत. ती ख्रिस्तोत्तर 
अकराव्या शतकात केली होती. पण त्याच प्राकूत 
ग्रंथाच्या त्यापुर्वी सुमारे स्त्रिस्तोत्तर आठव्या शतकात 
केलेल्या * बृहृत्कथादलोकसंग्रहू'' नामक तिसऱ्या 
संस्कृत रूपांतरात विक्रमादित्याचे नावही आढळत 
नाही. तेव्हा पूर्वोक्त विक्रमादित्यविषयक कथा 
कालांतराने 'कथासरित्सागरा?दी ग्रंथांत घुसडलेल्या 
दिसतात. शिवाय, त्या ग्रंथातील विक्रमादित्याच्या 
विजयांचे वर्णन अत्यंत असंभवनीय असे आहे. 
पुढील इलोक पाहा-' 


गौडः शकक्‍तिकुमारोयं कर्णारोयं जयध्वजः । 
लाटो विजयवर्मायं कामीरोयं सुनन्दनः ॥ 


सप्टेंबर, १९८० 


गोपाल: सिन्धुराजोयं भिल्लो विर्यबलोप्ययम्‌ । 
निर्मूकः पारसीकोयं नृप: प्रणमति प्रभो ॥ 


या राजांना विक्रमादित्याने जिंकल्यावर ते 
त्याच्या दरबारात त्याला मुजरा करण्याकरिता 
आले होते असे त्यात म्हटले आहे. त्यांमध्ये 
गौड ( बंगाल ) देशाचा शक्‍तिकुमार, कर्णा- 
टकाचा जयध्वज, लाट ( दक्षिण गुजराथ ) चा 
विजयवर्मा, कार्मीरचा सुनन्दन, सिध प्रदेशाचा 
गोपाल आणि विच्यप्रदेशाचा भिल्ल यांचा उल्लेख 
आहे. गेल्या दीडशे वर्षांत ताम्रपट, नाणी, उत्खनन 
इत्यादि विश्‍वसनीय साधनांच्या साहाय्याने भार- 
ताचा बराचसा प्राचीन इतिहास ज्ञात झाला आहे. 
त्यात हे राजे ख्श्रिस्तपूवे पहिल्या ज्ृतकात राज्य 
करीत होते याला मुळीच पुरावा नाही. याच्या 
उलट त्या काळी दक्षिणेत सातवाहन, मध्य भारतात 
काण्व आणि पंजाबात मालव, आर्जूनायन, यौधेय 
वगैरे गणराज्ये सत्ता गाजवीत होती. पण त्या 
काळच्या विक्रमादित्याने त्यांचा पाडाव केल्याचा 
उल्लेख “ कथासरित्सागर ' व ' बृहुत्कथामंजरी'यांत 
आढळत नाही. तेव्हा तो विक्रमादित्य आणि त्याचे 
विजय हे दोन्ही केवळ कपोलकल्पित आहेत यात 
संशय नाही. 


(२) 'गाथासप्तशती'तील विक्रमादित्याचा 
उल्लेख- ख्रिस्तोत्तर पहिल्या शतकात होऊन गेलेल्या 
सातवाहनवंशी हाळ नृपतीच्या ' गाथासप्तशती ' 
या प्राकृत गाथासंग्रहात खालील गाथा आहे. 

संवाहण सुह्रसतोसिएण देतेण तुह्‌ करे लक्‍्खम । 
चलषेण विक्क्रमाइत्तचरिअं अणुसिक्खिअं तिस्सा ॥। 

भावार्थ- एक स्त्री एका तरुणाला म्हणते- ' तू 
तिचे पाय चुरीत होतास, त्या वेळी त्या आनंदात 
तिच्या पायाने तुझ्या हातावर लाक्षारसाने काढ- 
लेल्या आकृति उमटविण्यात विक्रमा दित्याच्या 
कृत्यांचे अनुकरण केळे आहे. कारण विक्रमादित्य 
राजा ( आपल्या सेवकांच्या कामगिरीने संतुष्ट 
होऊन ) त्यांच्या हातावर लक्ष लक्ष नाणी ठेवीत 
असतो.” (यात “ लक्‍खं !' पदावर *लेष आहे. त्यामुळे 


४. भांडारकरांची “ उत्तरभारतातील कोरीव लेखांची यादी ', क्र. २७ मधील संदर्भ पाहा, 


५, कथासारित्सागर, तरंग १२२, इलो, ३- 


डत 


विक्रम संवताची पूवेपीठिका ३ 


“ लाक्षा ' आणि ' लक्ष नाणी * असे त्याचे दोन अर्थ 
होतात.) 

ही गाथा ख्त्रिस्तोत्तर पहिल्या शतकात होऊन 
गेलेल्या हाल नूवत्तीच्या गाथासंग्रहात आली 
असल्यामुळे तीत वणिलेला विक्रमादित्य ख्रिस्तपूर्व 
५८ मध्ये सुरू होणाऱ्या संवताचा संस्थापक असला 
पाहिजे, असे अनुमान विक्रमादित्यपक्षातफ केले 
जाते. 

पण हे अनुमान बरोबर नाही. आम्ही इतरत्र' 
दाखविले आहे कौ ' गाथासप्तशती'च्या अनेक 
आवृत्त्या झाल्या होत्या. त्यांत मूळ ग्रंथातील ७०० 
गाथांपैकी फक्त ५३० गाथा समान आहेत. प्रत्येक 
आवृत्तीच्या वेळी काही गाथा गाळून त्यांच्या जागी 
तितक्‍याच नवोन गाथा घातल्या जात आणि अशा 
तर्‍हेने ७०० ही गाथासंख्या कायम ठेवली जात 
असे. हा प्रकार ख्तरिस्तोत्तर आठव्या शतकापर्यंत 
चालू होता, विक्रमादित्यवर्णनपर पूर्वोक्त गाथा 
मूळच्या गाथा संग्रहात होती याला पुरावा नाही. 
ती ख्त्रिस्तोत्तर चौथ्या शतकात झालेल्या द्वितीय 
चंद्रगुप्त-विक्रमादित्याच्या वर्णनपर असणे संभव- 
नीय आहे. कारण तो दानशूर म्हणून प्रसिद्ध होता. 
म्हणून तिजवरून र्थत्रिस्तपु्वी ५८ चा संवत्‌ कोणा 
विक्रमादित्याने स्थापला हे सिद्ध होत नाही. 

(३) ' कालकाचार्येकथानका चा पुरावा-- 
या कथानकात असे म्हटले आहे को धारा येथील 
वैरिसिह राजाला कालक आणि सरस्वती अशी दोन 
अपत्ये होती. दोघांनीही तारुण्यात संन्यास दीक्षा 
घेतली, एकदा कालक सरस्वतीसह उज्जैनीला गेला. 
तेथील गर्देभिल राजाने सरस्वतीचे अपहरण करून 
तिला आपल्या अंतःपुरात घातले. कालकाने त्याची 
पुष्कळ विनवणी केली, पण तो ऐकेना. तेव्हा कालक 
सिध देशात शकांचा सम्राट षाहानुषाही याच्याकडे 


६. सं.मु., सर १, पृ. १०४ इ. 


गेला आणि त्याने त्याला उज्जंनीवर स्वारी करण्यास 
चिथावले. त्या शकाधिपतीने ग्देभिलास ठार मारून 
सरस्वतीची सुटका केली. या प्रसंगाच्या निमित्ताने 
पुढील इळोक आले आहेत- 
शकानां वंशमुच्छेद्य कालेन कियतापिहि । 
राजा श्री विक्रमादित्य: सार्वभौमोपमोभवत्‌ ।। 
स चोन्नतमहासिद्धि: सोवणंपुरुषोदयात्‌ । 
मेदिनीमनृणां कृत्वाचीकर दृत्सरं निजम्‌ । 
ततो वर्षेशते पज्चरत्रिशता साधिक पुन: । 
तस्य राज्ञोन्वयं हत्वा वत्सरः स्थापित: शक: ॥। 
यात म्हटले आहे की नंतर गर्देभिलाचा पुत्र 
विक्रमादित्य याने उज्जेनीवर ताबा मिळविला आणि 
शकांचा उच्छेद करून तेथे आपला संवत्‌ स्थापिला. 
पुढे १३५ वर्षांनी शकांनी पुनः उठाव करून आपला 
ख्रिस्तोत्तर ७८ चा शक संवत्‌ चालू केला." 
या विधानांवर विदव्रास ठेवणे शक्‍य नाही. 
* कालकाचारयंकथानका 'त आणि काही जेन ग्रंथांत 
विक्रमादित्य हा गर्दंभिल राजाचा पुत्र होता असे 
म्हटले आहे. या कालात (स्त्रिस्तपूर्वे पहिल्या शत- 
कात) गर्दैभिल वंशाचे राजे उज्जेनीस राज्य करीत 
होते याला प्रमाण नाही. पुराणांच्या वंशावळींत 
त्यांचा उल्लेख अंभ्रांचे ( सातवाहनांचे ) उत्तरा- 
धिकारी (ख्रिस्तोत्तर २३० नंतरचे) म्हणून येतो.” 
या वंद्यावळी पूर्वोक्त जेन ग्रंथांपेक्षा कित्येक गातके 
प्राचीन असल्यामुळे जास्त विदवसनीय आहेत. 
एखादा संवत्‌ प्रचळ्िति होण्यास तो एखाद्या 
राजाने सुरू करणे पुरेसे होत नाही. तो त्याच्या 
वंशजांनी किवा सामंतांनी दोघंकाळ उपयोगात 
आणणे आवद्यक असते. स्त्रिस्तपुर्वे ५८ चा संवत्‌ 
माळव्यात भारंभी प्रचलित होता याला यत्किचितही 
पुरावा नाही. त्याचे तीन-चार शतकांनंतरचे लेख 
दूरवर राजस्थानाच्या पूर्व भागात सापडले आहेत. 


७. ' कालकाचार्यकथानका च्या सर्वे आवृत्त्या स्चरिस्तोत्तर बाराव्या शतकानंतरच्या आहेत. 
त्यांतील अनेकांत विक्रमादित्याने शकांचा उच्छेद करून आपला संवत्‌ स्थापल्याचा उल्लेख नाही. 
याची विस्तृत चर्चा ' बेलवलकर गौरव ग्रंथ ' ( इंग्रजी ) मध्ये केळी आहे ती पाहावी. 

८. पागिटर, डायनेस्टीज ऑफ दि कली एज, पृ. ४५ इ. पुराणांतील या वंशावळी बव 
पट्टावलींच्या कित्येक शतके अगोदर ( सुमारे स्थ्रिस्तोत्तर चौथ्या शतकाच्या आरंभी ) रचल्या होत्या, 


म्हणून त्या जास्त विश्‍वसनीय आहेत. 


9 नवभारत 


तेथे गर्दसिल वंशाचे किवा त्याच्या मांडलिकांचे 
राज्य होते असे मानण्यास काडीचाहीं आधार नाही. 
* कालकाचा्यंकथानका 'च्या अनेक आवृत्त्या 
झाल्या होत्या. त्यांपैकी ज्यांत विक्रमादित्याचा 
संवत्संस्थापक म्हणून उल्लेख आहे, त्या स्त्रिस्तोत्तर 
बाराव्या शतकाहून प्राचीन नाहीत. तेव्हा हे उल्लेख 
त्यांत मागाहून घुसडलेले दिसतात. 
पुराणांत प्राचीन काळच्या मोयं, शुंग, काण्व, 
अंध (सातवाहन), गुप्त वगैरे राजवंशाचे भाणि 
त्यांतील राजांचे उल्लेख आले आहेत, पण त्यांत 
विक्रमादित्याचा नामनिदेश नाही. पुराणांत गर्देभिल 
राजांचा उल्लेख येतो खरा, पण तो अंघ्रांचे 
( सातवाहनांचे ) उत्तराधिकारी म्हणून, त्याचा 
संबंध विक्रम संवताच्या उत्पत्तीशी येत नाही. 
याच्या उलट ख्रिस्ती संवताच्या पहिल्या काही 
शतकांतील लेखांत याच संवताचा उल्लेख अन्य प्रकारे 
केलेला आढळतो. आरंभीच्या लेखाब्र त्याच्या वर्षांना 
“६ कृत ' असे म्ह॒टले आहे. खालील उतारे पाहा- 
१) २८२-कुतयोदृंयोवेषेशतयोद्रयंशीतयोः चंत्र- 
पौर्णमास्याम्‌ । (उदयपूर जिल्ह्यातील नांदसां 
येथील यूपलेख) (भांडारकरांची यादी, क्र.१) 
२) ३९५-कृतेहि ( कृर्तः ) २९५ फाल्गुन शु ५ 
(कोटा जिल्ह्यातील बडवा येथील भील- 
लेख ). एपिग्राफिया इंडिका (ए. इं), 
२४, पू. ४२, 
३) ३३५-कृतेहि (कृतः) ३३५ ज्येष्ठ शुद्ध पंच- 
दशी ( जयपूर जिल्ह्यातील बर्नाला येथील 
यूपलेख). ए. इं. २६, पू. ११८. 
हे आरंभीचे तिन्ही ळेख माळव्याबाहेरचे राज 
स्थानातील आहेत. त्यांत उल्लेखिलेल्या वर्षांना 
* कृत ' असे म्हटले आहे ही वर्षे विक्रमसंवताची या- 
विषयी सर्वांचे एकमत आहे. 

नंतरच्या काही- विशेषतः माळव्यात सापड- 
हेल्या- या संवताच्या लेखांत ' त्यातीळ वर्ष माळव 
गणाच्या पद्धतीनुसार उल्ठेखिळी आहेत?, असे 
म्हटले आहे. खालील उतारे पाहा- 

४) ४६१- श्रीमालवगणाम्नाते प्रशास्ते कृत- 


पृ, १०४, टीप २. 


९. मिराशी, सातवाहून आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि 


सप्टेंबर, १९८० 


संज्ञिते एकषष्ट्यधिके प्राप्त समादत 
चतुष्ट्ये ॥ मन्दसोरचा लेख (भांडारकरांची 
यादी, क्र. ३) 
४८१- कृतेषु चतुर्षु वर्षंशतेष॒ एकाशीत्युत्तरेषु 
अस्यां मालवपूर्वायाम्‌ । ( राजपुतान्यातील 
नगरी येथील लेख-भांडारकरांची यादी, 
क्र. ५. ) 
४९२- मालवानां गणस्थित्या याते शत- 
चतुष्ट्ये । त्रिनवत्यधिकेहूदानां क्रतौ सेव्य- 
घनस्तने ।॥। (मन्दसोरचा लेख, भांडारकरांची 
यादी, क्र. ९) 
७८९-पळ्चसु शतेष॒ शरदां यातेष्वेकानननवति- 
सहितेषु । मालवगणस्थितिवश्यात्कालज्ञानाय 
लिखितेषु ।। ( मन्दसोरचा लेख, भांडार- 
करांची यादी, क्र, ९,) 

या उतार्‍यांवरून स्पष्ट आहे की कालांतराने 
*कृत ' हे या संवताचे नाव हळू हळू मागे पड 
लागले, पण मालवगणाचे नाव त्याला जोडले गेले, 
याच्या कारणांचे विवेचन पुढे करू. 

हे मालवगणाचे लोक मूळचे पंजाबातील होत. 
ते त्याकाळी रावी व चिनाब या नद्यांच्या संगमा- 
जवळच्या प्रदेशात राहत असत. हे मालव आणि 
त्यांच्या शेजारच्या प्रदेशातील क्षुद्रक यांचा 'आयध- 
जीवि संघ ' (लढवय्ये लोकांचा गण) असा उल्लेख 
पतंजलीचे “ महाभाष्य ! आणि पाणिनीच्या * अष्टा- 
ध्यायी 'वरील ' काणिका * टीका या प्राचीन ग्रंथांत 
येतो. अलेक्झांडर पंजाबातून परत जाताना त्यांनी 
त्याला जोराचा प्रतिकार केला होता. त्यात जखमी 
झाल्यावर त्याने त्यांचे शिरकाण केले, नंतर शक 
पहूव, कुशाण या परको टोळ्यांची भारतावर 
आक्रमणे होऊ लागली तेव्हा हे स्वातंत्र्यप्रेमी लढवय्ये 
रोक दक्षिणेस सरकत सरकत राजस्थानातील 
जयपुर, उदयपूर, कोटा या प्रदेशांत काही काळ 
स्थायिक झाले, त्यांची तत्कालीन राजधानी मालव- 
नगर (राजस्थानाच्या टोंक जिल्ह्यातील नगर ) 
किवा कर्कोटनगर येथे होती. कुषाण काळात ते याच 


भागात होते हे नाशिकच्या लेण्यातील क्रषभ- 
दत्ताच्या एका कोरीव लेखावरून कळते.* 


५) 


व 


७) 


कोरीव लेख, भाग २, 


रड तयव ळत - 
फनुशमुसिरळनवय 
"चस 


विक्रम संवताची पूवैपीठिका 


मालवांची अनेक नाणी राजस्थानातील नगर येथे 
सापडली आहेत. त्यांपैकी कांहीवर ' मालवात जय? 
असे प्राकृतात आणि * मालवगणस्य जयः? असे संस्कु- 
तात लेख आहेत. ही नाणी मालवांनी शत्रूवर 
संस्मरणीय विजय मिळविला त्या प्रसंगी आरंभी 
पाडली असावी. ती नाणी पुढे दीर्घकाळ पाडली 
जात होती असे दिसवे. 

मागे दाखविल्याप्रमाणे मालवांच्या भारंभीच्या 
काही लेखांत त्यांच्या संवताचे 'कृत' असे नाव उल्ले- 
खिले आहे. हे नाव त्या संवताला कसे पडले या 
विषयी विद्वानांनी भिन्न भिन्न तके केले आहेत. 
कोणी म्हणतात त्या काळी कुतयुग सुरू झाले अशी 
तत्कालीन समजूत त्याने व्यक्‍त केली जात असावी. 
अळतेकरांनी प्रथम असे प्रतिपादिले को “कृत हे 
मालव गणाच्या एका नेत्याचे नाव असावे. त्याने 
तो संवत्‌ सुरू केला म्हणून त्याला हे नाव पडले.” 
या संवताच्या लेखात ' मालवगणस्थितिपशात्‌ ' या- 
सारखे शब्दप्रयोग येतात तेव्हा त्या नेत्याने मालव- 
गणाची स्थिती ( वसती) कोणा एका प्रदेशात केली 
त्याप्रसंगी त्याने हा ' कृत संवत्‌ ' चालू केला असावा 
असेही अळतेकरांनी प्रतिपादिले. पण त्यानेही त्यांचे 
समाधान होईना. कारण अश्या नवीन वसाहत कर- 
ण्याच्या प्रसंगी एखादा संवत्‌ सुरू केल्याचे दुसरे 
उदाहरण नाही म्हणून त्यांनी ' कृत ' या संवताच्या 
नावाचे कोडे सोडविता येत नाही, अशी प्रांजळपणे 
कबुली दिली आहे. 

£ कुत * म्हणजे * केलेला ', “सुरू केलेला', “परंप- 
रेने प्राप्त झालेला नव्हे, या अर्थी या संवताचे नाव 
योजिले असावे. “ मालवगणस्थितिवशात्‌ ', ' माल- 
वानां गणस्थित्या ' इत्यादि शब्दप्रयोगांत स्थिति 
याचा अथ * पद्धत ', * रिवाज ' असा आहे. ' माल- 
वगणात रूढ असलेल्या पद्धतीप्रमाणे या लेखातील 
कालाचा उल्लेख केला आहे ' असा अर्थ या शब्द- 
प्रयोगांत विवक्षित आहे. 

मालवगणाच्या मुख्यत: राजस्थानातील व 
त्याच्या पूर्वेकडील प्रदेशात सापडलेल्या लेखांत 


१०. विक्रम व्हॉल्यूम ( इंग्रजी ), पृ. १६ इ. 
११. बेलवलकर गोरव ग्रंथ, पृ. २७९. 


ष्‌ 


त्याच्या संवताळा “कृत ' हे नाव अपरिहार्यपणे 
लावले आहे. पुढे ते हळू हळू प्रचारातून गेले. 
नंतर मालवगणाचे लोक दक्षिणेस मध्य भारता- 
तील मंदसोर (प्राचीन दशपुर) जवळच्या प्रदेशात 
येऊन स्थायिक झाले. तो प्रदेश पूर्वी पड्चिमी 
क्षत्रपांच्या अमलाखाली होता. म्हणून तेथे शक 
संवत्‌ प्रचलित होता. त्या संवताहून आपला संवत्‌ 
भिन्न आहे हे दाखविण्याकरिता मालवांच्या अधि- 
पतींनी व प्रजाजनांनी आपल्या लेखांत * मालवानां 
गणस्थित्याः (मालवांच्या कालगणनापद्धतीनुसार) 
असा स्पष्ट निदेश केलेला दिसतो. 

मालवगणाचे लोक मोठ्या संख्येने मंदसोर- 
जवळच्या प्रदेशात येऊन राहिले, तेव्हा त्या प्रदेशाला 
* मालव असे नाव प्राप्त झाले, त्यापुर्वीचे त्याचे 
नाव “ आकरावन्ती ' असे होते. त्याचा उल्लेख 
नाशिकच्या लेण्यातील पुळुमावीच्या लेखात 
येतो.'' त्याचे । पूर्व आकरावन्ती ? (राजधानी 
आगर) आणि * पश्चिम आकरावन्ती ' ( राजधानी 
उज्जेनी) असे दोन विभाग होते. त्यांचाही उल्लेख 
शेक क्षत्रप रुद्रदामन्‌ याच्या ई. स. १५० च्या 
जुनागडच्या लेखात आढळतो. पुढे मात्र हे नाव मागे 
पडून त्या प्रदेशाचे ' मालव ' हेच नाव रूढ झाले, 

मालवांची आरंभीची श्यासनपद्धति गणपद्धतीची 
होती. पुढे ती राजेशाहीपद्धवीची झाली. मंदसोर 
येथे औलिकर राजवंश्याचे अनेक कोरोव लेख सापडले 
आहेत. त्या सर्वांत मालव संवताचाच कालनिदेशाथे 
उपयोग केला आहे. प्राचीन काळी राजेलोक आपल्या 
लेखांत राज्यकालाच्या वर्षांचा उल्लेख करीत. 
ओऔलिकरांनी तसे न करता मालव संवताच्या वर्षा- 
चाच उपयोग केला आहे त्यावरून ते मालववंशी 
होते असे दिसते. 

आता हे मालव गणाचे लोक राजस्थानातून 
निघून मन्दसोरजवळच्या प्रदेशात केव्हा येऊन वसती 
करू लागले याचा विचार करू. 

समुद्रगुप्ताच्या प्रयाग येथील स्तंभलेखात त्याला 
करभार देणार्‍या गणांमध्ये आर्जुनायन, यौघेय, 


१२. सा. प.क्ष, इ. को. ले,, भाग २, पृ. ४३. 


द 


माद्रक वगेरेंसह मालवांचा निदेश आला आहे. तेव्हा 
त्या काळी ते राजस्थानमध्येच होते असे दिसते. 
ओलिकरांच्या लेखांवरून त्यांच्या नऊ पिढ्यांची 
माहिती होते. त्यांपैकी पहिल्या तीन पिढ्या येणे- 
प्रमाणे- 


जयवर्मन्‌ 
| 

सिहवर्मन्‌ 
| 


नरवर्भन्‌ (ज्ञात वर्षे मा. सं. ४६१ व ४७४) 


यांतील पहिल्या दोन राजांचे लेख अद्यापि मिळाले 
नाहीत. नरवमंनूचे लेख माळव्यात मन्दसोर 
व बिहारकोत्रा येथे सापडले आहेत. तथापि तोच 
राजा प्रथम माळव्यात आला असे म्हणता येत नाही, 
त्याचा पिता सिहवर्मन्‌ हाही कदाचित्‌ भाला असेल- 
तो मा. सं. ४५० (ई. स. ३९३) च्या सुमारास 
झाला असावा. ई. स, ३९५ च्या सुमारास 
माळवा-काठेवाडातील परिचिमी क्षत्रपांचे राज्य नष्ट 
झाले. द्वितीय चंद्रगुप्ताने त्यांचा पराभव करून 
आपले साम्राज्य परचिमेकडे पसरविले. त्याच 
सुमारास ओलिकरांनी राजस्थानातून आक्रमण करून 
मन्दसोरजवळचा प्रदेश बळकावला असे दिसते. 

गुप्त आणि ओलिकर यांचे माळव्यातील आक्रमण 
एकाच कालखंडात झाले असल्यामुळे ते त्यांनी संगन- 
मताने केळे असावे, त्यांचे हे सहकार्य दीघकाळ 
टिकले, कालांतराने गुप्तांचे साम्राज्य उत्तर भार- 
ताच्या विस्तृत भागावर पसरले आणि त्या सर्व 
प्रदेशांत ई. स. ३२१९-२० मध्ये सुरू झालेला त्यांचा 
गुप्त संवत्‌ प्रचल्ति झाला. औलिकरांची राजधानी 
दशपुर (मन्दसोर) ही गुप्तांची माळव्यातील राज- 


१३. माळव संवताच्या वर्षातुन ५७ वजा 
वर्षे अनुक्रमे इ. स. ४०४ व ४१४ शी समान आहेत. 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


धानी उज्जैनी येथून सरळ रेषेत केवळ ७५ मैलां- 
वर होती. पण ओलिकरांनी गुप्तांचे स्वमित्व मान्य 
केले नसल्याने त्यांच्या राज्यात गुप्त संवताचा 
प्रवेश झाला नाही, त्यांचे सवे लेख मालव संवताचे 
आहेत. “ सर्वे पृथिवी पादाक्रान्त करणाऱ्या गुप्त 
सश्राटांना आपला प्रदेश कधीही जिंकता आला नाही? 
याचा ओलिकरांना यथाथ अभिमान होता. तो त्यांचा 
राजा हृणविजेता यशोधमंन्‌ याने मन्दसोर येथील 
विजयस्तंभावरील एका इलोकात व्यक्‍त केला आहे 
हे आम्ही इतरत्र दाखविले आहे. 

पण असे असले तरी गुप्त आणि भौलिकर यांच्यात 
सामंजस्य होते आणि आपत्प्रसंगी ते एकमेकांच्या 
साहाय्यास धावून जात असे दिसते. मन्दसोर येथील 
मालव संवत्‌ ५२४ (ई. सन ४६७ ) च्या लेखात 
ओलिकरवंशी प्रभाकर याचे वर्णन गुप्तान्वया रिद्रुम 
धूमकेतु: ' ( अग्नि जसा वृक्षांचा संहार करतो तसा 
गुप्त वंशाच्या शत्रूंचा निःपात करणारा ) असे वणन 
आाले भाहे* ते ख्िस्तोत्तर ४६६ मध्ये स्कन्दगुप्ताच्या 
निधनानंतर गुप्त प्रदेशावर शत्रूंनी केलेले आक्रमण 
परतुन लावण्यात प्रभाकराने केलेल्या साहाय्यास 
अनुलक्षून असावे. पूर्वोक्त मन्दसोर लेखाचे संपादक 
मो. ब. गर्दे यांनी त्या वर्णनावरून प्रभाकर गुप्तांचा 
मांडलिक असावा आणि ते आक्रमण हुणांचे असावे 
अशी अनुमाने केली आहेत; पण ती बरोबर नाहीत. 
प्रभाकर गुप्तांचा मांडलिक असता तर ममन्दसोर 
लेखात मालव संवताचा उपयोग न होता ग॒प्त संव- 
ताचा झाला असता. हुणांची पहिली धडक स्कन्द- 
गुप्ताने थोपविली होती. दुसरी-तोरमाणाची-धडक 
स्त्रिस्तोत्तर ४९० मध्ये, सुमारे २३ वर्षांनी, झाली. 
तेव्हा हे ख्थिस्तोत्तर ४६६ चे आक्रमण अन्य शत्रूंचे 
होते. त्याची चर्चा भाम्ही इतरत्र केली आहे. (*) 


केले म्हणजे ख्रिस्ती संवताचे वष येते. तेव्हा ही 


१४. मन्दसोर येथील विजयस्तंभावरील पुढील इलोकपाद पाहा- 
ये भुक्‍्ता गुप्तनाथन्वे सकलवसुधा क्रान्तिदृष्टप्रताप: । 


फ्लीटने या इलोकाचा चुकीत्रा अथे लावला होता. या विषयी 


मंडळ वाषिक १९७९ पृ. १०६ - १०८ पाहा. 
१५. ए. इ. २७, पृ. १५. 
१५ (अ).सं. मु. ९, पृ. ६३ इ. 


विस्तृत विवेचन विदर्भ संशोधन 


विक्रम संवताची पूर्वपीठिका ७ 


पुढे तोरमाणाने मध्य भारतातील बराचसा प्रदेश 
काबीज केला. त्याचा पुत्र मिहिरकुल याचे राज्य 
पंजाबातील झाकल ( सीयालकोट ) पासुन 
गुजराथेतील पंचमहाल जिल्हा, मध्य भारतातील 
ग्वाल्हेर वगेरे प्रदेशांपयंत पसरले होते. याच काळात 
माळव्यातील औलिकरवंश्ी यशोधमेन्‌ने जवळपासचे 
अनेक देश जिंकून आपले साम्राज्य वाढविले होते 
आणि ' राजाधिराज ! व परमेश्‍वर" या सम्राटपद- 
निदर्शक पदव्या धारण केल्या होत्या. गुप्तांच्या पतना- 
नंतर औलिकरांनी अवन्ति प्रदेश आक्रमून उज्जैनी 
येथे आपली राजधानी हलविली होती. तेथून जवळच 
मन्दसोर येथे यश्योधमंनूने मिहिरकुलाचा सपशेल 
पराभव करून त्याला शरणागती पतकरण्यास भाग 
पाडले. यशोधमंनच्या साम्राज्याबरोबर मालव 
संवताच्य़ा उपयोगाचे क्षेत्र वाढले असावे. कारण 
सम्राट ज्या संवताचा उपयोग करतात तोच संवत्‌ 
त्यांचे मांडलिक कालनिर्दशाथे वापरतात हे अनेक 
उदाहरणांवरून सिद्ध झाले आहे. 

याप्रमाणे उत्तर भारतात गुप्त संवत्‌ मागे 
पडून त्याची जागा मालव संवताने घेतली. त्याचा 
प्रसार उत्तर गुजराथ, काठेवाड, बुंदेलखंड, उत्तर 
प्रदेश, बिहार या भागांत होऊ लागला. या काळी 
त्याचे आरंभीचे ' कृत! नाव प्रचारातून गेले होते. 
तथापि तो संवत्‌ माळव्याच्या पूर्वीच्या राजांचा 
होता एवढी मात्र आठवण होती म्हणून कणरच 
(राजस्थानातील कोटा जिल्हा ) येथील लेखात 
संवत्‌ ७९५ 'चा उल्लेख पुढील शब्दांत केला आहे. 
* संवत्सरशार्तर्यात: सपळ्चनवत्यगेल: सप्तभिर्माल- 
वेशानाम्‌। ! यात त्या संवताला “ मालवाधिपतींचा 
संवत्‌ * असे म्हटले आहे. 

तेव्हापर्यंत विक्रमादित्याचे नाव त्या संवताशी 
संलग्न झाले नव्हते. ख्तिस्तोत्तर चोथ्या-पाचव्या 
शतकातील गृप्त सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त-विक्रमा- 
दित्य याचे नाव त्याकाळी सुप्रसिद्ध होते. त्याचे 
शौय, धाडस, विद्वत्ता, विद्याप्रेम, दातृत्व इत्यादि 
गुणांचे वणेन करणारे ' देवी-चन्द्रग॒प्त'सारखे संस्कृत 
ग्रंथ लिहिले गेले होते. तत्कालीन कोरीव लेखांतही 
त्याच्याविषयी उल्लेख येतात. त्याने ' विक्रमादित्य' 


१६. भांडारकरांची_यादी, क्र, १८, 


ही पदवी धारण केली होती. ' मालवसंवत्‌ !' हा 
मालव देशाच्या राजाने स्थापिला असला पाहिज 
अश्या समजुतीने पूर्वोक्त कणरच लेखात त्याला 
* मालवेशांचा संवत्‌ ' असे म्हटले आहे. तेव्हा 
कालान्तराने त्या संवताचा संबंध मालव देशाचा 
पुर्वीचा पुण्यश्लोक राजा ( गृप्तवंशी ) विक्रमादित्य 
याशी जोडला गेला असला तर आउचरय नाही. 
नंतरच्या लेखात त्या संवताचे " विक्रम संवत्‌ ' असे 
नाव आले आहे. त्या संवताचा असा उल्लेख करणारा 
कालक्रमाने पहिला लेख ( राजस्थानातील ) धोल- 
पूर येथील संवत्‌ ८९८ ( ई. स. ८४१) चा आहे 
हे मागे दाखविले आहे. 

गुप्तकालाच्या आरंभापयँंत म्हणजे ख्रिस्तोत्तर 
चौथ्प़रा शतकापर्यंत * विक्रमादित्य ? या राजनामाचा 
क्रिवा विरुदाचा उल्लेख कोणत्याही प्राकुत वा 
संस्कृत ग्रंथात, पुराणांतील राजवंशावलींत किवा 
कोरीव लेखांत येत नाही. त्या शतकात गुप्त 
नृपतींनी आदित्यपदान्त बिरुदे धारण करण्यास प्रथम 
सुरवात केली. पुढील बिरुदे पाहा- समुद्रगुप्ताचे 
: पराक्रमाडूंक ' ( किवा “ पराक्रमादित्य ?), द्वितीय 
चन्द्रगुप्ताचे * विक्रमाडू ' (किवा “ विक्रमादित्य') , 
प्रथम कुमारगुप्ताचे “ महेन्द्रा दित्य ', स्कन्दगुप्ताचे 
: क्रमादित्य ' (किवा “विक्रमादित्य*), विष्णुगुप्ताचे 
: चन्द्रादित्य ', वेन्यगुप्ताचे * द्वादशादित्य ' इत्यादि. 
यांपैकी ' विक्रमादित्य ' हे विरुद्ध गुप्तवंशी हितीय 
चन्द्रगुप्तामुळे अत्यंत लोकप्रिय किवा सुप्रसिद्ध झाले. 
म्हणून ते पुढे अनेक वंश्यांच्या राजांनी धारण केले. 
उदाहरणार्थ, कर्नाटकातील चालुक्य वंशात एक दोन 
नव्हे तर सहा विक्रमादित्य होऊन गेले. पण या 
असंख्य विक्रमादित्यांपेकी एकालाही विक्रम संवताचा 
संस्थापक मानणे शक्‍य नाही. इतिहासात कित्येकदा 
अत्यंत अकल्पनीय अशा गोष्टी घडून आलेल्या 
आढळतात. ' विक्रम संवत्‌ ' हे त्यांचे एक उदाहरण 
आहे. 

संवत्संस्थापक विक्रमादित्याच्या कालाश्ी कवि- 
कुलगुरू कालिदासाचा संबंध जोडण्यात येतो. सामा- 
न्यतः लोकांमध्ये अशी परंपरागत समजूत आहे की 
विक्रमादित्याच्या दरबारी जी नऊ रत्ने किवा श्रेष्ठ 


८ नवभारत 


व्यक्‍ती होत्या त्यांमध्ये कालिदास हा एक होता. 
६ ज्योतिविदाभरण ' ग्रंथात तसे म्हटलेही आहे. या 
परंपरागत कथेवर विश्‍वासून अनेक जाणते संस्कृतज्ञ 
आणि डॉ. राजवली पांडेंसारखे प्राचीन भारतीय 
इतिहासाचे प्राध्यापकही विक्रमादित्य व कालिदास 
हे दोघेही स्त्रिस्तपूवे पहिल्या शतकात होऊन गेले 
असे आग्रहाने प्रतिपादतात; पण यात त्यांची दिशा- 
भूल होत आहे. ही तथाकथित परंपरागत समजूत 
प्राचीन नाही. ' ज्योतिविदाभरण ग्रंथ कालिदासाने 
रचला असे त्यात म्हटले असले तरी तो अलीकडचा 
आहे. तो कालिदासाचा स्वतःचा असणे शक्‍य नाही. 
विक्रमादित्याच्या दरबाराची तथाकथित नऊ रत्ने 
भिन्न भिन्न काळी होऊन गेली होतो. उदाहरणाथे, 
त्यांतील वराहमिंहिर हा शख्श्रिस्तोत्तर सहाव्या 
शतकात झाला हे त्याच्या स्वत:च्या ग्रंथांतील 
कालोल्लेखावरून स्पष्ट दिसते. तेव्हा ही परंपरागत 
कथा विश्‍वसनीय नाही. 
विक्रमादित्य आणि कालिदास यांच्याविषयी ही 
एकच परंपरागत कथा आहे असेही नाही. क्षेमेन्द्राची 
* ओचित्यविचारचर्चा , राजद्येखराची * काव्य- 
मीमांसा ', भोजाचा * शृंगारप्रकाश ? इत्यादि प्राचीन 
ग्रंथांत कालिदासाच्या “ कुन्तलेश्‍वरदोत्या तुन काही 
उतारे दिले आहेत. त्यांवरून या प्रश्‍नावर निराळाच 
प्रकाश पडतो हे आम्ही इतरत्र दाखविले आहे. या 
दुसऱ्या कथेला तत्कालीन कोरीव लेखांचा भक्‍कम 
पुरावा आहे. याची विस्तृत चर्चा आमच्य़ा' * कालि- 
दास ? ग्रंथात (तृतीयावृत्ति, पृ. ३७ इ.) पहावी. 
या कथेप्रमाणे कालिदास द्वितीय चस्धगुप्तविक्रमा- 
दित्याच्या सभेत होता हे सिद्ध होते. ही कथा 
“ ज्योतिविदाभरणा 'तील कथेपेक्षा कित्येक रातके 
प्राचीन आणि म्हणून जास्त विश्‍वसनीय आहे. 
भारतात सध्या प्रचलित असलेल्या शालिवाहन 
आणि विक्रम या दोन संवतांपैकी विक्रम संवत्‌ हाच 
खऱ्या अर्थाने भारतीय संवत्‌- ज्याचा भारतीयांना 
यथार्थ अभिमान वाटावा असा- आहे. शालिवाहन 
संवताला महाराष्ट्राच्या प्राचीन शातवाहन'“ वंशाचे 


१७. मिराशी, कालिदास ( तृतीयावृत्ति ) 


१८, ' सातवाहन ' याचे प्राकृतात सालाह 
नावाचे संस्कृतीकरण होय, 


सप्टेंबर, १९८० 


नाव दिले असले तरी तो मूळचा कुषाणवंशी 
कनिष्काने स्थापिला होता. कनिष्काच्या शकवंशी 
क्षत्रपांनी किंवा प्रांताधिपतींनी त्याचा कालगणने- 
करिता उपयोग केल्यामुळे त्याला “शक संवत्‌ ' असे 
नाव पडले. ते अनेक प्राचीन कोरीव लेखांत येते. 
पुढें स्तिस्तोत्तर चोदाव्या शतकात विजयनगरच्या 
राजांच्या काळी त्याचा संबंध सातवाहन राजाशी 
जोडण्यात येऊन त्याला * शालिवाहून ? हे नाव 
प्राप्त झाळे ते आतापर्यंत चालू आहे. तेव्हा हा संवत 
एका परकी राजाने स्थापिला होता यात संशय 
नाही. याच्या उलट सध्या ' विक्रम संवत्‌* या 
नावाने प्रचलित असलेला संवत्‌ आरंभी पंजाबातील 
मालवनामक गणराज्याच्या मुख्याने शत्रूवर मिळ- 
विलेल्या विजयाच्या स्मरणार्थ 'सुरू केला होता. 
या गणाचे लोक शूर आणि स्वातंत्र्यप्रेमी होते, 
त्यांच्या प्रदेशावर बलाढ्य परकी शक, पहूव, कुषाण 
आदि रानटी टोळ्यांनी भाक्रमण केल्यावर त्यांनी 
त्यांच्यापुढे शरणागती न पतकरता देशत्याग केला 
आणि राजस्थानात वसाहत करून आपले स्वातंत्र्य 
टिकविले. पुढे त्यांनी मध्य भारतातील दशपुर- 
जवळच्या प्रदेशात वसती केली. झेजारच्या अवन्ति 
देशाच्या बलाढय ग॒प्त सम्राटांपुढे त्यांनी कधीही 
मान वाकविली नाही. त्यांनी आपल्या राज्यात 
स्वतःचा * कृत  संवतच कित्येक शतके स्वतंत्रपणे 
चालू ठवला. गुप्त साम्राज्यसत्तेचा द्योतक गप्त 
संवत्‌ याला आपल्या प्रदेशात कधीही प्रवेश 
करू दिला नाही. उलट ' सर्वे पृथिवी पादाक्रान्त 
करणाऱ्या गुप्त सम्राटांना आमचा देश कधीही 
जिकता आला नाही ' असे स्वाभिमानाचे यथार्थ 
विधान सावंजनिक ठिकाणी उभारलेल्या जयस्तंभा- 
वर मजाच ठेवले. अशा शूर, कर्तबगार आणि 
स्वाभिमानी मालवगणा ये 
शतके अत्यंत बिकट हात नाचाची मुर पाक 

नीत री चालू ठेवळेला 
प्राचीन 'कृत संवत्‌' हाच सध्या ' विक्रम संवत्‌ ? या 
नावाने प्रचलित आहे. त्याची ही पु्वेपीठिका कोणा 
भारतीयाला स्फूतिप्रद होणार नाही? 


पृ. २७ इ. 


ण ' असे रूप होते. शालिवाहून हे त्या प्राकृत 


लय 


"करखगंघर चिज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


हयामला वनारसे 


आधुनिक संगीताचे मानसशास्त्र' 


आधुनिक संगौताचे मॉनॅसझास्त्र या विचाराचे 
क्षेत्र म्हणजे आधुनिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 
संगीतरचना आणि आधूनिक ठपरक्तींचे रसिकत्व 
यांच्या आंतरक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या प्रतिक्रियांचे 
विचारक्षेत्र. यामध्ये निमिती आणि आस्वाद या 
दोन्ही प्रकारच्या वर्तनाच्या अभ्प्रासाचा समावेश 
होतो. हा एकूण विचार बराच व्यापक आहे. कारण 
आधुनिकतेच्या वेगवेगळ्या जीवनसंदर्भांशी संगीत 
घटना निगडित आहेत. या ठिकाणी या ब्रिचाराचो 
एक चौकट मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 

आधुनिक संगीत म्हणजे कोणते संगीत ? या 
प्रश्‍नांचे उत्तर संगीतव्यवहाराच्या रूपात आधूनिक 
काळात जौ फरक॑ पडली, त्याच्या अंनुषंगाने देता 
येईल. संगीत ही एक प्रयोगसिद्ध कळा आहे. परंतु 
ध्वनिमुद्रण आणि आवाज निर्माण होताना किवा 
ध्वनिमुद्रित केल्यानंतर त्याच्यात फेरफार करण्याची 
तंत्रविद्या या शतकात विकास पावलेली आहे. 
त्यामुळे प्रयीगांची श्राव्य बाजू पंकडून साठवून ठेवता 
येते. त्याचप्रमाणे ती अधिकाधिक हुबेहूब वास्तव” 
सदुद्य करण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. ध्वनींच्या 
निर्मितीत. फेरफार करण्याच्या तांत्रिक शक्‍यता 
वापरात येऊ लागल्या आहेत. लहान-मोठेपणा ठर- 
विणे, इतर ध्वनींचे मिश्रण करणे, प्रतिध्वनित करता 
येणे, एखाद्याच आवाजाला कमी-अधिक उठाव देणे 
इत्यादी. साठवण्याच्या पुढे जाऊन नि्मितीचीच 
प्रक्रिया घडविणारी ही हत्यारे म्हणावी लागतील. 
यामुळे ६वनिमुद्रणतंत्रानंतरचे संगीत त्यापूर्वीच्या 
संगीतापेक्षा अर्थातच वेगळे झाले. संगीतरचना 


करणाराला उपलब्ध असणाऱ्या ध्वनींची संख्या 
आणि प्रकृतीच बदलली. अगदी इवास-निःश्‍वास 
किवा हलकासा हेलकावाही संवेद्य करता येईल 
अश्या जोमाने पकडता येऊ लागल्याने काही ध्वनी 
[ दीघेकालपर्यंत असांगीतिक मानले गेलेले ] संगी- 
ताचे घटक म्हणून नव्यानेच दाखल झाले. ध्वनि- 
वैशिष्ट्यांप्रमाणेच शांततेचे स्वरूपही पालटले, 
यामुळे संगीतरचनांची पाइवंभूमी आणि काल- 
रचनेच्या लयीतील एक महत्त्वाचे तत्त्वही आधुनिक 
काळात नव्याने वापरात येऊ लागले. 

ध्वनिमुद्रण आणि ध्वनिनिमिती यांच्याबरोबरच 
आधूनिक काळातील प्रसारणमाध्यमेही विकसित 
झाली. प्रयोगसिद्ध कलेतील प्रत्यक्ष निमिती-आस्वा- 
दाचे नाते बदलणारा, मध्यस्थांमाफेत होणारा 
संगीतप्रसारणाचा व्यवहार सुरू झाला. भारतीय 
संगीताच्या संदर्भात नुसते ध्वनिक्षेपक आल्यानंतर 
मैफलीतीळ व्यक्तींची संख्या एकदम वाढली. 
गाणाराचा आवाज पोहोचेल एवढ्याच परिसरात 
होणारा संगीताच्या पेशकारीचा आणि आस्वादाचा 
व्यवहार अवाढव्य जनसमुदायासमोरही सादर होऊ 
लागला. आकाशवाणी आणि दूरदशेन या प्रसारण- 
माध्यमांमुळे संगीतरचनांच्या कालमर्यादा वेगळ्याच 
यंत्रणेच्या निणयातुन ठरवल्या जाऊ लागल्या, 

ही प्रसारणमाध्यमे आधुनिक काळातील शहरी 
लोकसमुदायाच्या संपर्काची गरज भागवणारी माध्यमे 
आहेत. त्यांच्यामाफंत चालणारा सर्वे संगीतव्यवहार 
हा काही कलासंगीताचा व्यवहार नसतो. यामुळेच 
संगीतरचना करण्याची वेगवेगळी व्यावहारिक 


1 हा निबंध फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे येथे ' आधुनिकता ' या विषयावर आयोजित केलेल्या 
चर्चासत्रात सादर केला होता. चर्चासत्र-संयोजकांच्या सौजन्याने तो येथे देत आहे. -का. सं. 


न.,भा, २ 


प १-2 णडी उउ४ऊ 
-ऐञोर्या आऊ 
"कखगघनचि््जसञ, 

च्या ४. .] 


खरळनश टी 


१० 


प्रयोजने निर्माण झाली. एका संमिश्र जाणकारीच्या 
श्रोतुवर्गापयंत ही माध्यमे संगीत पोहोचवू लागली, 
या माध्यमांची ध्वनीची प्रचंड भूक फक्त कला- 
संगीताने भागणारी नव्हती. सामाजिक व राजकोय 
संपर्काबरोबरच व्यापारी संपर्काचे वेगवेगळे प्रकार, 
श्रोतूवर्गाच्या वेगवेगळ्या गटांसाठी केलेले वेगवेगळे 
कार्यक्रम आणि त्यामध्ये एक कलासंगीताचा असे 
वेगळेच कोंदण कलासंगीताला प्राप्त झाले. 
अश्शाप्रकारच्या माध्यमांतून आधुनिक काळातील 
व्यक्तींच्या रसिकत्वाची घडण होत जाते. ही माध्यमे 
संगीत अक्षरशः हवेत ओतत असतात. त्यामुळे 
संगीताचा संस्कार टाळू म्हटले तरी टाळता येणार 
नाही अशी स्थिती निर्माण झाली. आधुनिक दशह्रां- 
मध्ये व्यक्‍तीच्या भोवती असणारी आवाजाची दुनिया 
प्रामुख्याने मनुष्यनिमित आणि यंत्रनिमित आवाजांची 
असते. त्यात झाडे, पाने, जलाशय, पशुपक्षी इत्यादी 
नैसगिक आवाजांपेक्षा यंत्रांचे कोलाहल, माणसांचे 
बोलणे, वेगवेगळ्या भाषा, नैमित्तिक यांत्रिक आवाज 
(घंटा, वाहने इ.) यांच्यातून निर्माण होणाऱ्या कोला- 
हलाचे प्रमाण प्रचंड असते. या दुनियेतुन ध्वनिमुद्रित 
संगीत सतत कानावर आदळत असते. ज्या प्रतीची तंत्र- 
विद्या वापरली जात असेल, त्यानुसार या ध्वनिमुद्रि- 
कांच्या आवाजाचीही प्रत आणि घडण ठरत असते. 
एवढ्या प्रचंड व्यापात अप्रत्यक्ष तांत्रिक व्यवहाराने 
दाखल होणारे संगीत जितक्या सहजपणे उपलब्ध 
होते, तितक्‍याच सहजपणे समजलेही पाहिजे अश्या 
प्रकारची अपेक्षाही उत्पन्न होते. या सर्वातुत अप्रत्यक्ष 
रूपात रसिकत्वाची घडण करणारी प्रसारणमाध्यमे 
आणि प्रयोगसिद्धरूपात संगीताचा श्रोतृवृंद बनणारा 
नागरसमाज या संगीतकलेच्या क्षेत्रातील व्यवहारा- 
वर परिणाम करणाऱया नव्या शक्‍ती बनल्या. 
संगीतशिक्षण देणार्‍या संस्था, कार्यक्रम घडवणारी 
मंडळे आणि जाहीर कायंक्रम हे जाणकारी घडवणारे 
इतर घटक अधिक जाणीवपुर्वक काम करतात. 
परंतु यामधून पुन्हा एकदा वर उल्लेखिलेल्या शक्‍ती 
अधिक प्रभावी बनल्याचे दिसुन येते. ज्या तंत्र- 
विद्येमुळे संगीतात आधुनिकता येते, त्या आधुनिकते- 
वाच एक भाग म्हणजे इतर संस्कृतींतील संगीतही 
मपापले उंबरे ओलांडून पसरत जाते. एकदा 
भप्रत्यक्ष व्यवहार सुरू झाला, की त्यानंतर प्रयोग 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


सिद्ध कला म्हणून असलेली स्थळाची मर्यादा 
ओलांडली जाते आणि हते तेव्हा, हवे तेथे ते 
संगीत उपल्ब्ध करता येते, आधुनिक व्यक्तींच्या 
कानावर येणारे संगीत वेगवेगळ्या संगीतसंस्कृतीं- 
मधून आलेले असते. कलासंगीताचे आणि लोक- 
संगीताचे नाते व्यापारीसंगीताच्या उपस्थितीमुळे 
अस्पष्ट होते. आणि त्यामुळेच आधुनिक व्यक्तीचे 
रसिकत्व साक्षेपाने निवड करून संस्कारित न होता 
आपोआप कानावर येणाऱ्या सरमिसळ संगीताने 
निर्माण केलेल्या साच्याचे बनलेले असते. 

वारे, सुरावली आणि गानशेली यांचे एकीकडे 
व्यापारी मिश्रण होत असते, तर समाजामधील 
अधिकाअधिक उच्चस्तरीय अभिरुचीमध्ये सांगी- 
तिक आकृतीबंधाची जाण वाढत जाते. गाथन- 
वादनाच्या पद्धती, रागासारख्या सांगीतिक संकहप- 
नांमधील वर्ज्यावज्येत्व, याचप्रमाणे विशिष्ट 
सुरावटींशी चिरपरिचयाने निर्माण झालेली भाव- 
नात्मक साहचर्ये आणि एकूणच संगीतसंस्क्रुती यांचे 
साचे सैल होण्याची क्रिया घडून येते. ऑणि संस्कृती - 
निरपेक्षतः केवळ रचना आणि रचनांमधून भावणारे 
अनुभवविद्व यांच्या अनुषंगानेच आधुनिक रसिक- 
त्वाची वाटचाल चालू हाते. यामुळे आधुनिक 
समाजात अभिरुचीचे स्वरूप आणि घडण अनेक 
वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वावरताना दिसते. एको- 
कडे विशिष्ट संगीतसंस्कृतीच्या- उदा. भारतीय-- 
अभिजात कलारूपाची ' शुद्धता ' जपण्याविषयी 
आग्रह धरणारे कलावंत आणि जाणकार, दुसरीकडे 
स्वतःला परकीय असणाऱ्या एखाद्या संगीतसंस्कृतीला 
शिरोधार्य मानणारे रसिक, एकीकडे फक्त सुगम- 
संगीतालाच दाद देणारे रसिक तर या सगळ्या- 
बरोबरच परकीय संगीतसंस्कृतीचा अभ्यास करणारे 
जिज्ञासू लोक अशा तऱ्हेच्या अनेक परींनी आधृनिक 
लोकसमाज वेगवेगळ्या संगीतव्यवहारांत सहभागी 
होतो. 

आधुनिक संगीतातील 


9 नव्या रचनांचे स्वीकार 
कवा धि:कार, लौकिक 


धिःक यशापयश यांचे चित्रही 
असेच गुंतागुंतीचे बनलेले दिसून येईल, आधुनिक 


लोकसमाजात [11838 80025 ] इतर क्षेत्रांत 
ज्प्रा प्रकारे काही होकघटना निर्माण होतात, तोच 
प्रकार संगीताच्याही बाबतीत होताना दिसतो. 


2 2 'निघववसुजा) 


फयणम४किरळवड 


मराठीचा विक ष्टाचा विकास 


राज्य मराठी 


आधुनिक संगीताचे मानसशास्त्र 


फॅशन, क्रेझ यासारख्या घटना संगीताच्या क्षेत्रात 
एरवी आढळणे कठीण होते. वेगवेगळ्या सामाजिक 
वर्गांत, वेगवेगळ्या वयोगटांत संगीतविषयक जाणिवा 
आणि संकल्पना या लोकघटनांच्या गतीने घडत 
जाताना दिसतात. विशिष्ट राजकोय चळवळीचे 
संगीत, पददलित समाजाच्या आकांक्षा व्यक्‍त करणारे 
संगीत किंवा किशोरवयीन गटाचे लाडके संगीत 
अश्या सामाजिक संदर्भांना संगीत बांधले गेले. आधु- 
निक व्यक्‍तीच्या सामाजिक स्वत्वाचा एक आशय 
म्हणून संगीतविषयक अभिरुची तिच्या सामाजिक 
संदर्भसमूहाशी वांधील असते ही गोष्ट लक्षात घेतली 
पाहिजे. 

संगीतरचना आणि व्यक्तींच्या रसिकत्वाची घडण 
यावरोबरच प्रतिसादाचे रूपही आधुनिक काळात 
बदलत गेलेले दिसते. हे प्रतिसाद प्रयोगसिद्ध रूपात 
आणि अप्रत्यक्ष किवा माध्यमांमाफेत होणाऱ्या व्यव- 
हारात या दोन्ही ठिकाणी वदललेले दिसून येते. मैफिल 
हो संगीताच्या प्रयोगसिद्ध रूपाची घडी काही विशिष्ट 
संकेतांना मानणारी प्रतिष्ठित घडी होती. या मैफि- 
लीचा आकार शेकड्यावरून हजारावर गेला म्हणजे 
मैफिलीचे संकेत बदलू लागतात आणि पेशकारी आणि 
जाणकारी यांच्पा संवादाचे चित्रही पालटते. श्रवण- 
सुलभ,श्रवणसुगम आणि चमकदार करामतींचे गायन- 
वादन, विशिष्ट परिणाम साधणाऱ्या हिशोबी करा- 
मती, प्रथितयश कलावंतांच्या लोकप्रिय ध्वनिमुद्रिका 
यांचा पेशकारीवर स्पष्ट परिणाम होतो. त्यावरो- 
बरच मैफिलीत विविधता आणण्यासाठी वेगवेगळ्या 
प्रकारच्या चीजांचा साठाही मैफिलीत यशासाठी 
आवश्यक ठरतो. शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलीत कमी- 
अधिक प्रमाणात जवळदूर असणारे इतर गायनप्रकार, 
अधिकाधिक शब्दनिष्ठतेंकडे जाणारे प्रकार मैफि- 
लीच्या आजच्या साच्यात विविधता राखण्यासाठीच 
दाखल झालेले आहेत. श्रोत्यांच्या पसंतीची व्यक्‍त 
होण्याची रीतही बदलली आहे. पसंतीच्या टाळ्या 
आणि नापसंतीच्या टाळ्या, प्रसंगी आरडाओरड 
आणि कलावंताला मैफिलीतुन उठवून लावणे अशी 
वेगवेगळ्या परीची प्रतिसादाची रूपे आढळून येतात. 
कार्यक्रम पाडण्याचे तंत्र हा आधुनिक प्रेक्षकवृंदाचा 
एक वेगळाच आविष्कार आहे. हवे असलेले मिळा- 
लेच पाहिजे असा आग्रह धरणारी फरमाईश आणि 


११ 


नको असलेले बंद पाडू अशी ताकदीची भाषा 
आजच्या आस्वादकाच्या प्रतिसादाचा एक प्रकार 


-बनली आहे. अप्रत्यक्ष स्वरूपात कानापर्यंत संगीत 


आणून ओतणारे यंत्र हवे तेव्हा चालू किंवा बंद 
करता येते किवा त्याविषयी उपेक्षावृत्ती बाळगता 
येते. याचीच ही सामुहिक रूपे म्हणावी लागतील. 
यामुळे संगीतातील नवे प्रयोग सादर करण्यासाठी 
संगीतकारांना समानधर्मी रसिकाचा शोध घेण्याचे 
काम कठिण वनले आहे. नव्या प्रयोगातील साहस 
आणि अनिश्चितता व्यावहारिक बाबतीतही 
आव्हानक ठरू लागल्या आहेत. आस्वादाच्या 
प्रतिक्रियेचा दुसरा भाग म्हणजे शब्दरूपात व्यक्‍त 
होणाऱ्या प्रतिक्रिया. कलावंताचा बोलबाला, त्याच्या 
मेफिलीची वणंनवृत्ते, संगीतसमीक्षा, संगीताची 
सोंदर्यमीमांसा या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर शब्दां- 
करवी व्यक्‍त होणारी प्रतिक्रिया हे प्रतिसादाचे आणि 
तत्त्वविरळेषणाचे रूप होय ' तुम्ही एकदा ऐकाच ! 
अशी तारीफ आणि “*... पद्धतशीर तालमीद्वारे 
आत्मसात केलेले किराणा शछेलीचे नीटस गाणे 
ऐकावयास मिळाले ' अशी वृत्तपत्रातील स्तंभ- 
लेखकांची वर्णने किंवा “... द्रुतल्यीच्या त्या 
सुरावटी ऐकताना कानाभोवती स्वरांची फुलपाखरे 
आपापल्या ढंगाने विहरत जातात... या प्रकारची 
स्वतःची प्रतिक्रिया व्यक्त करणारी व्यक्तिनिष्ठ 
समीक्षा किवा ' लय म्हृणजे सर्जक केद्रांचा नियमित 
पुनरुद्भव ' अशी मीमांसेची पातळी हे सवे संगीत- 
चर्चेत उपस्थित होणारे भाषिक प्रतिसादाचे प्रकार 
होत. साप्ताहिके व इतर नियतकालिके, वेगवेगळी 
चर्चापीठे आणि ज्ञानसत्रे या सर्वे ठिकाणी वापरली 
जाणारी भाषा मैफिलीत येणाऱ्या श्रोत्यांच्या कानी- 
वाचनी येतच असते. यामुळे आधुनिक काळातील 
व्यक्तींच्या भाषिक प्रतिक्रियांचा एक वर्गे आपल्या 
नजरेसमोर येईल. हालचाल, ताल धरणे, नाचणे, 
ओरडणे, किचाळणे, बेभान होऊन नाचणे हे शारीरिक 
प्रतिक्रियांचे प्रकार जॅझ पॉप आणि रॉक संगीताच्या 
घडणीत उत्पन्न झाले आहेत [ बौजस्वरूपात आदिम 
समाजामध्ये याचे एक रूप होतेच ], या तऱ्हेचे प्रेक्ष- 
कांचे सहभाग बोलावून घेणारे संगीत पुन्हा एकदा 
नागरी परोटघडीकडून मुक्‍त आविष्काराकडे नेताना 
दिसते. परंतु त्यात आधुनिक लोकसमाजाच्या वैशि- 


2: 


ट्ठ 
चफडा 


फपफ़इसिरटवडा 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


१२ 


ष्ट्यांचा प्रभाव आहे. रसिकत्वाचा घडणीप्रमाणेच 
प्रतिसादामध्येही तीच संमिश्रता आणि साचेबंद- 
पणापासून मुक्‍ततेपर्यंत एकमिती उत्पन्न झालेली 
दिसते. 

या विद्लेषणातुन आधुनिक रसिकत्वाच्या घड- 
णीची काही सववसामान्य वैशिष्ट्ये लक्षात येतात ती 
पुढीलप्रमाणे. 


१) आधुनिक संगीताने घडवलेली अपेक्षांची 
रचना अधिक लवचिक असते. या लवचिकतेत व्यापक 
अतुभव आणि अभ्यास यांतून आलेल्या संपन्नते- 
पासून ते लोकप्रिप्र, रंजक, साधे सुगमसंगीत ऐकून 
उत्पन्न झालेल्या नवतेसाठी उत्सुक व स्वागतशील 
असणाऱया वृत्तीपर्यंत अनेक छटा आढळून येतात. 
संस्कृतीच्या सीमारेषांवर प्रायोगिक संगीतरचना 
करणारे कलावंत अभिरुचीच्या घडणीच्या नव्या 
वाटा निर्माण करीत आहेत. 


२) संगीतरचनेतील श्राव्य अनुभव विविधतेने 
संपन्न असावा, बहुस्तरीय असावा, सामुहिक निर्मि- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


तीच्या शक्‍यता शोधणारा असावा यातऱहेच्या अपे- 
क्षांना स्थान मिळू लागले. 


३) संगीताने साध्य होणारा आविष्कार आणि 
त्याचा व्यक्‍तिगत जीवनावरील प्रभाव यांना संगी- 
ताच्या विचारात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होत आहे. 
सांगीतिक क्षमता आणि दीघं तपस्येते मिळवण्याची 
गानसिद्धी यांच्या दरम्यान स्वतःच्या आविष्काराच्या 
भिन्न भिन्न मार्गांचा शोध सुरू झालेला आहे. हे 


मार्गे अधिकाधिक प्रमाणात संस्कृतीनिरपेक्ष होत 
आहेत. 


या सर्व परिस्थितीत व्याजसंगीत फोफावण्याची 
शक्‍यता आहे. प्रसारण माध्यमांची बाजारपेठ रसि- 
कत्वाच्या घडणीत अत्यंत आवश्‍यक असणारी 
उपल्व्धतेची वाजू ठरवत आहे. रचना, पेशकारी, 
समीक्षा आणि शिक्षण या सवे क्षेत्रांत संगीतविषयक 


संवेदना अधिक जाणीवपूवेक घडविण्याची गरज 
उत्पन्न झालेलो आहे. 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


हेदिक संस्कृतीचा विकास 


पृ, ६०० ] 


( सुधारून बाढविलेली नप्नीन आवृत्ती ) 


[किंमत ३० रु. 


क्र क़ 0_6_ 0 
ठखक- तकतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोक्षी, 


प्रकाशक: प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( ज़ि० सातारा ) 


च्च्च्ांब्चा्चचच्च्च्च्च्च्ि 


अशोक चौसाळकर 


प्रा. दील्षितांचा हिंदुराष्ट्वाद : काही विचार 


: नवभारत ' मासिकाच्या एप्रिल १९८० च्या 
अंकात प्रकाशित झालेला प्रा. दीक्षित यांचा हिंदु- 
राष्ट्रवाद हा लेख वाचला. तसेच जून १९८० च्या 
अंकातील डॉ. वऱ्हाडपांडे आणि कॉ. शरद्‌ पाटील 
यांची त्यांना प्रत्युत्तर देणारी पत्रे वाचली. डॉ. 


वऱ्हाडपांड्यांनी संमिश्र अशी भारतीय संस्कृती कशी 
निर्माण झाली याचे विवेचन केले आहे तर पाटलांनी 


दीक्षितांच्या या प्रयत्नामागे वास्तव लपवणारा वर्ण- 
जातीवादी नवहिंदुत्ववाद असल्याचे सांगितले, राष्ट्र- 
वाद ही कल्पना अतिशय गुंतागुंतीची अशी आहे 
आणि या प्रश्‍नावर जगातल्या सवेच भागांत मोठ्या 
प्रमाणात लिखाण होत आहे. या कल्पनेबाबत 
बराच गोंधळ आहे हे कबूल केले, तरी कॉ. पाटलां- 
सारख्या ऐतिहासिक भौतिकवादी विद्वानाने प्राचीन 
भारतातील * राष्ट्र | या कल्पनेची आजच्या राष्ट्र 
(181101) या कल्पनेशी का गल्लत करावी हे 
समजत नाही. पाटील सध्या वेगळ्या प्रकारच्या 
पुनरुज्जीवनवादी विचारांत वावरत असल्यामुळे है 
घडले असावे. प्रस्तुत टिपणात प्रा. दीक्षितांच्या लेखा- 
तील काही प्रमेयांचा विचार करण्यात आला आहे. 

त्यांच्या लेखावरून असे वाटते की प्रा. दीक्षित 
सामाजिक शास्त्रांचे अस्तित्व मानीत नाहीत; कारण 
इतिहास, अथंश्यास्त्र, समाजशास्त्र व राज्यशास्त्र 
यांचा हिंदुराष्ट्रवादाशी असलेला संबंध त्यांनी तोडून 
टाकला आहे. म्हणूनच भारतीय राष्ट्रवादाच्या 
ऐतिहासिक विकासक्रमाचा त्यांनी विचार केलेला 
नाही. कारण तसे केल्यानंतर कल्पनारंजनास कमी 
वाव मिळतो. जे वास्तव आहे त्यास माया म्हणता येते 
आणि जी माया आहे तीस वास्तवतेचे रूप देता येते. 

दीक्षितांच्या पाच विवाद्य प्रमेयांवर मला माझे 
विचार व्यक्‍त करायचे आहेत: 

१) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व प्रादेशिक राष्ट्रवाद 
यांच्यामध्ये त्यांती फरक केला आहे. 

२). या भूमीची मुख्य किंवा प्रधान संस्कृती हिंदू 
आहे असे त्यांचे मत आहे. त्यांनी संमिश्र भारतीय 


संस्कृतीचे अस्तित्व नाकारले आहे. 


३ ) हिंदूंची राजसत्ता धर्माधिष्ठित नव्हती असे 
त्यांचे मत आहे. 

४) लोकशाही इहवाद आणि समाजवाद या 
कल्पना भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेचाच एक भाग 
आहेत. 

५) विश्‍वसंस्कृुतींच्या झगड्यात हिदुसंस्कृती 
विजयी करण्याची जबाबदारी हिंदूंवर आहे कारण 
हिंदुत्वामध्ये जे आहे ते फारच प्रेरक व सुंदर असे आहे. 

राष्ट्र ही कल्पना अठराव्या शतकात भांडवल- 
शाहीच्या एका विकासक्रमात उदयास आली. तिचा 
उद्देश एका विशिष्ट भप्रदेशातील जनतेमध्ये एका- 
त्मता स्थापणे हा होता. अश्या एकात्म व एकजिनसी 
समाजातच भांडवलशाहीचा विकास होऊ शकत 
होता. लोकसंचाराच्या माध्यमांनी लोकांना जास्त 
जवळ आणले होते. ही राष्ट्रे फक्त समान भाषेच्या वा 
समान वंशाच्या आधारावरच स्थापन झाली नाहीत; 
त्यांच्या निभितीमागे निरनिराळी कारणे होती. पण 
या कल्पनेला राष्ट्रीय मध्यमवर्गाने पाठिबा दिला; 
कारण त्यात राष्ट्रीय स्वयंनिणयाचे व प्रादेशिक 
स्वायत्ततेचे तत्त्व अनुस्यूत होते. या नव्या राजकीय 
विचारसरणीच्या साह्यानेच या वर्गाने स्वतंत्र अज्ली 
राष्ट्रराज्ये स्थापन केली. कारण अश्यी एकात्म 
राष्ट्रराज्ये स्थापन झाली तरच त्या देशांतील 
भांडवलशाही आंतराष्ट्रीय भांडवल्याहीशी स्पर्धा 
करू शकत होत्या, राष्ट्रवादाच्या कल्पनेच्या उदया- 
नंतरच यूरोपचा नकाशा बदलला, नव्या युगाला 
सुरुवात झाली. राष्ट्र ही कल्पना एका इतिहास- 
क्रमातुन विकसित झाली. प्रा. दीक्षित सांगतात 
तश्ीी ती अनादि आणि अनंत नाही. 

वास्तवावर उभ्या असलेल्या राष्ट्रवादाला ते 
प्रादेशिक राष्ट्रवाद म्हणतात. या' राष्ट्रवादाचा 
विचार करताना त्यांना या विषयावरचे इतर तज्ञ 
आठवत नाहीत. त्यांना फक्त प्रा. कुरुंदकर आठवतात, 
ज्यांचा त्या विषयाशी फारसा संबंध नाही. दीक्षित 
सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे पुरस्कतं आहेत, कारण 


१४ 


तो अनादि आणि अतंत आहे. ज्यूंची त्यांच्या 
एकराष्ट्रीयत्वाबद्दलची स्मृती कायम होती म्हणून 
एक विशिष्ट प्रादेशिक अस्तित्व नसूनही ज्य हे 
राष्ट्र होते असे ते विधान करतात ! ज्या राज्याला 
प्रादेशिक अस्तित्व नाही ते राष्ट्र किंवा राज्य असू 
शकत नाही, १९४८ पूर्वी ज्यू हे राष्ट्र होते असे 
नाझी किवा फॅसिस्टच म्हणू शकतात, कारण त्यांचा 
राष्ट्रवाददेखील सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता. ज्यूंचे 
जे राज्य निर्माण झाले ते अन्यायातून निर्माण झाले, 
साम्राज्यवाद्यांनी पॅलेस्टाईनमधील गरीब व निर- 


पराध अरबांचा त्यांच्या देशातून हाकलून लावले 
आणि तो प्रदेश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मानणार्‍या 


उपऱ्यांना देऊन टाकला, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची ही 
व्याख्या अंमलात आणली तर जगभर हाहाकार 
माजेल. या संदर्भात प्रादेशिक राष्ट्रवादावर त्यांनी 
केलेले आरोप' बालिश आहेत आणि त्याबावतची 
उदाहरणे तकेंदुष्ट आहेत. * 
- राज्य व राष्ट्र यातील भेददेखील दोक्षितांनी 
नीट ओळखलेला नाही. अठराव्या शतकानंतर 
स्वायत्त व सावभौम राष्ट्रराज्ये निर्माण झाली. 
त्यापूर्वी राज्य ही कल्पना थोडीशी वेगळी होती, 
दीक्षित सांगतात, की ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेला 
भारत एक राज्य (88160) होता. पण त्या काळात 
भारत सार्वभौम वा स्वतंत्र नव्हता. कारण रांज्याच्या 
वार मूल घटकांत सावेभौमत्वाचा समावेश होतो, 
ब्रिटिशकाळातील भारत एंका सावंभोमराष्ट्राची 
केवळ वसाहत होती. थोडक्यात सांगायचे झाले तर 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नावाचा वेगळा राष्ट्रवाद 
अस्तित्वात नाही आणि असलाच तर तो साभ्राज्य- 
वाद्यांनी निर्माण केलेले भूत आहे. समाजाच्या सांस्कु- 
तिक परंपरा प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या जडणघडणीत 
महत्त्वाची भूमिका बजावतात, पण त्या कालनिरपेक्ष, 
प्रदेशनिरपेक्ष राष्ट्रपरंपरा कधीच बनत नाहीत. 
हिंदूंच्या प्राचीन सांस्कृतिक परंपरेमुळे हजारो 
वर्षांपासुन भारत हे एक राष्ट्र होते असा दावा 
भारतातील . सांस्कृतिक राष्ट्रवादी. करीत असतात. 
भोरत जर एक राष्ट्र असते तर “* महिकावतीच्या 
बखरी'च्या प्रस्तावनेत भारतांत एकं समाज निर्माण 
झाला नाही म्हणून राजवाड्यांसारख्या हिंदुराष्ट्र 
बादयांने टाहो फोडला नसता. भारतात अठराव्या 
झतकापूर्वी कोण स्वतःला हिंदू समजत होते हा- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


देखील प्रश्‍नच आहे. कारण पुनरूज्जीवनापूर्वी भारतात 
* हिंदू ' कोणीच नव्हते. प्रत्येक जण स्वतःस ब्राह्मण, 
क्षत्रिय,- राजपूत, मराठा, महार आणि चांभार य़ा 
नावाने ओळखीत होता. भारतीय राष्ट्रवादाच्या ' 
विकासास भारतीय पुनरुज्जीवनानंतर सुरुवात झाली. 
इंग्रजांचे राज्य भारतात आल्यानंतर सुशिक्षित 
भारतीयांना सर्व हिंदूंनी आपल्या त्याज्य चाली- 
रीतींचा त्याग करून एक व्हावे असे वाटू लागले. 
हिंदू या शब्दाचा सामाजिक ब राजकोय अथे त्यांना 
समजू लागला. हिंदूंच्या धर्मात सुधारणा व्हावी 
म्हणून आह्योसमाज, प्राथनासमाज, आर्यसमाज आणि 


सत्यशोधक समाज, या संस्थांची निर्मिती .झाली. 
भारताच्या आधुनिकीकरणास सुरुवात झाली आणि 


प्रबोधनकालीन विचारवंतांनी उदारमतवादी विचार 
मांडावयास सुरुवात केली. यातुनच. हिंदुसंस्कृतीस 
जोडून पण इतर संस्कृतींना सामावून घेणारी भार- 
तोय संस्कृती निर्माण झाली. ही संमिश्र संस्कृती 
भारतीय प्रबोधनाचे अपत्यहोते. । 

अनेक संस्कृतींच्या संगमातून भारतीय संस्कृती 
उदयास आली. कबीर, नानक, अकबर, - रहीम, 
शिवाजी, गुरू गोरखनाथ यां सारखे महापुरुष तिने 
जन्माला घातले. हिंदू, मुसलमान व ख्त्रिइचन 
संस्कृतींचे परस्परमीलन सरंजामदारांच्या पातळीवर 
झाले नाही, तर ते जनसमूहांच्या पातळीवर झाले. 
या परस्परमीलनातुन संमित्र अशी भारतीय संस्कृती 
निर्माण झाली, या संस्कृतीत हिंदुसंस्कुतीचा मोठा 
भाग होता; पण ती केवळ हिंदूंचीच वैदिक धर्माधारित 
संस्कृती नव्हती. हे राजा राममोहन रॉय, रानडे, 
गोखले, मं. गांधी, पं. नेहरू, आजाद वगैरे सर्वे 
राष्ट्रीय नेते या परंपरेचा भांग होते. 

संमिश्र अशी भारतीय संस्कृती अस्तित्वात नसती, 
तर भारत हे राष्ट्र निर्माण झाले नसते; कारण प्रादे- 
शिक राष्ट्रनिमितीच्या मागेही काहीसा सहमतीचा 
पाया असतो. त्याशिवाय संघराज्यात्मक लोंकशाही- 
शासनप्रणाली व्यवस्थितरित्या अंमलात आणतां येत 
नाही. भारतात सर्वे धर्मांना जोडणारी समांतर अक्षी 
संमिश्र संस्कृती अस्तित्वात होती जिची निमिती 
परस्परांच्या देवाणघेवाणीमधून झाली. भारताच्या 
राष्ट्रोयत्वाचे वैशिष्ट्य या सर्वे संमावेशकतेत आहे. 
कारण भारतातील स्तरिश्‍चन तो भारतीयं आहे 
म्हणून भारताचा नागरिक बनला. तो फक्त ख्पिश्‍चंन 


प्रा, दीक्षितांचा हिंडुराष्ट्रवाद : काही विचार 


असल्यामुळे इंग्लंडचा नागरिक बनत नाही. भारता- 
बाहेर सवे भारतीय, भारतीय म्हणून- ओळखले 
जातात, भारतीय शछ्त्रिचन इतर ख्थिश्‍चनांपेक्षा 
वेगळा पडतो, भारतीय मुसलमान इतर मुसलमानां- 
पेक्षा वेगळा पडतो कारण तो * भारतीय ' आहे, 
भारतीयांचा धर्मे वा पूजापद्धती वेगवेगळी असली 
तरी प्रत्येक प्रांतात राहणाऱ्या लोकांत साम्य आहे. 
उंत्तंर प्रदेशात हिंदुमुसलमान ग्रामीणभागात एकच 
भाषा बोलतात.. एकच वेषे घालतात. त्यांच्यात. 
फारसा फरक नाही. तसेच भारतीय साहित्यात, 
चित्रकलेमध्ये आणि संगीतात ही संमिश्र संस्कृती 
आपणास जास्तच स्पष्ट दिसते. केरळ, उत्तरप्रदेश, 
तामिळनाडू या प्रांतांतील स्म्िश्‍चनांना आणि मुंसल- 
मार्नांना त्यांच्या प्रांतांच्या सांस्कृतिक परंपरेपासून 
अलग करता येत नाही. केवळ स्त्रिशचन आहे म्हणून 
विजय अभृतराज भारताचा “ राष्ट्रीय ! बनत नाही 
फक्त ' नागरिक * बनतो हे विधान किती भारती- 
यांना पटेल ? 

संमिश्र भारतीय संस्कृतीचा पुरस्कार न्या. 
रानड्योंपासूनं इंदिरा गांधींपर्यंत सर्वेच पुढार्‍यांनी 
केला. ते स्वतः हिंदु होते व त्याबद्दल त्यांना पूर्ण 
अभिमान होता. पण भारताचे राष्ट्रीयत्व फक्‍त 
हिंदूंच्या हिंदुत्वामुळे पूर्ण होणार नाही हे त्यांना 
माहीत होते. कारण संमिश्र भारतीय संस्कृती ही 
परस्परांच्या .आदानप्रदानातून, परस्परसंबंधांतून 
आणि राजकीय. व आथिक गरजेतून निर्माण झाली 
आहे हे त्यांना माहीत होते. 

भारताच्या भूमीचा मुख्य सांस्कृतिक वारसा 


हिंदुसंस्कृुती हा आहे असा दावा मांडून प्रा. दीक्षि- 
तांनी ती- कल्पना राजकीयदृष्ट्या लोकांच्या गळी 


उरतविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते सांगतात की 
प्राचीन भारतातील राज्ये धर्माधिष्ठित ((1160- 
ला8४ि०) कधीच नव्हती; कारण हिंदूंमध्ये यूरोपात 
अस्तित्वात होती तशी धाभिक संघटना अस्तित्वात 
नाही. हा एक भारतीय विद्वानांचा मोठा आवडता 
सिद्धांत आहे. पण प्राचीन भारतीय राज्याच्या स्वरू- 
पाचा अभ्यास करताच आपणास कळून चुकते, की 
झारंतात राज्याची निमितीच मुळी वणंव्यवस्था 
रक्षण करण्यासाठी. झालेली आहे. ही वर्णव्यवस्था व 
जातिव्यवस्था ईइंवरदत्त असल्यामुळे राजा त्यात 
बदल करू. शकत नव्हता. जो राजा स्वत:चे कायदे 


4 शः 


बनवू. झकत - नाही त्यास राज्यशास्त्रज्ञ, सेक्युलर 
मानीत नाहीत. लोक आपले कुलधर्म व जातिघमं. 
पाळीत होते म्हणजे ते वणंव्पवस्थेच्या चौकटीत. 
रहात होते. ही चौकट मोडण्याचा प्रयत्न होताच. 
राजा कठोर शिक्षा करीत असे. वर्णसंकराला हिंदू. 
फार भीत असत. वणंव्यवस्थेच्या आधारावर राज्य 
उभे होते. स्मृतिग्रंथांचा आधारावर न्यायपद्धती 
उभी होती जी अन्याय्य आणि विषम अल्ली होती. 
हिंदुत्वाला थोडेसे जवळचे झासन आले को धर्म-. 
सत्तेची पकड वाढत . असे. पेशवाईत मनुस्मृतीतील. 
कायदे जारीने अंमळात आणण्यात आले. महारांच्या 
गळ्यात स्वतःची थुंकी थुंकण्यासाठी मडको बांघ- 
ण्यात आली, सवे ब्राह्मणेतर समाजाला शूद्र बन- 
विण्यात आळे आणि परभूसारख्या अल्पसंख्य आणि 
निरुपद्रवी. जातींवर अत्याचार करण्यात आले. या 
सर्वे सामाजिक व राजकीय अन्यायाचे मूळ कारण 
भारतीय धमेशास्त्रे होती. म्हणूनच प्राचीन भारतीय 
राज्य धर्माधिष्ठित होते. 

भारतातील. हिंदुत्व सतत वर्धमान व वघिष्णु 
राहिले, कारण ते मुक्‍त होते व ते आत्मसन्मानपूर्वक. 
जगायचे असते असा हास्यास्पद विचारही दीक्षितांनी 
मांडला आहे. आपणा सर्वांस माहीत आहे, की हिंदु- 
समाज हा बंद समाज होता कारण हा समाज 
न बदलणाऱ्या सामाजिक व आथिक पायावर उभा. 
होता. येथील जातिव्यवस्थेमुळे व बलतेदारी व्यवस्थे-: 
मुळे समाजात जन्मल्यापासुन माणूस त्याच्या बापाच्या. 
धंद्याला बांधलेला होता.,त्याला त्यातुन मेल्याशिवाय 
मुक्‍ती नव्हती. समाजात काही; उच्चवर्णीयांचा भप- 
वाद वगळता कोणासही आत्मसन्मानाने जगता येत. 
नव्हते. गळ्यात आपल्याच युंकीचे मडके बांधून 
गावाची धाण काढण्याचे काम आत्मसन्मानाचे आहे: 
कारण ते प्रकृतिदत्त व देवदत्त आहे असे प्रा. 
दीक्षित म्हणत असतील तर मग इलाजच खुंटला. 
आत्मसन्मानाने जगू पहाणार्‍या कबीर, ज्ञानेश्‍वर, 


तुकाराम, चक्रघर इत्यादी महापुरुषांचा हिंदुसमाजाने . 
छळच केला, 


भारतात हिंदुत्वाची परामतसहिष्णु परंपरा, 
अस्तित्वात असल्यामुळे या देशात लोकशाही रुजली, 
पण ती पाकिस्तानात व बांगलादेशात रुजली नाही; 
कारण मुसलमानांना लोकशाही माहीत नाही असा 


१६ 


दीक्षितांचा दावा आहे. पण ब्रिटिश येण्यापूर्वी 
भारतातील लोकशाहोपरंपरा कुठे होती हे ते 
सांगत नाहीत, ऐतिहासिक दृष्टीने पाहिले असता 
भारताची राजकोय परंपरा ही हुकूमशाहीची आहे. 
भारतातील विशिष्ट अशा सामाजिक आणि आथिक 
संरचनेमुळेच भारतात पुर्वेकडची झोटिगज्ञाही 
( ०५७९18] १७७]०॥॥8॥) ) अस्तित्वात भाली 
असे माक्स म्हणतो. पण दीक्षित जसा इतिहास 
विसरतात तसेच ते वतेमानही विसरतात. म्हणूनच 
नेपाळ हिंदुत्ववादी असुनही तेथे हुकूमशाही कशी 
नांदते आणि मलेशिया आणि तुकेस्तान हे मुसलमान 
देश असूनही तेथे थोड्याबहुत प्रमाणात का होईना 
लोकशाही का नांदते या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांना देता 
येत नाही. कारण त्यांचा सिद्धांत चूकोच्या गृहीतांवर 
आधारलेला आहे. तसे पाहिले असता भारताच्या 
लोकशाहीशी हिंदुत्वाचा फारसा संबंध नाही. येथे 
लोकशाही रुजण्यामागे दुसरी अनेक राजकीय, 
सामाजिक व आथिक कारणे आहेत. 

भारतातील ज्या प्रांतांत हिंदूंची लोकसंख्या 
जास्त आहे. त्या प्रांतांत भारतविरोधी चळवळी 
झाल्या नाहीत पण ज्या भागांत इतर धर्मियांची- 
विशेषत: मुसलमानांची जास्त वस्ती होती ते भाग 
भारतविरोधी बनले असे प्रा. दीक्षितांचे मत आहे. 
या मुद्द्याच्या आधारावरच ते हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व 
आहे असे प्रतिपादत करतात. भारतात जम्मू व 
काऱमीर हा प्रांत मुसलमानबहुल आहे, पण या 
प्रांतातील जनतेने भारताविरुद्ध कधीच बंड केले 
नाही. त्यांची मागणी राजकीय स्वायत्ततेची होती, 
स्वातंत्र्याची नव्हे, पण हिंदुबहुल प्रांत असूनही 
आसाम, मंणींपूर आर्णि तांमिंळनाडू या भागात 
चथकतावादी चळवळी फोफावत आहेत. नागालंड- 
मधील नागा ते ख्थरिचिन आहेत म्हणून स्वातंत्र्य 
मागत नसून ते “ नागा ' आहेत म्हणून स्वातंत्र्य 
मागत आहेत. आपण स्त्रिश्‍चत भाहो म्हणून वेगळे 
राष्ट्र मागावे असे केरळ, तामिळनाडू आणि गोवा 
या भागातील ख्त्रिचनांना वाटत नाही, कारण त्यांना 
माहीत आहे कौ आपण सवं सेक्युलर अश्या भारतीय 
राष्ट्रपरंपरेचे वारस आहो. 

प्रा. दीक्षित समाजवाद व लोकशाही संकल्पना 


हिंदुसंस्कृतीत अस्तित्वात असल्याचे सांगतात. 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


सत्य, अहिसा, अस्तेय, अपरिग्रह, परमतसहिष्णुता 
या कल्पनांवर आधारलेला समाजवाद मार्क्सच्या 
वैज्ञानिक समाजवादापेक्षा उच्चतम नैतिक कल्पना 
असलेला असा आहे. यात लोकशाही समारजवादांत 
जे आहे ते तर आहेच, पण त्यापेक्षाही जास्त त्यात 
आहे व ते सुंदर व लोभस असे आहे असा त्यांचा 
दावा आहे. असा देशोदेशींच्या तत्त्वप्रणालींचा व 
आचारपरंपरांचा अस्यास कून काढलेला निष्कर्ष 
किती प्रॅमाणात आहे आणि नवहिंडुराष्ट्रवाद्याचां 
स्वसंस्कृतीबद्दलचा अभिनिवेश किती आहे है मी 
सांगायची गरज नाही. लोकशाही समाजवादाच्या 
कल्पना त्याच समाजात अंमलात आणता येतात; 
जेथे सवे माणसांत समानता आहे. भारतातील वरण- 
व्यवस्था अशाप्रकारच्या समानतेस नकार देते. चार- 
पाच विचारवंतांनी अपरिग्रहाची कल्पना आचरणात 
आणलप्रामळें समाजवाद येत नाही, कारण समाज- 
बाद आणायचा झाला तर समाजास पायाभूत अँसं- 
णारी आथिक व सामांजिंक संरचना बदलावी लागते. 
भारतांती७ हिंदुत्ववाद वर्णव्यवस्थेच्या पायावर उभा 
आहे. या वर्णंग्यवस्थेला विरोध केल्याशिवाय भार- 
तात समाजवाद आणता येणार नाही. पण त्यांच्या 
संपूर्ण लेखात प्रा. दीक्षित वर्णव्यवस्थेचा उल्लेखसुद्धा 
करीत नाहीत. हिंदु धर्माची सुधारणा क्षरायची 
असली तर ही जातिव्यवस्था नष्ट केली पाहिजे असे 
भारतीय प्रबोधनकालीन विचारवंतांचे मत आाहे; 
पण दीक्षित रम्य कल्पनारजनाच्य़ा नादात राष्ट्- 
वादाचे सामाजिक भान विसरतात, 
त्यांचे असे मत आहे, की प्रत्येक हिंदूने आपल्या 
प्रेरक व सुंदर री तस्वांध्या साह्याने हिंदुत्व इतके 
“ रमणीय ' आणि ' मोहूक! बनवावे की, सवे जग 
त्याकडे टकमक पाहीळ, त्याकडे आकषित होईल. 
कारण विदवसंस्कृतीच्य़ा झगड्यात हिंदुत्वास विजयी 
करण्याची भापली जबाबदारी आहे. प्रा, दीक्षितांची 
हिंदुत्वाच्या विश्‍वविजय्राची आग्रा कधी फळास येईल 
ती येवो, पण सध्या तरी अलण्ण सांस्कृतिक परं. 
तरा असणाऱ्या हिंदुत्वाकडे पर्चिमेकडील विकृत 
हिप्पी, रजनीक्षांचे व महेश योगींचे कामातुर शिष्य, 
अंमली पदार्थांचे सेवन करणारे हरे राम हरे कृष्ण- 
वाळे आपल्या विकृतींना जवळचा असणारा पंथ 
म्हणून त्याकडे पाहात भाहेत एवढे मात्र खरे, 


अ. 


अनुक्रमणिका 


उ विक. ग 


-करखगघनचिघजचञ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


ना. बा, मराठे 


ग्रंथ, ग्रंथसूची, राष्ट्रीय ग्रंथसूची व ग्रंथहक्क : 


ग्रंथ ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे व तिचं राष्ट्रानं 
जतन- संवर्धन केलं पाहिजे पाची जाणीव फार 
पूर्वीपासून इतिहासात नोंदली गेली असली, तरी 
भारतात या जाणिवेला आकार प्राप्त झाला तो 
विसाव्या शतकातच ! इ. स. १९०३ साली लॉड 
कर्झनने इंपीरियल लायब्ररी अक्ट पास करून त्याची 
मुहुतमेढ रोवली असं म्हणता येईल. तत्पूर्वी इ. स. 
१८६७ साली प्रेस रजिस्ट्रेशन अँक्ट झ्षाला होता व 
त्यानुसार मुद्रित झालेल्या पुस्तकाची प्रत मुद्रकाला 
स्वतःच्या खर्चाने सरकारला द्यावी लागत असे. 

स्वातंत्र्योत्तर काळापासून राज्य व केन्द्रसरकारचं 
लक्ष ग्रंथसंपत्तीकडे अधिकाधिक वळू लागले. साहित्य 
अकादमी, नॅशनल वृक ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट 
यांसारख्या ग्रंथसंपदेलाच वाहून प्रेतलेल्य़ा केन्द्रस्तरा- 
वरील संस्था अस्तित्वात आल्या; तर राज्या- 
राज्यांतुनही- महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति 
मंडळ,, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, उत्तरप्रदेश 
साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी 
अशांसारख्या ग्रंथोत्तेजक संस्था स्थापत झाल्या व 
जिच्यातिच्या मजदुराप्रमाणे आपापला कार्यभार 
सांभाळीत आहेत. ग्रंथोत्पादनाला सक्रिय साहाय्य 
करणाऱ्या या जशा संस्था आहेत तशा खाजगी 
स्तरावरही ग्रंथोत्पादनाचं काम शिरावर घेऊन 
स्वयंस्फूर्तीने या कामी प्रेरणा व मदत देणाऱ्या संस्था 
आहेत. यांत प्राधान्याने विद्यापीठे, संशोधनसंस्था 
व व्यापारी तत्त्वावर चालवल्या जाण!ऱ्या प्रकाशन- 


संस्था आहेत. गेल्पा पंचवीस वर्षांचा ( १९५५- 
१९८०) अंदाज घेतला तर याकाळी अडीच ते तीन 
लाख लहानमोठी पुस्तके भारतात तयार झाली 
असा साधार कयास बांधता येतो.* 

ग्रंथोत्पादनाबरोबरीने ग्रंथांचं जतन करणे वा 
जोपासना करणे हीही देशाचीच जबाबदारी ! 
त्यासाठी इ. स. १९५४ साली पुस्तकप्रदान कायदा 
( 1)01ए७९॥४ए ० 130018 40 ) करण्यात 
आला. या कायद्याप्रमाणे प्रकाशित झालेल्या प्रत्येक 
पुस्तकाची एकेक प्रत नॅशनल लायब्ररी-कलकत्ता, 
कन्षेमरा लायब्नरी-मद्रास व एशियाटिक सोसायटी 
लायब्नरी-मुंबई या संस्थांकडे, प्रकाशकाने पुस्तक 
प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याचे आत स्वतःच्या 
खर्चाने पाठवावी लागते. याचाच दुसरा अथे असा, 
की पूर्व, पश्चिम व दक्षिण भागांत भारतात प्रसिद्ध 
झालेल्या प्रत्येक पुस्तकाचं जतन व्हावं, संवर्धन 
व्हावं, त्यांचा संशोधकांना संदर्भासाठी उपयोग 
करता यावा. ग्रंथोत्पादनाला राष्ट्रीय मदत करणे, 
ग्रंथसंवर्धनाची राष्ट्रीय तरतूद करणे हेच यामागील 
उद्देश होते. 
ग्रंथसूची 

भारतात गेल्या पंचवीस वर्षांत अडीच ते तीन 
लाख पुस्तके निर्माण झाली असा साधार अंदाज 
आज करता येतो. त्याचं कारण भारत सरकारने 
या पुस्तकांची शास्त्रीय पद्धतीने सूची करून ती 
प्रकाशित करावी या उद्देशाने नॅशनल लायब्नरी 


& याला आधार राष्ट्रीय ग्रंथसूचीचाच देता येईल. इंडियन्‌ नॅशनल बिब्ल्याँम्रफीच्या वाषिक 
खंडांत दरवषीं सरासरी १० ते १२ हजार पुस्तकांचा समावेश केला गेलेला दिसतो. १९५८ ते १९७५ 
अखेरचे वाषिक खंड प्रकाशित झाले आहेत. पैकी १९६७, १९६८, १९६९, १९७० हे चार वाषिक खंड 
प्रकाशित व्हावयाचे आहेत. १९६७ ची चार त्रैमासिके उपलब्ध आहेत व १९७६ व १९७७ ची मासिके 


प्रसिद्ध क्षाली आहेत. 


१९७६-७७-७८ च्या वाषिक खंडांचं काम पुरं झालं असून ते मुद्रणाधीन 


आहेत. राष्ट्रीय ग्रंथसूचीचे भाषानिहाय खंड त्या त्या लिपींतूनही प्रकाशित केले जातात, मात्र ते काम 
त्या त्या राज्यांतील राज्यमुद्रणाल्यांतून होत असल्याने मागासलेले दिसते. 


न, भा. २ 


१-2 आ 


"करखगघम|निठजसजा? 
्चक्म्मथरलवश 


१८ 


कलकत्ता या संस्थेच्याच आवारात एक केन्द्रीय 
सन्दर्भ ग्रंथालय ( (0119) 1२७8100 1/10- 
ए'ए ) या नावाची एक स्वतंत्र संस्था उभी 
केली. या संस्थेच्या स्थापनेला पंचवीस वर्षे पुरी होत 
आहेत. पुस्तक प्रदान कायद्याखाली नॅशनल लायब्र- 
रीत जमा होत असलेल्या पुस्तकांची एकच जंत्री 
करून त्यांची ग्रंथसुची तयार करण्याचं एक अत्यंत 
महत्त्वाचं काम या ठिकाणी होत असतं. ग्रंथसूची 
ही कल्पना. व तिची अंमलबजावणी या तसं पाहिलं 
तर आधूनिक योजना आहेत. एक विषय कल्पून 
त्यासंबंधीची समग्र उपलब्ध माहिती गोळा करणे 
हे ग्रंथसूचीचे महत्त्वाचे काम असते. 1310110- 
ट"]७॥४ या इंग्रजी शब्दानेच ती विद्वान लोकांत 
प्रचलित आहे. डॉ. रा. ना. दांडेकर यांची ' वेदिक 
बिब्लिऑग्रफी ' ही वेद व तदनुषंगिक विषय यांवर 
कोणकोणती पुस्तके उपलब्ध आहेत व कुणाकुणाचे 
लेख कोणकोणत्या कालिकांत आले आहेत याची 
संगतवार सूची आहे. वेदविषयक अभ्यासकांत व 
संशोधकांत वेदिक बिन्लिऑग्रफी हा एकमेव आधार- 
भूत संन्दर्भग्रंथ म्हणून मानला जातो. रामायणावरील 
संशोधन करावयाचे किवा अधिक , माहिती कुठे 
मिळेल याचा शोध घ्यावयाचा तर “रामायण : अ 
बिन्लिऑग्रफी * य़ा संद्भग्रंथाचाच आधार घ्यावा 
लागेल. 
आणखी एक ताजे उदाहरण द्यावयाचे तर 
मि. काले पॉटर यांनी वीस वर्षे खपून तयार 
केलेल्या 17६772 77/27080079 : ० ०८०१८०- 
४॥/०७/४ चंच नाव घ्यायला हवं. भारतीय तत्त्व- 
ज्ञानाचा इतिहास लिहायचा तर प्रथम भारतीय 
तत्त्वज्ञानावर आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या ग्रंथांची र 
ग्रंथकारांची, लेखांची सूची आवश्यक होती. ती 
तयार करून ग्रंथकारांची कालानुक्रमे सुची देऊन 
त्या प्रत्येक ग्रंथावर वा ग्रंथकारावर आलेल्या टीका- 
त्मक लेखांची जंत्री देणे हे वाटते तेवढे सोपे काम 
तर नव्हेच; पण अत्यंत जोखमीचे आणि जिकोरीचे 
काम त्या विद्वान्‌ सम्पादकाने हातावेगळे केले. मराठी 
वाडूमयाची श्री, शं. ग. दाते यांनी आमरण खपून 
केलेली सूची हेही असंच एक भलं मोठं काम आहे. 
सांगण्याचा ं प 
बन करण्याच एक जिकीरीचे पण ताया 
अभ्यासकांच्या 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


सोईच्या दृष्टीने निकडीचं काम आहे. गेल्या 
पंचवीस वर्षांत या कामी विद्वानांचं अधिकाधिक 
लक्ष जात आहे ही एक समाधानाची गोष्ट आहे. 
नाता तर ठोफाल्ट्ठा'७७)ए ० 3101.9- 
1168- ग्रंथसूचींची ग्रंथसुची तयार होऊ लागल्या 
आहेत. 
राष्टीय ग्रंथसूची 
एका देशात प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकांची संगंत- 
वार सूची केली जाते ती राष्ट्रीय ग्रंथसूची बनते. 
प्रत्येक देशात प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकांच्या राष्ट्रीय 
ग्रंथसूची आता उपलब्ध आहेत. इंग्लेंडमधीलं 
371018) ॥७॥1018) 131011021'910117 ही एक 
आदश राष्ट्रीय ग्रंथसूची समजली जाते. भारताची 
णता 8 १७1०19] 111010०21919 हिचाही 
जगभर बोलबाला झाला आहे. मात्र 3. ॥. 5. 
चं काम जितकं झटपट व अद्ययावत्‌, तेवढं 1. [प. 8 
चं झालेलं दिसत नाही श्री. बी. एस्‌. केशवन्‌ 
(१९५५-१९६२), श्री. या. मु. मुळे ( १९६३- 
१९६७), श्री. डी, आर्‌. कालिया ( १९६८- 
१९७०) , श्री. चित्तरंजन वन्द्योपाध्याय (१९७०- 
१९७३), श्री. अजितकुमार मुकर्जी (१९७३-१९८० 
एप्रिळ) पर्यंतच्या सम्पादकांनी आपापल्या परीने 
1. धे. 3. च्या सम्पादनाची धुरा सांभाळली. 
फे. [ध. 8. मध्ये केवळ एकाच भाषेच्या पुस्तकांची 
शास्त्रीय पद्धतीने केलेली सुची असल्याने तिची जडण- 
घडण तुलनात्मक दृष्ट्या सोपी आहे. 1. ए. 5. चं 
काम जरा वेगळं आहे. खंडप्राय देशातील प्रसिद्ध 
झालेली पुस्तके प्रकाशकांनी स्वखर्चाने नेशनल 
लायब्ररीत पाठवली पाहिजेत, तेथून ती केन्द्रीय 
सदभ ग्रंथालयात आणायची, त्यांची शिस्तबद्ध स्‌ची 
करायची व ती पुन: नॅशनल लायब्ररीत परत करा- 
वयाची. यात १४ भाषांची म्हणजे लिपींची कटकट 
आहे, या चोदा भाषांतील तज्ञांकडन त्यांची शास्त्रीय 
पद्धतीने एकाच रोमन लिपीत लिप्यस्तरीकरण 
करवून धेऊन प्रत्येकाची विषयवार यादी करून 
धेऊन ती सरकारी मुद्रणाल्यांतून मृद्रित करवून 
न्न“ हे एक नितान्त खडतर कार्ये आहे. 
की म गेली वीस-बावीस वर्षे चालू आहे. 
'डाय सदभ ग्रंथालयाची स्थापना होऊन पंचवीस 


व्ष र 
लोटली, तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊन 


ग्रंथ, ग्रंथसूची, राष्ट्रीय ग्रंथसूची व ग्रंथहक १९. 


पहिले अक्टो - डिसें ५७ चे त्रैमासिक आगस्ट येतात. एकाच सरकारी मुद्रणालयात आसामीया, 
१९५८ च्या १५ तारखेला त्या वेळचे भारताचे उड्या, ऊर्दू, कानडी, गुजराती, तामिळ, तेलुगू, 
पंतप्रधान पं, जवाहरलाल नेहरू यांचे हस्ते प्रसिद्ध देवनागरी, पंजाबी, बंगाली, मल्याळं व रोमन 
करण्यात आले होते. लिप्यांचे टाइप सापडणे शक्‍य नसल्याने त्या' त्या 

रोमन लिपीतील सुमारे १२०० पृष्ठांचा वाधिक राज्यसरकारांमाफेत त्या त्या भाषांचे राष्ट्रीयसुची 
खंड खर्चाच्या दृष्टीने सर्वांनाच परवडणारा होणार खंड मुद्रित करून घेण्यात येतात. त्यांचं मुद्रण 
नाही ही स्थिती लक्षात घेऊन त्या भाषांचे त्या त्या कुठपर्यंत आलं आहे व ते कुठं मिळू शकतात याचा 
लिपींतूनच राष्ट्रोयसूची खंड संकलित करण्यात तक्ता खाली दिला आहे. 


[.48४0ए॥५०७ ७15110017७] 253 
टळणगास्त ७४ €ट्भारिया हर्ााश'21०22 1.03 


1.7८४७०४७ ०४४८४४७ ६७ ० 4007072 १०८८ 

8888101886 1960-61 (60७७. ) > ठि&९ 0611131 1110181'ए, 58811), 
७81811. 

उठला 87-७0), 1966... 8७806 81'68ए. 0 एता, 
(816008. 

७81७. 100. 1973 प 1)16000०॥ ० 01 ३39) 29१८ & 808001670४, 
७०१. ० ७०]७0७, 1817008. 

पाणवा 1965-1967 प 1318818 शाणा&2्ट, ७०४५.  ए. 7, 
1.पठोता ०७. 

गट 9111908 1972 ळर 1)16010', ऐ?पाणांठ 1710197008, (30४५, 
01 17९8118181]78, 3811291016. 

मगे 1)१ए०७॥०00॥ 1)0]॥६., (07७1110110 

गाळावा फल 0 ए७9]18, ॥0॥0ए७॥ता' पा. 

॥18081101 1969 ...  पताठव्क्षांलाळ 8०्नश2) ०७1० 1)01॥(., 
8801178]8४8, 301008प1- 5. 

0011५ उपा - 16०., 1963... 0115889 8811079 41780१0111, 1310109- 
168ए8'. 

7२0०190 1971-1972 योक गत प०७७101 1)0,, 9०५५. 0 ?प1]80, 
लाोळाताटु9. 

8811छात 1963-1967 ,॥..> _ भा] उेर्गभाभा०० 1७७१, 

(/८४८ १/८०॥' 0१॥०.) ९8]लप.8- 27 

गृ'७101] 1963-1967 वल 10316०० ली. एका छत 
38७8४, ॥॥8त88. 

गृ'७]एष्टरप 1973-74 ( 0७७. ) *.. 191100070० ऐप 1110191168, 
ह 98)21४, प४१०७०'७080, 

एत 1963-65 व 0318818 ९1018४, ७०५५. 9 ए., 

(7170८ ४०५/' ८०.) ग.प्रलोला 0७. र 


२९ 


संस्कृत भाषेचा सारा भारतच वाली असल्याते 
प्रत्येक लिपीतूतच संस्कृत क्रमिक पुस्तके व धाभिक 
पुस्तके छापली जाऊ लागली आहेत. जुन्या पद्धतीने 
शिक्षण घेतलेल्या संस्कृतज्ञांना रोमन लिपीचा फारसा 
व्यासंग नसल्याने किवा इतरेतर लिपीतून प्रकादित 
झालेल्या. संस्कृत ग्रंथांची देवनागरी लिपींतून एकत्र 
माहिती उपलब्ध व्हावी र्‍या. उहेश्यांने संस्कृत ग्रंथांची 
सूची पाच-पाच वर्षांची एकत्र संकलित केली गेली 
आहे. १९५८-१९६२ व १९६३-१९६७ असे दोन 
खंड भारत सरकारने केन्द्रीय सन्दर्भ ग्रंथालयामाफंत 
प्रकाशित केळे आहेत. १९६८-१९७७ या दहा 
वर्षांचा एकत्रित खंड तयार झाला असून तो मुद्रणा- 
धीन आहे. 
इंडेक्स इंडियाना 

राष्ट्रीय ग्रंथसूची तयार करवून घेऊनच सुचि 
कार्य संपत नाही, आजच्या हरघडी बदलत्या युगाची 
पावले फार चटपट पडत आहेत. हरघडी प्रसिद्ध 
होणारे सारेच वाड्मय पुस्तंकरूपाने येऊ शकत 
नाही. बरेचसे वाड्मय वेगवेगळ्या कालिकांतुन- 
वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होते. दरवर्षी १२००० ग्रंथ 
भारतांत प्रकाशित होत असतील तर उण्यापुर्‍्या 
१२००० कालिकांतूनही प्रचंड वाड्मयप्रसृती होत 
असते, या वाड्मयाचाही शोध-बोध घेणे उचित अस- 
ल्याने- राजस्थान युनिव्हसटीने 11665 1618 
या नावे फक्त इंग्लिश भाषेतील कालिकांतून येणाऱ्या 
लेखांची सूची देण्याचे काम सुरू केले. सार्‍या पाच- 
सात हजार इंग्लिश कांलिकांतील लेख जमा करणे 
सध्याच्या परिस्थितीत तरी अशक्य असल्याने केवळ 
भारतातील प्रातिनिधिक कालिकांतून येणार्‍या लेलयां. 
चीच सूची विषयवार-संगतवार देण्याचे काम 
गत यातां& करते. भारतीयं इतर भाषांच्या 
कालिकांतुन येणाऱ्या लेखांची सुची करण्याचे अत्यंत 
जिकीरीचे पण तितकेच महत्त्वाचे काम केन्द्रीय 
सन्देभं ग्रंथालयाने हाती घेतले असुन ते 1166: 
एतांक्या& या नावे प्रकाशित करण्यात येते. जाने- 
मार्चे १९७७ व एप्रिल-मे ७७ अक्यी दोन त्रेमांसिके 
नमुन्यादाखल चक्कमूद्रित करण्यात आली आहेत. 
यांत हिंदी-मराठी-बंगाली-गुजराती-मलयोलम व 
तमिळ अंशा ६ भाषांतील निवडक कालिकांचा अन्त- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


र्भाव करण्यात आला आहे. मराठी भाषेने-या अगो- 
दरच कालिक लेखसूचीचे चार खंड प्रकादित करून 
अग्रेसरत्व प्राप्त केलं आहे. याचं सारं श्रेय दाते- 
सूची मंडळाकडे जाते. श्री. शं. ग. दाते यांनी मराठी 
वाडूमय ग्रंथसुचीचे काम हाती घेऊन ग्रंथसूची 
कार्यातही अग्रेसरत्वाचा मान पटकावलाच होता. 
दिल्लीच्या साहित्य अकादमीने 01011021910117 
ण पाता 1७876 या नावाखाली चार 
खंडांत १९०१-१९५२३ पर्यंत प्रकादित झालेल्या 
भारतीय ग्रंथांची रोमन लिपीतून ग्रंथसूची प्रकाशित 
करून एकं ऐतिहासिक कार्य करून ठेवले आहे. 
अंथहक 

ग्रंथ, ग्रंथसूची, राष्ट्रीय ग्रंथसूचींचा विचार कर- 
ताना ग्रंथाशी सम्बद्ध अशा आणखी एका विषयाला 
इथं स्पर्श करावासा वाटतो. तो म्हणजे ग्रंथहक्‍्क 
( €ळ7 गटा ), शेतात बी पेरून पेरणी कर- 
णाऱ्या शेतकऱ्याची त्यात उत्पादन होणाऱ्या धान्या- 
वर मालकी असते तशी ग्रंथ लिहिणाऱ्या लेखकाची 
त्या ग्रंथावर मालकी असते. भारताच्या वा साऱ्याच 
देशांच्या मूऴ्भूत घटनेत या मालकी हक्काला 
(010७९.१) फार महत्त्व दिलेले असते. ग्रंथाचा 
मालकी हक्क असतो तसा चित्रकाराच्या चित्रा- 
लाही मालकी हक्‍क असतो. शिल्पकाराच्या शिल्पा- 
चाही मालकी हक्‍क असतो. व्यापारी जगतात पेटं- 
टला फार महृत्त्व असते व कायद्यान्वये त्याला संर- 
क्षण मिळते. नक्कल करणार्‍यांवर खटला भरता 
येतो व मालकी हक्‍क सिद्ध करून नुकसानभरपाई 
घेता येते. ग्रंथजगतातही हीच स्थिती आहे. विशे- 
षत: महाराष्ट्रात नाटकाचा प्रयोग करावयाचा तर 
नाटककाराला त्याची फी देऊन प्रयोग करण्याची 
परवानगी ध्यावी लागते. याचे कारण त्याचा त्यावर 
माळकी हक्‍क असतो हेच. एखाद्या ग्रंथाचा अनुवाद 
करावयाचा तर मूळ लेखकाकडून तशी परवातगी 
घ्यावी लागते, ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यापासून ५० वषषं- 
पयत हा ग्रथाचा मालकी हक्‍क (एनए शं!) 
टिकू शकतो, युनेस्कोने १९५२ साली जागतिक ग्रंथ- 
हक्क रक्षणाचा संकेत ( 1176188) ५०७४ 
गटा _ क्गराएशध्रिया ) जारी केला. भारत 
तरकारने २८--१-१९५८ रोजी त्याला मंजुरी 

ली व तदनंतर तो भारतात लागू झाला. 


अँथ, ग्रंथसूची, राष्ट्रीय ग्रंथसूची व ग्रंथदक 


पुस्तक प्रदान कायद्याखाली ( 1) ४७'ए र्ण 
13००8 80) प्रकाशकाला स्वखर्चाने ज्या तीन 
प्रती वर उद्धृत केल्याप्रमाणे पाठवाव्या लागतात 
असे म्हटले आहे त्या कायद्याचा व कॉपीराईट 


कायद्याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. नॅशनळू * 
एशियाटिक 


लायब्ररी, कन्नेमरा लायब्ररी वा 
सोसायटी लायब्ररी या कॉपीराईट लायब्ररी नव्हेत 
तिथे फक्त ग्रंथाचे जतन व संरक्षण करण्यासाठी 


ळिि-0$>-0$५२॥०0%५ ८0७ ३०0५-0५ >&४-2 
र | प्राज्ञ पकारान 


महाराष्ट्र शासनाचा चा १९७७-७८ चा पुरस्कार लाभलेला 
& समीक्षा मंथ & 


आनंदाचा डोह 


२१ 
एकेक प्रत पाठविली जाते. ग्रंथकाराला ग्रंथहक्काचे 
संरक्षण हवे असल्यास कॉपी राईटचे दिल्लीला 


स्वतंत्र ऑफीस असुन त्या ऑफिसमध्ये ग्रंथकाराला 
ग्रंथाचे नाव, लेखक आदि माहिती नोंदवावी लागते. 


राष्ट्रीय ग्रंथसूचीत एखाद्या पुस्तकाचा नामनिर्देश 
'*असला तर त्यामुळे ग्रंथहकक संरक्षण मिळते अक्षी 
*» काही ग्रंथकारांची वा प्रकाशकांची भोळी समजूत 


असेल तर ती बरोबर नाहो. 


८06 कै-0% २५-06 २८0५२८१५२६ 


तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावलोकन 
करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 
लेखक : प्रा, रा. ग. जाघव 


सर्ल्य १ रु, ८:०० 


मागणी ! का 


यंवाह, प्राक्षपाठशाळामंडळ, वरे- ४१२८०३ 


( जि० सातारा ) 


५७ 


आ. ह. साळुंखे 


लोकायतददौन, कोटिल्य आणि राजनीती* 


प्राचीन भारतातील बहुजनसमाजाच्या आचार-- 
विचारांचा प्रवाह प्रथम लोकायतदरशंन व अथवंवेद 
यांच्या माध्यमातुन आविष्कृत झाला. तोच प्रवाह 
नंतर भारतीय संस्कृतीच्या विविध क्षेत्रांतून वहात 
राहिला. राजनीती हे त्यांपेकी एक महत्त्वाचे क्षेत्र होय. 
आणि भारतीय राजनीतीच्या इतिहासात अत्यंत 
श्रेष्ठ स्थान असलेल्या कोटिल्याने लोकायत-विचार- 
सरणीच्या प्रवाहात आदरपूर्वक अवगाहन केले होते, 
असे ठामपणे म्हणण्याइतका पुरावा आहे. 

कौटिल्याने आपल्या अथंश्यास्त्राच्या विद्या- 
समुद्देशामध्ये एकूण चार विद्या सांगितल्या आहेत. 
त्यांच्यापेकी आन्वोक्षिकी या विद्यमध्ये त्याने 
लोकायताचा समावेश केला आहे. तो म्हणतो, 
* सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी ।” (अथे- 
शास्त्र १. २, १०), त्याने एकीकडे आन्वीक्षिकी- 
मध्ये लोकायताचा अंतर्भाव केला आहे, तर दुसरी- 
कडे या आन्वीक्षिकीचा आत्यंतिक गौरव केला आहे. 
तो लिहितो, “ धर्माधमों त्रय्यामर्थानर्थौ वार्त्तायां 
नयापनयो दण्डनीत्यां बलाबले चैतासां हेतुभिरन्वी- 
क्षमाणा लोकस्योपकरोति व्यसने$म्युदये च बुद्धि- 
मवस्थापयति प्रज्ञावाक्यक्रियावैश्यारद्य॑ च करोति ॥ 
अर्थशास्त्र १. २. ११ ॥ 
प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय: सर्वेकमंणाम्‌ । 
आश्रय: सवंधर्माणां श*वदान्वीक्षिकी मता ॥। 

अर्थशास्त्र १. २. १२॥ ” 

आन्वीक्षिकी ही तर्काच्या द्वारे त्रयी, वार्ता आणि 
दंडनीती यांच्यातील भल्याबुर्‍यांचे, तसेच या 
विद्यांच्या बलाबलांचे अन्वीक्षण करते. त्यामुळे ती 


% लोकायतदरशनावरील पहिले दोन लेख 
अंकांतून क्रमशः प्रसिद्ध झाले, हा तिसरा लेख 


लोकांच्या दृष्टीने उपकारक ठरते. आपत्तीच्या व 
संपत्तीच्या काळी लोकांची बुद्धी स्थिर ठेवते. तसेच, 
लोकांना प्रज्ञा, भाषा आणि क्रिया यांच्या बाबतीत 
नंपुण्य प्राप्त करून देते. 

त्यामुळे आन्वीक्षिकी ही नेहमीच सवे विद्यांच्या 
दृष्टीने प्रदीप ठरते, सवे कर्मांचे साधन ठरते, आणि 


क मशिले ( कतंव्यांचे वा नियमांचे ) आश्रयस्थान 
ठरते. 


कोटिल्याने लोकायताचा समावेश आन्वीक्षिकी 
विद्येमध्ये केल्याचे आणि त्या आल्वीक्षिकीची अशी 
आत्यंतिक स्तुती केल्याचे पाहून मोठमोठे विद्वान बृच- 
कळ्यात पडले आहेत. डॉ. काण्यांच्यासारखे प्रकांड 
पंडितही याला अपवाद नाहीत. उदा.- डॉ. काणे 
लिहितात, “ [७ 185 8001000181, 8191120 
५8 1,018979७ 18 1700१6१ 11 310- 
हझा]त, खा ०. ७ 910]6098 ०! ११) 
101 ॥॥७ 106. 131 1४ 8]]100९81'8 1000१. 
161९118118 116 118]763 (181 1] १७४: 
प868 1. खा]ए गा 116 861868 01 1०ष्टा० 
8806 ०॥ ]॥10॥1808 तेहा]ए6त शै 
०ावागदाऱ ९३0७121100 ( लोक ) पिठपष्टा 
 18(0' 1161816 1,०)669798 08110 
0 11681 ६७1] ( 81]108, 11861'- 
18118 ). ( पाहठा'ए ०1 1018118688(18 
एन. 1, .47) | 
_ डॉ. काणे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण मान्य करता 
येत नाही, हे मी नम्रपणे सुचवू इच्छितो. कौटि- 
ल्याने लोकायताचे यथाथ मूल्यमापन केले आहे. 


द 1. 
नवभारता'च्या जुल व ऑगस्ट १९८० च्या 


-7संपादक 


लोकायतदर्शन, कौटिल्य आणि राजनीती 


त्यामुळे त्याने वापरळेला लोकायत हा शब्द जाणीव- 
पूर्वक व नास्तिकांचे लीकांयतदर्शन या अर्थानेच 
वापरलेला आहे, असे मला ठामपणे वाटते. डॉ. 
काणे यांचा पिंड वैदिक परंपरेतच पोसला गेला 
आहे आणि त्यामुळेच त्यांनी वैदिक परंपरेला अनु- 
क्ल असे उपरिनिर्दिष्ट अनुमान केले आहे. परंतु 
वैदिक परंपरेने प्राप्त झालेले पूवंग्रह्‌ बाजूला ठेवून 
पाहणाऱ्या व्यक्‍तीला कौटिल्यावर झालेले लोका” 
यतदशनाचे संस्कार स्पष्टपणे दिसू शकतात आणि 
भग राजाने श्रिकावयाच्या विद्यांमध्ये त्याने लोका- 
यँताचा संमावेश का केला, याचा उलगडा अगदी 
सहज रीत्या होती. 

प्राचीन भारतातील राजनीतीला शास्त्रांचे स्वरूप 
देण्यात लोकायतप्रवतेक बृहस्पतीचा फार मोठा वाटा 
आहे. उदा. महाभारतामध्ये भीष्माने बृहस्पतीच्या 
दृष्टिकोणांचा अनेकदा निर्देश केला आहे. ब्रह्मदेवाने 
निर्माण केलेले नीतिशास्त्र बृहस्पतीने तीन हजार 
अध्यायांत संक्षिप्त केळे आणि त्य़ालाच ' बाहुस्पत्य * 
असे नाव मिळाले, असे भीष्माने म्हटलें आहे 
( शांतिपवे ५९-८४ ). याचा अर्थ, बृहस्पतीने 
बाहुंस्पत्यशास्त्राच्या रूपाने एका राजनी तिशास्त्राची 
निर्मिती केलेली होती, हे स्पष्ट आहे. बृहस्पतीने 
राजनीतीवर एक स्वतंत्र ग्रंथ लिहिल्याचे वात्स्याय- 
नानेही म्हटले आहे ( कामसूत्र १.७) रावणाने 
बाहुस्पत्य अर्थशास्त्राचे अध्ययन केले होते, असे 
महाकवी भासानेही आपल्या ' प्रतिमा ' नाटकात 
म्हटले आहे (५ वा अंक). या बाहस्पत्यश्ास्त्राचा 
उत्तरकालीन राजनैतिक विचारांवर फार मोठा 
प्रभाव पडला होता, यात मुळीच संशय नाह" 

असे नसते, तर कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्राच्या 
प्रारंभीच बृहस्पतीला प्रणाम केला नसता. कौटि- 
ल्याने बृहस्पतीला प्रणाम केला याचा अथ तो बृह- 
स्पतीला एक पूवेसूरी म्हणून मान देत होता, त्याचे 
कइण मान्य करीत होता, असाच होतो. त्यान लोका- 
यतताचा समावेश आन्वीक्षिकीमध्ये का कैला, याचे 
उत्तरही आपल्याला येथेच मिळून जाते. वैदिकांच्या 
दृष्टीने लोकायत हे तिरस्करणीय असेल; कौटि 
ल्याच्या दष्टीने ते तसे नव्हते. विशेषतः, कोटिल्य 
राजनीतीवर लिहितो आहे, त्रयीवर नव्हे, हे ध्यानात 
घेतले असता राजनीतीशी अत्यंत निगडित आणि 


२३ 


तर्काधिष्ठित अश्ना लोकायताचा आन्वीक्षिकोमध्ये 
समावेश करणे, हे त्याच्या दृष्टीने क्रमप्राप्त व अत्यंत 
स्वाभाविकच होते. शिवाय, कोटिल्य़ हा परखड 
विचारांचा, तसेच ऐहिक व व्यावहारिक हिताला 
प्राधान्य देणारा आहे. त्यामुळे तो कळत न कळत 
लोकायतांचा समानधर्मा बनला आहे. म्हणूनच, 
वैदिक हितसंबंध जपू पाहणारांची भाषा त्याच्या 
तोंडी येणार नाही व आलेलीही नाही, हे आपण 
ध्यानात ठेवले पाहिजे. 


याचा अथे असा नव्हे कौ, कौटिल्य हा स्वतः 
कट्टर लोकायतपंथी होता. तो एक प्रतिभाशाली 
विचारवंत असल्यामुळे त्याची विचारसरणी स्वतंत्र 
होती, हे स्पष्ट आहे. बहुतेक प्रतिभाशाली महापुरुष 
हे कोणत्याही संप्रदायाशी स्वतःला पूर्णेपणे बांधून 
घेत नाहीत. तीच स्थिती कौटिल्याचीही होती. माझे 
म्हणणे इतकेच आहे, की लोकायताचे असाधारण 
महत्त्व जाणण्याइतका विवेक त्याच्याजवळ होता. 
वैदिक परंपरेच्या अभिनिवेश्याने त्याचो दृष्टी अंध 
झालेली नव्हती. राजाला हितकारक काय आहे, हे 
त्याला पहावयाचे होते. ते वैदिक आहे की अवैदिक, 
याच्याशी त्याला काही कर्तव्य नव्हते. जेथे जेथे 
लोकायतदर्शन उपयुक्‍त ठरण्यासारखे असेल, तेथे तेथे 
त्याचा उपयोग करून घेताना त्याला कोणत्याही 
प्रकारचा कमीपणा वाटत नव्हता आणि म्हणूनच 
त्याने लोकायतददेंनाचा समावेश आन्वीक्षिकीमध्ये 
केला आणि त्या आन्वीक्षिकीला सर्वे विद्यांचा प्रदीप 
म्हटले. 

कौटिल्यावर लोकायतदर्शनाचे संस्कार होते, 
याला इतरही पुरावे आहेत. त्याने बृहस्पतीच्या 
मतांचा अथेशास्त्रामध्ये अनेकदा निदेश केला असून 
एके ठिकाणी तो म्हणतो, “वार्ता (आधुनिक भाषेत 
अर्थशास्त्र, 110011010108) आणि दंडनीती (आधु- 
निक भाषेत राज्यशास्त्र, 0111108] 8012108) 
या दोनच विद्या होत, असे बृहस्पतीचे अन्‌यायी 
म्हणतात.” (अर्थशास्त्र १. २.४) स्वतः कौटिल्याने 
त्रयीचाही विद्यांमध्ये अंतर्भाव केलेला आहे. परंतु 
त्याने वार्ता, दंडनीती व आम्वीक्षिकी यांचेच विवे- 
चन प्राधान्याने केले आहे, हा काही केवळ योगायोग 


नव्हे. 


र 


त्याने नास्तिकांचा, पाषंडांचा धिक्कार वा तिर- 
स्क!र केलेला नाही. वेदिक ब्राह्मण असो वा पाषंड 
असो, राजाच्या दृष्टीने सवे समान असतात, अशीच 
काहीशी आधुनिक कायद्यासारखी विचारसरणी त्याने 
अंगीकारलेली आहे. म्हणूनच, राजाने श्रोत्रियां- 
प्रमाणेच ,पाषंडांचीही कामे करावीत, असे त्याने 
सांगितले आहे. तो म्हणतो, “ तस्माद्‌ देवताश्रम- 
पाषण्डश्रोत्रियपश्शुपुण्यस्थानानां. . .. . .क्मेण कार्याणि 
पश्येत्‌ ”। (अथंशास्त्र १.१९.२९). तो आणखी 
एके ठिकाणी म्हणतो, '' ज्ञातयः श्रोत्रियाः पाषण्डा 
वा राज्ञामसंनिधो परवास्तुषु विवसन्तो न भोगेन 
हरेयुः। ” (अर्थशास्त्र ३.१६.३२ ). ( नातेवाईक, 
श्रोत्रिय किवा पाषंड हे राजांच्या अनुपस्थितीत दुस- 
याच्या इमारतीत रहात असतील तर वहिवाटीच्या 
आधारे त्यांना त्या इमारतींवर हक्‍क सांगता येणार 
नाही.) कायद्यासमोर श्रोत्रिय़र व पाषंड समान आहेत, 
असाच दृष्टिकोण या विधानातून स्पष्ट होतो. तो 
आणखी म्हणतो, “ आश्रमिण: पाषण्डा वा महत्यव- 
काझे परस्परमबाधमाना वसेयु: । ! (३.१६.३३) 
अल्पां बाधां सहेरन्‌ । (३.१६.३४) ॥। पूर्वागतो वा 
वासपर्यायं दद्यात्‌ । ( ३.१६.३५ ) । अप्रदाता 
निरस्येत ( ३.१६.३६) (आश्रमवासी आणि पाषंड 
यांनी एखाद्या मोठ्या जागेत एकमेकांना त्रास न 
देता रहावे. त्यांनी (अश्या प्रकारचा) थोडासा त्रास 
सहन करावा. किवा जो आधी रहावयास आला 
असेल त्याने नव्याने रहावयास आलेल्याला जागा 
द्यावी, जो अशा प्रकारे जागा देणार नाहो, 
हाकलून दिले जाईल. ) 

वेदिक अनुयायी आणि अर्वदिक पाषंड यांच्या 
बाबतीत कोटिल्याने कोणताही पक्षपात केलेला नाही, 
ही एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. कायद्यासमोर 
सर्वे समान हा कौटिल्याचा दृष्टिकोण असुन सर्वे मान- 
वांना समान मानणाऱ्या लोकायतदर्शनाचाच वारसा 
कोटिल्याने पुढे चालविला आहे, असा याचा अर्थ 
होतो. कौटिल्याच्या मनात लोकायताच्या अनुयायां- 
विषयी कसलाही आकस वा द्वेष नाही, हेही यावरून 
दिसुन येते. वेदिक परंपरा सदैव पाषंडांचा तिरस्कार 
करीत असताना कोटिल्याने मात्र अर्थशास्त्रात कोठेही 
तसे केलेले नाही. ज्या एका वाक्यात असा तिरस्कार 
असल्याचे आढळते ते वाकय प्रक्षिप्त असल्याचे मत 


त्याला 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


विद्वानांनी व्य़क्‍त केले आहे. ते वाक्य असे, “ पाषण्ड* 
चण्डालानां शम्यानान्ते वास: । ” ( २.४.२३ ) 
परंतु अ्थश्यास्त्र २.३६.१४या वाक्यावरून पाषंडाचे 
निवासस्य!न गावातच असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच 
अर्थशास्त्र, २.४.२३ हे विधान प्रक्षिप्त असले 
पाहिजे, असे मत श्री. स्टेन (816111) यांनी मांडले 
असून प्रा. कंगळे यांनी भापल्या कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्रात त्याचा निदेश केला आहे. श्रीयुत स्टेन 
म्हणतात, “ 11. 18 110768 11617 [118 110 
01088९1; 807७ (2. 4. 283 ) 18 10 
णाष्वापक्ा, पर, ६ जशा घववाषला. 1४ 
86615 10 1610168611, (118 ]3181111911109] 
1१68] ० ६. 9६० ला8०(७1860 पश 
फाष्टणा'ए.” 

एकीकडे बेदिक परंपरा नास्तिकांशी संभाषण 
करण्याळाही परवानगी देत नाही, त्यांना स्पर्श केला 
तर स्चेल स्तान करावयास सांगते आणि दुसरीकडे 
कोटिल्य़ मात्र त्यांच्याबाबतीत असा समतोल दृष्टि- 
कोण बाळगतो, ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. 

कौटिल्याचे एकूण राजकीय तत्त्वज्ञानही लोकायत- 
दर्शनाला खूपच जवळचे आहे. त्याने राजाच्या 
दृष्टीने ' उत्थाना'चे (क्रिय्राशीलतेचे ) महत्त्व जागो- 
जागी विशद केले आहे. ( अर्थशास्त्र १. १९. प्‌] 
१. १९. ३८; १. १९, ३६ ) आणि बृहुस्पतीनेह्ठी 
नेमके तेच केले आहे. ( महाभारत, शांतिपवं, ५८. 
१३, १४). कोटिल्याने अर्थ या पुरुषार्थाला दिलेले 
महत्त्व ( अर्थ एव प्रधान इति कोटिल्य: । अर्थशास्त्र 
(. ७. ६), त्याने केलेले वार्ता व दण्डनीती यांचे 
विवेचन इत्यादींवर लोकायतदर्शनाचा ठसा आहे, 
यात मुळीच संशय नाही. त्याने राजाच्या दृष्टीने 
अतिवृष्टी, अनावृष्टी इत्यादींसारख्या आपत्ती द्र 
करण्यासाठी आथवण विधीची उपयुक्तता सांगितली 
आहे ( ली ३. ७. ८४ ), ही बाबदेखील 
त्याला लोकायतदशंनाच्या जवळ ने ऊन ठेवते. नंदांचे 
उच्चाटन करून एका दासीपुत्राळा त्याने राजा 
बनविले, यावरूनही त्याचे नाते वैदिक ब्राह्मणां- 
च्यापेक्षा _बहुंजनसमाजाशी अधिक जवळचे होते 
असे वाटते. वैदिकांनी नंदाबरोबरच क्षत्रिय कुळाचा 
अत झाला ( नन्दान्तं क्षेत्रियकुलम्‌ ), असा टाहो 
फोडला आहे आणि त्या वैदिक क्षत्रिय कुलाचा अंत 


चिघछजचञ, 
"रढडंटणतथदच 


"१ रपेट 


ठढडठ ग 
-चंफबभम४७रर चन 
“बसर चट व्‌ 


लोकायतद्र्शांन, कौटिल्य आणि राजनीती 


कौटिल्याने केला आहे. अर्थातच तो वैदिक परंधरेवासुन 
ब॑राचसा दूर असला पाहिंजे, यात कायर संशय ] 
म्हणूनच ऐं. कें. वॉर्डर यांनी कोटिल्याच्या तत्त्व- 
ज्ञानाला ' 8111011600 1,०6४  म्हुटले आहे, 
ते योग्यच आहे (1301160111 01 118 800100) ठा 
०१७618] 8110 300081 8एतां88. 1956. 
एन हशा ७०101, 0. 44. ). 

कौटिल्याचे अर्थशास्त्र हा एक अत्यंत महान ग्रंथ 
भसूनही कित्येक शतके तो लुप्त झाला होता, याचा 
उंलगडाही यामुळे होतो. ज्या देशात वैदिक वाड्याचे 
एक एक अक्षरही काळजीपूर्वक जपून ठेवण्यात भाले, 
तपा देशात कौटिल्यासारख्या असाधारण प्रतिभा 
असलेल्या एका प्रकांड पंडिंताचा अत्यंत उपयुक्‍त ग्रथ 
छुप्त होतो, ते काय केवळ योगायोगाने १ वैदिक 
पैरंपरेने नास्तिकांना तर कधी क्षमा केली नाहीच, 
परंतु नास्तिकांविषयी वौर्टतवाधिष्ठित उदार दृष्टि- 
कोण वा सहानुभूती बाळगणारांनाही कधी क्षमा 
केली नाही, हेच त्याचे कारण होय. 

कौटिल्यासारख्या वास्तवदर्शी पंडितावर प्रभाव 
पंडावा, असे राजनैतिक विचार लोकायतदहानान 
खरोखरच मांडले आहेत काय ? होय, जरूर मांडले 
आहेत. या दृष्टीने आजपर्यंत बरेचसे उपेक्षित राहि- 
लेल, परंतु अत्यंत महत्त्वाचे असे काही पुरावे मी 
येथे मांडत आहे. प्रथम मी व्हिन्सेंट ए. स्मिथ 
( शार्क ३. हिलाही). गोती” विहिरेत्यां 
* पृणीह उग. 0080006019 णी &0097” 
( 01011018४७ 1988978 010४९१७ 
00 ठे, छु. 8191109187, 3- 0. ग. 1917 
0. 266 ) या लेखाचा निर्देश करू इच्छितो. या 
छेखात त्यांनी आइने अकबरीच्या आधारे ( शक 
णी, 5 कार, ?. ४6, वि 8 
एशाडाला 0£ ठाऊन-१ ) चार्वाकांविषयी 
अत्यंत महत्त्वाची अशी माहिती नमूद केलेली 
आहे. इ. स. १५७८ साली सप्टेंबरच्या रॉब 
किवा ऑक्टोबरच्या प्रारंभी 
इबादतखान्यात वेगवेगळ्या घम वो 
चर्चासत्र घडवून आणले होते, 
म्हटले आहे. या चर्चासत्रात चार्वाकांनीही भाग. 
घेतल्याचा उल्लेख आढळतो. याचा ी 
काळात चार्वाकांचे काही अनुयायी होते आ 

न. भा. ४ 


ण 


ते चर्चासत्रातून भाग घेत होते, असे दिसते. अर्थातच 
अबुल-फझल याला चार्वांकांच्या तोंडूनच चार्वा- 
कांचे तत्त्वज्ञान ऐकावयास मिळाले असले पाहिजे. 
त्यामुळेच त्याने आइने अकवरीत “ नास्तिक" या 
शीषषेकाखाली चार्वाकांविषयी जी माहिती दिली 
आहे ती बरीचशी वस्तुनिष्ठ असली पाहिजे. तो 
लिहितो, “16 ७110)186 ९1१ ली 1180, 
106४ (७ 0॥81ए&८98) 899 18 001007१- 
380 11 ”9पा फिगर 000 8 8$ओणेष्टर् 
छृ७8111), एण्पाश, 306 80त ४000 
तढ6तेह. पपाला धवणा खाऱ झाल 
5लांश]0658 88 1810 (० 118 ७700000100 
ल 6७8] 0706, 00 18 8 ]107710- 
तेढ ण. एप 8010118780) 810 
0श16९४ए0101 टु०एभ06श.? ( ह्षा-ं- 
७]७811 ४०. या 11"१17189)18160 ७४ ००)०- 
10 प्र. 8. उदा ?. 217-218. ) 

अबुलफझल्च्या या विधानातील ४००१ १6०608, 
1०8 कणा !00, आणि ॥७10४ए0]611 
2०ए९॥॥)0॥ हे शब्द इतके महत्त्वाचे आणि 
स्वयंप्रकाशी आहेत, की त्यांच्या आशयावर वेगळे 
भाष्य करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. चार्वाक 
हे कोणतीच मानवी मूल्ये मानत नव्हते, असे म्हण - 
णाऱ्या वैदिक टीकाकारांना येथे स्पष्ट उत्तर मिळून 
जाते. चार्वाकदशंनाची स्वतःची एक भावात्मक 
अशी राजनैतिक विचारसरणी होती, हे त्यावरून 
अगदी स्पष्टपणे ध्यानात येते. अबुलफझलच्या या 
हेखनाकडे आजपर्यंत कोणी फारसे लक्ष दिलेले नाहो, 
याचे मात्र आश्‍चर्य वाटते. 

या संदर्भात सोमदेवाच्या नीतिवाक्‍्यामृतात 
आलेली माहितीही अशीच महत्त्वाची असून लोका- 
यतदषंनाचा अभ्यास करणाऱ्या बहुतेक अभ्यासकांनी 
तिच्याकडेही लक्ष दिलेले नाही. सोमदेवानेही 
कौटिल्याप्रमाणेच राजाने अभ्यासावयाच्या आन्वी- 
क्षिकी विद्येमध्ये लोकायताचा अंतर्भाव केला आहे. 
तो म्हणतो, “ सांख्ययोगौ लोकायतं चान्वीक्षिकी |? 
(नीतिबाक्यामृत, विद्यासमृद्देश-५) या ग्रंथावरील 
मुग्धबोधिनी नावाच्या टीकेमध्ये पुढीलप्रमाणे स्पष्टी- 
करण करण्यात आले आहे, “ लोकायतेन दैह्रक्षणा- 
दावभिनिवेशः। वेदविरुद्धत्वात्‌ घोद्धलेनशास्त्रयोले 


सावळ दग”... 
"इस्व्ड ळी एऊॉ” 
22) ४:00: 
चिज, 


3: 


आन्वीक्षिकोत्वम्‌। लोकायतमपि वेदविरुद्धम्‌। तथापि 
शरीर पोषणादौ तस्योपयुक्‍तत्वात्‌ स्वीकार: । ” 

सोमदेव आपल्या ग्रंथाच्या आन्वीक्षिको-समु- 
देशात म्हणतो, “' ऐहिकव्यवहारप्रसाधनं परं 
लोकायतम्‌ । अधीतलोकायतमतो हि राजा राष्ट्रकण्ट- 
कानुच्छेत्तूं यतते । ” या विधानावरील मुग्धबोधिनी 
टीकेमध्ये म्हटले आहे, “ एतन्मतानुसरणेनैव ऐहिक- 
सुखसाधनादो यत्नवान्‌ भवति राजा । 

हाही पुरावा इतका जबरदस्त आहे को, 
चार्वाकांनी उराशी बाळगलेल्या श्रेष्ठ मूल्यांच्या 
बाबतीत कोणताही संदेह रहात नाही. विशेषतः, 
ही माहिती चार्वाकांचा कटर विरोधक असलेल्या 
सोमदेवाने दिलेली असल्यामुळे तिला अधिकच 
महत्त्व प्राप्त होते. म्हणूनच प्रा. के. के. हंडिको 
( पक्षातरांतृषां ) यांनी व्यक्‍त केलेला अभिप्राय 
अगदी साथे आहे. ते लिहितात, “ [॥ 18 8. 1018- 
फ०ऱ 3688070 खे हळ त७ए६ 98६ 
0०१॥ल] गाता 018७ 1९ १00 
॥ग8011 01 ॥18 1201०21०91] 0183 ७1112 
(९१य827्ट ली 16 फा०ाा8 ठल (16 
४8116. 1001 658111)]6, 885 81 85])01 6111 
र्ण उ्गळ त०्लाग85 06 88४6161] 
९०॥१6७11॥5 [16 ग.ठाळ, ११] 01 11816- 
8180 श€७ 01 गळ, ७प 1 एऐए1ए5- 
3४११४0 6.38, 16 १608105 शा 
ष्ठ ढ्याए७७910 फरा] 06 1.,0]878- 
0८8 8५7७९0) 18 ०७]७॥0]6 खी ल्ञाटा'- 
ण ्ि82्ट रा ॥)8]1801,0'15 01 [॥6 
888 ... 810 फा8 116010१ ० 9७॥- 
70901 (0 ॥॥७ 1०७1७४ 01 ट०एभ॥]- 
छोशी 18 ठलकाय]ऱ ळे 8 ठा 8 
पक्ष) ि७०ळ्टांडा ७; हाळ, ग छ्या 
प॥188880 ७॥॥]त फा ५००॥४१61'8- 
७]७ ]ता०ए]1९७ ४एत ७५])९॥011060 0! ॥॥16 
झीड8 खि 0 8७6 ” (१७६७811819 
बाते गावा ठप) ७ 0. 115) 

लोकायत ही राष्ट्रकंटकांचे उच्चाटन करण्यासाठी 
राजाला समर्थ बनवणारी विद्या आहे. या राष्ट्र- 
केटकांच्या विषयी सोमदेवाने वार्ता-समुहेशामध्ये 
विस्ताराने लिहिले आहे : या राष्ट्रकंटकांनी केलेल्या 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


अपकृत्यांमुळे सर्वांचा नाश होऊ शकतो; म्हणूनच 
राजाने त्यांची उपेक्षा करता कामा नये. प्रसंगी कडू 
ओषधही प्यावे लागते आणि सर्पदंश झालेले स्वतःचे 
बोट्ही तोडून टाकावे लागते; त्याप्रमाणे या राष्ट्र- 
कंटकांपैको कोणी अगदी जवळचे असले तरी राजाने 
त्याच्या बाबतीत कठोरपणे निर्णय घेतला पाहिजे. 
आणि विज्शेष म्हणजे हा निर्णय घेण्याची क्षमता 
लोकायताच्या अभ्यासानेच प्राप्त होते. या राष्ट्र" 
कॅटकांची यादीही पाहण्यासारखो आहे. चोर, चरट 
( गुप्तदूत ), अन्वयधमन ( चारण ), राजवल्लभ 
( राजाच्या मर्जीतील, नात्यातील इ.), आटविक 
(अरण्याच्या रक्षणासाठी नेमलेले), तलार (राजाने 
विशिष्ट प्रदेशावर नेमलेला अधिकारी), किरात 
(भिल्ल), अक्षशालिक (जुगारी), नियोगी (अधि- 
कारी), ग्रामकूट ( पटवारी, कुलकर्णी ), वार्द्धषूषिक 
( व्यापारी ) हे ११९ राष्ट्रकंटक होत. राजाने 
लोकांच्या कल्याणासाठी नेमलेले अधिकारीच 
अनेकदा त्यांची पिळवणूक करतात, हे आपल्याला 
आजही अनुभवाला येते. राजाच्य़ा मर्जीतील लोकही 
प्रजेच्या दृष्टीने तापदायक ठरतात हे प्रसिद्धच आहे. 
अनेक व्यापाऱ्यांच्या बाबतीतही असेच म्हणता येते. 
या सर्वांपासून प्रजेचे रक्षण करण्यास राजाला 
शिकविणारी लोकायतविद्या खरोखरच “ ४; 
२ैता] 89101 ' आणि ' ]36168४०1७९॥ 
80४९011९11” चो चाहती होती, हे वेगळे 
सांगण्याची आवऱ्यकताही उरत नाहो. 

लोकायतांनी राजा हा लोकसिद्ध (सवंदशंनसंग्रह) 
असावा, असे म्हटले आहे. न्यायकुसुमांजलीच्या 
पहिल्या स्तबकात तो लोकव्यवहारसिद्ध असावा, 
असे चार्वाकांचे मत दिले आहे. यावरून लोकायत- 
दर्शन सर्वसामान्य लोकांच्या हिताला प्राधान्य देत 
असल्याचे स्पष्ट होते. जो न्यायावर आधारलेला 
असतो तोच धम असे बृहस्पतीचे मत होते ( महा- 
भारत; द्यांतिपर्वे, ५७.१). महाभारतातील शांति 
पर्वातच (१४० ) आंगिरसकुलातील भारद्वाज 
कणिकाने शत्रुंजय नावाच्या राजाला राजव्यवहाराचा 
उपदेश केला असुन तो लोकायत विचारसरणी- 
सारखाच आहे. अक्ञाप्रकारे लोकायतद्शनाचा राज- 
नीतीशी व राजे लोकांशी निकटचा संबंध असल्या- 
मुळेच डेल रीप (10816 1३ €७७) यांनी चार्वाकां- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


लोकायतदर्हीन, कौटिल्य आणि राजनीती 


विषयी म्हटले आहे, “ १06. 800071 01888 
( ९ 1580119783 ) ए788 00०४; 18ए०पा'- 
8016 ६० उ, ]००॥]४ 00०880 1116 (क्ा- 
एदात्ळ हाषटण्णा७68 91010916ते ०. 806 
11160 01 18७७08] 81”िं78 ६0 ]087गिए 
0608प88 1७ एर४8य798 00७७७] 
ए७1(6त 10 ए8पा") 119 000! 811090 
४७8७0 11 13151111911898. 


१1७७ 86611 (0 ॥87ए6 180. ॥0 
पृप्छा॥७] प्राणा तण, भं0७ 1109 
७२१७१ ७७७ 0४७ एरगष्टा श8 गा 
8॥7610]10 1070 01 &"७).” (प'8 1०७प- 
"811800 पपा ७्रीला जा आातांछाण ॥॥010प- 
षो, ७. ४2, पग). 

तसेच, एरिच फ्रॉउवॉल्नर (ग्रांथ 15- 
छ७]]॥७1) लिहितात, “य 11018, 01010 
९]ए_ गणाशषटू88 & लोा'७०९30 189- 
एपा'७ छपणांला 8180 ॥०१8 ४००१ 107 न 
1861 ]001100 -७ ९1080 ७०१॥७०४०॥ 0 
ए७७५७॥511 फा) 000081 010077. ” 
( पांड खी. एता 7111050077, 
. 216) 

“८ पू] ]॥॥8101191181) ए88 ००१॥९०४७१ 
1108; 6७]080]ए फां 110 ला०)९8 एपांली 
४१प्ट 118 ६ ठी ६860 व्यी,” 

(कित्ता पृ. २२१) 
डॉ. एफ्‌. डब्ल्यू थॉमस यांनी एक बाहूंस्पत्य 
अथंक्षास्त्र प्रकाशित केले असून त्याला बाहेस्पत्यसुत्र 
असेही म्हटले आहे. या पुस्तकात अनेक प्रक 
आहेत आणि त्याचे मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मयीकरण 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे पुस्तक यथार्थपणे 
लोकायत दृष्टिकोण प्रकट करणारे असे नाही. तरीही 
त्यातील काही विचार मात्र लोकायतदर्शनाचेच 
आहेत. 

या विषयावर तकंती्थ लक्ष्मणश्यार 
केलेळे अनुमान पूर्णपणे ऐतिहासिक स 
रलेळे आहे हे वरील सवे विवेचन प 


त्री जोशी यांनी 
त्यावर आधा- 
हिले असता 


२७ 


स्पष्ट होते. ते लिहितात, “ प्राचीन भारतीय राज- 
नीतिझास्त्रावर महत्त्वाचे संस्कार लोकायतमताचे 
झाले असावेत.” (प्रा. सदाशिव आठवलेकृत चार्वाक- 
इतिहास आणि तत्त्वज्ञान; प्रस्तावना, पृ. १६ ) 
कार्यक्षम व प्रजाहितदक्ष अश्या राज्यव्यवस्थे- 
बद्दलचे लोकायतदशेनाचे हे विचार पाहिले असता, 
कौटिल्यासारख्प़ा विवेकी विचारवंतावर या दशे- 
नाचा प्रभाव पडला असला तर नवल काय ? त्याने 
आन्वीक्षिकीमध्ये लोकायताचा अंतर्भाव केल्याचे 
पाहून आपण गोंधळून जाण्याचे कारण नाही. तसेच, 
त्याने अश्ा प्रकारच्या आन्वीक्षिकीला सवे विद्यांचा 
प्रदीप म्हटल्यामुळे आपल्या पायांखालची वाळू 
घसरल्यासारखे वाटण्याचेही कारण नाही. कौटि- 
ल्याच्या विधानाची वेगळी स्पष्टीकरणे देण्याचीही 
गरज नाही. लोकायतांचे श्रेष्ठ विचार लपवून ठेवा- 
वयावे, त्यांच्यावर खोटे आरोप करून त्यांचीच 
प्रसिद्धी करावयाची, त्यांची एक हीन प्रतिमा उभी 
करावयाची आणि अशा पद्धतीने त्यांना नामोहरम 
करावयाचे, अशी आपल्या देशातील इतिहासाची 
दिशा होती. अश्या स्थितीत कौटिल्याने लोकायताला 
श्रेष्ठ ठरविणे, हे वैदिक संस्कृतीला आवडणारे 
नव्हते आणि परवडणारेही नव्हते. कोटिल्यालाही 
आपल्या या विचारसरणीचे मोल द्यावे लागले 
आहे; ही विधाने त्याला महागात पडली आहेत; 
हे इतिहासावरून स्पष्टपणे दिसुन येते. त्याला 
मिळालेले कौटिल्य हे नावदेखील कोत्स, घोर 
आंगिरस इं. नावांप्रमाणे तुच्छताद्शक आहे, हा 
केवळ योगायोग नसावा. उत्तरकालात त्याच्या 
ग्रंथाला ग्रहूण लावणाऱ्या लोकांनी त्याला जिवंत- 
पणी दिलेली वागणूक या नावातून व्यक्‍त होते. 
कौटिल्याचा अथर्ववेद व लोकायतदशेन यांच्या- 
बरोबरचा संबंध पाहिला म्हणजे मला अनेकदा 
असे वाटते, की कौटिल्य हा पुत्रपरंपरेने वा निदान 
शिष्यपरंपरेने आंगिरसकुलाशी निगडित असला 
पाहिजे. तसे असेल तर प्राचीन भारतातील बहु- 
जन समाजांचा इतिहास लिहिताना या घटनेचा 
अत्यंत गंभीरपणे विचार करावा लागेल. 
( क्रमशः ) 


धु 2-८ -मप सिपणता 
-रब्डटण १८22518 
_ लश 1 खर्व 
पे रडका 


अं. ना. ठाकूर 


ऊर्जा : काही पर्याय 


जेव्हा खनिज तेलाच्या किमती अतिशय कमी 
झाल्या होत्या आणि जेव्हा तथाकथित ' ऊर्जा- 
समस्या ' निर्माणही झाली नव्हती, तेव्हा म्हणजे 
१९५० च्याही आधी “* मानवाचा भावी काळातील 
ऊर्जा-पुरवठा ? या त्या काळी विलक्षण वाटणाऱ्या 
विषयावर एका शर्मन भौतिकीविदाने जमंनीतील 
मेंझ या गावी अँकंडेमी ऑफ सायन्सेस अण्ड लिट- 
रेचरतफे आयोजिलेल्या एका परिषदेत भाषण केले 
होते. त्यात त्यांनी सुर्य व हायड्रोजन वायू यांच्या- 
द्वारे ऊर्जा-पुरवठा करणे हाच जगापुढील ऊर्जा 
मिळविण्याचा एकमेव धोकारहित मार्ग आहे, असे 
सांगितले होते. हे जमत भौतिकीविद म्हणजे प्रा. 
एड्आटं युस्टी हे होत. त्याच वेळी त्यांनी असेही 
लक्षात आणून दिले होते की, ऊर्जेचे पर्यायी नवीन 
उद्गम शोधून काढण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. 

जगातील ९५ टक्‍के ऊर्जा दगडी कोळसा, खनिज 
तेल व नैसगिक इंधन वायू यांच्यापासून मिळविण्यात 
येते. परिणामी या खनिज संपत्तीचे साठे येत्या 
काही दशकांमध्येच संपुन जातील, औद्योगिक दृष्ट्या 
प्रगत असलेल्या देशांमध्ये भावी काळात इंधनाच्या 
वापरात होणारी वाढ आणि विकसनशील देशांच्या 
वाढत्या मागण्या यांच्यामुळे या ऊर्जा-उद्गमांचे 
मिळविता येण्यासारखे साठे अधिक लवकर संपून 
जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तसेच 
आथिक विकासाच्या जोडीने होणाऱ्या ऊजंच्या 
बेजबाबदार उधळपट्टीमुळेही हे साठे अपेक्षेपेक्षा खूपच 
आधी संपून जाण्यास चालना मिळेल, हेही उघड 
आहे. कारण खनिज संपत्ती ही कृषिसंपत्तीसारखी 
बुनःपुन्हा व कमी काळात निर्माण होत नसते. 

शिवाय या इंधनांच्या कार्यक्षमतेचा आपण पुरेपुर 
वापर करून धेत आहोत असेही नाही, हेही युस्टी 
यांनी दाखवून दिले आहे. उदाहरणार्थ, वीज निर्माण 
करण्यासाठी ही इंधने वापरली जातात तेव्हा त्यांची 
केवळ ३३ टक्केच कार्यक्षमता प्रत्यक्ष ऊर्जानिमिती- 


साठी वापरली जात असते. याचा अर्थ या इंधनांचा 
दोन तृतीयांश भाग हा न वापरला जाता अपदि-- 
ष्टांच्या म्हणजे टाकाऊ पदार्थांच्या रूपाने वायाच 
जात असतो. मोटारीसारख्या वाहनांमध्ये पेट्रोल वा 
तत्सम इंधनाचा फक्त १८ टक्‍के भागच ऊर्जा-निमिती- 
साठी वापरला जात असतो आणि या इंधनाची 
उरलेली ८२ टक्के कार्यक्षमता निण्कास नळातून बाहेर 
पडणाऱ्या धुराच्या रूपात वाया जात असते. अशा 
प्रकारे युस्टी यांनी इतक्या आधी ऊर्जा-उदगमां- 
विषयीच्या धोक्याची सूचना तर दिली होतीच, 
शिवाय अश्या न वापरल्या गेलेल्या इंधनाच्या भागां- 
पासून परिसराचे वाढत्या प्रमाणात प्रदूषण होत 
जाईल, असे भाकितही केले होते. म्हणून त्यांनी सौर 
ऊर्जेकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात तेव्हा 
त्यांच्या या प्रयत्नाकडे जगाचे लक्ष गेले नाही, हेही 
खरेच; परंतु आता त्यांच्या संशोधनाची दखल घेणे 
भागच आहे. 

सूय खरोखरच आपल्या ठर्जाविषयक गरजा 
भागवू शकेल का ? हा सववसामान्य माणसाच्या 
मनात यणारा प्रश्‍न आहे. युस्टी यांच्या मते हा 
प्रश्‍न असंबद्ध व हास्यास्पदही आहे. कारण आपण 
च्य़वहारात वापरीत असलेली सर्वच ऊर्जा शेवटी 
सुर्यापासूुनच मिळत असते. मग ही ऊर्जा वार्‍्या- 
पासुन मिळणारी असो अथवा वाहात्या पाण्यापासून 
मिळणारी असो. तसेच वनस्पती प्रकाश-रासायनिक 
संइल्षेषणाद्वारे लाकूड, पाने व फळे या ख्पांमध्ये जी 
प्रचंड ऊर्जा निर्माण करीत असतात, त्याकरिताही 
सूर्याची प्रकाश्ञाच्या रूपात मिळणारी ऊर्जा आव- 
इयकच असते. माणसाचे व प्राण्यांचे अन्न हे मख्यतः 
शेवटी वनस्पतींपासुन आलेले असते. म्हणजे पर्या- 
यान आपल्या स्नायूंमधील ऊर्जा हीही सूर्यापासून 
आलेली असते, हे उघड आहे. 

युस्टी यांनी याच व्याख्यानात सूर्यापासून मिळ- 
णाऱ्या ऊर्जेचे तपशीलवार विवेचन केले होते. तसेच 


अर्जा । काही पर्याय 


जगाच्या तेव्हा असलेल्या उजेच्या गरजेपेक्षा दहापट 
ऊर्जा जगातील जमिनीच्या १ टक्‍का जमिनीवर 
येऊन पडणाऱ्या सौर ऊर्जेद्वारे मिळू शकेल असेही 
त्यांनी प्रतिपादिले होते. केवळ तीन दिवसांमध्ये 
पृथ्वीवर येऊन पोचणारी सौर ऊर्जा ही दगडी कोळंसा 
व नैसर्गिक वायू यांची ऊर्जा तसेच वनस्पतींच्या 
प्रकादसंशलेषणाद्वारे कित्येक कोटी वर्षांमध्ये निर्माण 
झालेली ऊर्जा अधिक पृथ्वीवरील सध्याच्या जिवंत 
व पाणथळ भागातील वनस्पतींमध्ये असणारी ऊर्जा 
यांच्याएवढी असते, असेही त्यांनी सांगितले होते. 

सौर शक्‍क्‍तिकेंद्रामध्ये केवळ सौर ऊर्जेपासून 
वीजनिर्मिती करूनच भागणार नाही, हेही त्यांनी 
निदशेंनास आणून दिले होते. कारण अशी शक्‍ति- 
केंद्रे जेथे उष्णता जास्त असते अद्या भागातच 
उभारली जाणे शक्य आहे आणि अश्या ठिकाणाहून 
अधिक थंड अश्या विश्षेषतः उत्तरेकडील ( तसेच 
दक्षिणेकडील ) भागात ही वीज वाहून नेली, तरच 
त्या भागाची औद्योगिक व आथिक प्रगती साधता 
येऊ शकेळ. तथापि अश्ली वीज तारांमधून वाहून 
न्यायची म्हटल्यास या तारा टाकण्यासाठी येणार्‍या 
खर्चामुळे व त्यातून उद्भवणाऱ्या धोक्‍्यांमुळे अ्ली 
वीज वाहून नेणे फायदेशीर होणार नाही. म्हणून 
यावरील उपायही युस्टी यांनी सुचविला होता. 
याबाबतीत हायड्रोजन वायू उपयुक्त ठरू शकेल, 
असे त्यांनी दाखवून दिले होते. अर्थात हायड्रोजनचा 
हा ऊर्जावाहक गुण गटेच्या काळापासून माहीत आहे. 

या सवे गोष्टींसाठी युस्टी यांनी एक नवीन तंत्र 
सुचविले आहे. त्या तंत्रामध्ये मुळात वेगवेगळ्या 
असलेल्या विद्युतरासायनिक प्रक्रियांचे त्यांनी एकत्री- 
करण ( संयोग) केले आहे व त्याच्या परिणामाला 
त्यांनी ' शीत ज्वलन ' असे नाव दिले आहे. या नवीन 
तंत्रामुळे ऊर्जा स्वस्तात वाहून नेणे शक्‍य होईल 
असे त्यांचे मत आहे. 

हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे पाण्याचे दोन 
घटक होत. विजेचा वापर करून पाण्याचे या दोन 
घटकांमध्ये विभाजन करता येते व या प्रक्रियेला 
विद्युतविच्छेदन म्हणतात. हायड्रोजन व ऑक्सिजन 
यांच्या संयोगातून पाणी तयार होते. अश्या वेळी 
हायड्रोजनाचे ऑक्सिजनाच्या सान्निध्यात ज्वलन 
होते व उष्णता निर्माण होते. युस्टी यांच्या या 


२९ 


नव्या तंत्रात विद्युत विच्छेदनाच्या उलट असलेल्या 
प्रक्रियेचा वापर केलेला आहे. म्हणजे हायड्रोजन व 
भॉक्सिजन यांचे एकत्रीकरण केळे आहे. मात्र 
याकरिता त्यांनी हे दोन्ही वायू एका विशिष्ट 
प्रकारच्या गॅल्व्हानिक इंधन-घटकातून अशा तर्‍हेने 
जाऊ दिले आहेत को, त्यांच्या एकत्रीकरणातून 
उष्णता निर्माण न होता वीजनिमिती होईल. याचा 
अर्थ येथे हायड्रोजनाचे ऑक्सिजनाशी होणारे एकत्री- 
करण हे एक प्रकारचे ज्वलन तर आहेच; पण 
त्याद्वारे उष्णता निर्माण होत नाही ( तर वीज 
निर्माण होते) आणि म्हणून या ज्वलनाला ते ' शीत 
ज्वलन ? म्हणतात. अश्या प्रकारे जी वीजनिर्मिती 
होईल, तिची कार्यक्षमता ६६ टक्के एवढी असेल, 
असाही त्यांचा दावा आहे. सौर ऊर्जेचे सरळ विजेत 
ख्पांतर करण्याची प्रक्रिया आणि हायड्रोजनाची 
निर्मिती, साठवण व वाहतुक या सर्वांचे एकत्रीकरण 
त्यांनी आपल्या तंत्रामध्ये केले आहे. 

यूरोपातील उष्ण व मानवी वस्ती करण्यास 
अयोग्य असलेल्या प्रदेशांमध्ये अशी सोर ]ाक्‍्तिकेंद्रे 
उभारण्यात यावीत असेही त्यांनी सुचविले होते. 
अद्या केंद्रांमध्ये सोर ऊर्जेपासून मिळालेल्या विजेने 
पाण्याचे विच्छेदन केले जाईल. त्याद्वारे मिळणारा 
हायड्रोजन वायू संपीडित करून म्हणजे त्यावर दाब 
देऊन पाहिजे तेथे नळांतून वाहून नेता येईल. ज्यांची 
विजेची गरज कमी आहे असे ग्राहक इंधन- घटका- 
हारे या हायड्रोजनाचे हवेतील आऑक्सिजनाच्या 
साहाय्याने विजेत ख्पांतर करून घेऊ शकतील. 
उलट मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्माण करावयाची 
झाली, तर नेहमीच्या ऊष्मीय शक्‍तिसाधनांमध्ये 
या हायड्रोजनचा वापर करता येऊ शकेल. 

अशा तर्‍हेने हायड्रोजन दूरवर वाहून नेण्याची 
योजना फायदेशीर ठरू शकेळ, असा हिहेंब एका 
प्रसिद्ध आयोगाच्या औद्योगिक सल्लागाराने केला 
आहे. कारण त्यूयॉकेसारख्या शहराला २००० 
क्रिलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील मेक्सिकोच्या 
आखातापासुन आणलेला इंधन वायू एक कंपनी 
दीघकाळापासुन पुरवीत आहे. तिने केलेल्या संशो- 
धनानुसार ४०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर 
नळांद्वारे वायू वाहून नेणे, हे उच्च दाबाच्या 
विजेच्या तारा टाकण्यापेक्षा स्वस्त पडते. जर हे 


०-2 आ अ” 


-करखगघर चिघञसन 


$० 


अंतर पुरेसे जास्त असेल, तर हा खर्चे शेवटी 
विजेच्या तारा टाकण्यासाठी येणार्‍या खर्चाच्या एक 
अष्टमांश इतका कमी येतो, शिवाय असे नळ केवळ 
वायू वाहूनच नेत नाहीत, तर ते वायू साठवून ठेव- 
ण्याचेही कार्य करतात, हा त्यांचा एक जादा फायदाच 
भाहे. शिवाय जास्त उष्ण हवामान असलेल्या प्रदेश्ां- 
मध्ये याचा होणारा आनुषंगिक परिणामही मोलाचा 
ठरेल. सौर शक्‍तिकेंद्रामुळे सूर्यापासून येणाऱ्या एकूण 
उष्णतेपेकी काही उष्णतेचे विजेत रूपांतर होणार 
असल्याने त्यासभोवतालच्या परिसराचे दिवसाचे 
तापमान काही प्रमाणात कमी होऊन सुसह्य होऊ 
शकेल. 

सौर ऊर्जेद्वारे निमिलेल्या वाफेवर चालणारे 
जनित्र थंड करण्यासाठी जेथे पाण्याचा वापर केला 
जाईल तेथे याचा आणखी एक फायदा होऊ शकेल. 
कारण समुद्रकिनार्‍्यालगतच्या उष्ण प्रदेशांमध्ये 
याकरिता केवळ समुद्राचेच पाणी वापरता येणे शक्‍य 
आहे आणि या प्रक्रियेत निराळा काही खर्च न होता 
समुद्राच्य़ा पाण्यापासून गोडे पाणी मिळू शकेल. काही 
देशांमध्ये केवळ शेतीसाठीच नव्हे तर पिण्यासाठीही 
गोडे पाणी कसे पुरवावे हा प्रश्‍न असतो. अश्या बाब- 
तीत या फायद्याचे मोळ आणखीनच वाढेल. 

युरेनियमसारख्या किरणोत्सर्गी द्रव्यापासुन अणु- 
ऊर्जा मिळविण्याचे प्रगत देशांचे प्रयत्न हे युस्टी 
यांच्या मते आपल्या ऊर्जासमस्येवरील महान नाट- 
कातील एका छोट्या प्रवेश्ापेक्षा जास्त काही नाही. 
आणि या प्रवेशाचा शेवट काय होणार हे आताच 
सांगता येऊ शकेल-याच्या झेवटी युरेनियमसारख्या 
किरणोत्सर्गी द्रव्यांचे सर्वे साठे संपुष्टात आलेले 
असतील. अणुभट्ट्यांमध्ये ०.८ टक्‍के एवढेच युरेनियम 
प्रत्यक्षात वापरले जात असते हे लक्षात घेतले, तर हे 
साठे किती अल्पकाळ पुरू शकतील, हे लक्षात येईल. 
शिवाय उरलेल्या ९९.२ टक्के वाया जाणाऱ्या 
किरणोत्सर्गी द्रव्याने प्रदूषणात केवढी प्रचंड भर 
पडेल, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. 

अक्या अणुऊर्जेला व तिच्यापासून उद्भवणाऱ्या 
धोक्यांना युस्टी यांच्याजवळ १०० टक्‍के स्वच्छ 
म्हणजे प्रदूषणरहित पर्याय आहे व तो म्हणजे 
“शीत ज्वलन! हा होय. युस्टी यांचे 'शीत ज्वलना'चे 
हे तंत्र जगभर प्रसिद्ध झाले असून जगाच्या ऊर्जा 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


पुरवठ्याच्या दृष्टीने ते अमोल आहे. या तंत्राचा 
मोठ्या प्रमाणावर वापर करणे, हा आता अभियां- 
त्रिकीचा प्रश्‍न उरलेला नसून तो समजून घेण्याचा 
प्रश्‍न आहे, असे शास्त्रज्ञ मानतात. कारण ऊर्जा 
मिळेविण्याचा यापेक्षा अधिक नैसगिक, साधा व 
बिनधोक मार्ग दुसरा नाही. तसेच सवे प्रकारचे 
रासायनिक, किरणोत्सर्गी व औष्णिक प्रदूषण मुळा- 
तूनच दुर करण्याचाही दुसरा मार्ग नाही, असा 
युस्टी यांचा दावा आहे. थोडक्यात, सौर ऊर्जा 
वापरण्यास सुरुवात करण्याची आवश्‍यकता जाणन 
घेतली पाहिजे व अक्या प्रकारचे प्रकल्प प्रत्यक्षात 
आणण्याची इच्छा हवी. 

जॉन ब्रॉकिस हे टेक्सास विद्यापीठातील प्राध्यापक 
युस्टी यांचे मित्र असून त्यांच्या मते या तंत्राचा 
जागतिक पातळीवरील वापर १९९७ पर्यंत होऊ 
लागेल. तसेच विविध शासनकर्त्यांनी बिनचक 
आखणी केली, तर असा बदल सुरळीतपणे होऊ 
शकेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या तंत्राचा 
सावंत्रिक वापर होण्यास ३० वर्षे तरी लागतील 
असा त्यांचा हिशेब असून तोपर्यंत परंपरागत ऊर्जा- 
उद्‌गम संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असतील. 

सुर्याची ऊर्जा वापरण्याचा आणखी एक' सुटसुटीत 
मागे इझ्याएली शास्त्रज्ञांनी शोधून काढला आहे. 
१९७९ च्या डिसेंबरातील एका निरभ्र व शांत 
रात्री मृत समुद्राच्या दक्षिण किनार्‍यावरील ऐन 
बोकेक भागातील छोट्या वाळवंटामध्ये इझ्य़ाएल- 
मधील झास्त्रज्ञ व ऊर्जा अधिकारी गोळा झाले होते. 
तेव्हा ऊर्जा मंत्र्यांनी बटन दाबले आणि अंधार नष्ट 
होऊन जवळच्या टेकड्यांवर गूढ असा निळसर प्रकाद 
पसरला. सर्व उपस्थितांनी आपल्या आनंदाला वाट 
करून दिली तेव्हा एक शास्त्रज्ञ उद्गारला “ आपण 
शंकेल्लोरांची तोंडे बंद केली आहेत ”. 


या घटनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे दिवे उजळण्या- 


साठी वापरलेली वीज ही परंपरागत रीतीने वा 
अणुऊजपासुन निर्माण केलेळी नव्हती. हो वीज खाऱ्या 
पाण्याच्या एका उथळ डबक्यापासून म्हणजे “ सौर 
पुष्करिणी'पासुन मिळविण्यात आली होती. हल्ली 
असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही अशा तऱ्हेने 
वीजनिप्निती करणे सहज शक्‍य आहे आणि या पद्ध- 
तीने परिप्तराचे प्रहूषणही होणार नाही. सोर प्रार- 


ऊर्जा : काही पर्याय 


णांचा ऊर्जास्रोत म्हणून वापर करणारी ही एक 
तेजस्वी कल्पना म्हणता येईल. इतर काही सौर 
यंत्रणांच्या उलट या सौर पुष्करिणीचे कार्य वर्षभर 
चालू राहू शकेल. म्हणजे उन्ह असताना तरते चालू 
राहीलच; परंतु ढग असतानाच नव्हे तर रात्रीही तिचे 
कार्य चालू राहू शकेल. शिवाय ती स्वस्तही आहे. 

आडोसा असलेली, उथळ व खाऱ्या पाण्याची 
अशी पुष्करिणी सूर्याची ऊर्जा गोळा करण्याचे काम 
करते. तिच्याशिवाय उष्णतेचा विनिमय करणारी 
प्रणाली व घूर्णी जनित्र म्हणजे टर्बाइनद्वारे चालणारे 
जनित्र ( टर्बोजनरेटर ) यांची गरज या पद्धतीत 
असते. या पुष्करिणीच्या कार्याचे तत्त्व सोपे आहे. 
जेव्हा पाण्याच्या पृष्ठावर सूयंकिरण पडतात तेव्हा 
पाणी तापते व अभिसरणाचे प्रवाह सुरू होतात. 
अभिसरणामुळे अधिक थंड म्हणून जड असलेले पाणी 
तळाकडे जाते आणि उष्ण म्हणजे अधिक हलके पाणी 
पृष्ठाकडे येते व त्यातील उष्णता जलदपणे वाता- 
वरणामध्ये निघून जाऊन ते थंड होते. सौर पुष्क- 
रिणीमध्ये लवण ( मीठ ) विरघळवून दाट केलेले 
पाणी असते आणि त्यामुळे असे अभिसरण प्रवाह 
खालीच दडपून ठेवले जातात. पुष्करिणीमध्ये तळाशी 
अधिक दाट म्ह्णजे जड असा पाण्याचा 
निर्माण होतो. त्यामुळे या थरापयंत सूर्यकिरण 
जाऊन तो तापला, तरी तेथील पाणी जड असल्याने 
ते वर येण्यास प्रतिबंध होतो. याच्य़ावरील पृष्ठा- 
रूगतचा हलका पाण्याचा थर उष्णता-निरोधक!चे 
कार्ये करतो म्हणजे तो उष्णता बाहेर जाण्यास 
प्रतिबंध करतो. परिणामी उष्णता खालच्या थरात 
साचून राहण्यास मदत होते. अशा तर्‍हेने थोडीच 
उष्णता बाहेर पडू शकत असल्याने पुष्करिणीच्या 
तळालगतचे तापमान जलदपणे वाढत जाते. अज्ञा 
प्रकारे वर उल्लेखिलेल्या ऐन बोकेक येथील पुष्क- 
रिणीतील पाण्याचे तापमात ८० अंश सेल्सियस 
अथवा १७६ अंश फेंरनहीट इतके वाढल्याचे आढळून 
आले होते. 

असे तापलेले पाणी नंतर वीजनिर्मितीसाठी 
पुढील प्रकारे वापरले जाते. हे तापलेले पाणी पंपा- 
द्वारे काढून घेतले जाते. नंतर ते उष्णता- 
विनियमकाच्या किवा बापष्पित्राच्या वल्याकृती 
नळ्यांमध्ये गाळून भरण्यात येते. बाष्पित्राच्या 


१ 
थर 


३१ 


भोवती रेफ़्िजरेटरमध्ये वापरतात तक्षा प्रकारचा 
कमी तापमानाला उकळणारा द्रव पदार्थ असतो. 
तापलेल्या पाण्यामुळे या द्रवाची वाफ होते व 
कमी जागेंत जास्त वाफ होत असल्याने ती दाब 
युक्‍त होते. अशा कमी तपमानाच्या वायूने चालेल 
अशा प्रकारे आराखडा असलेल्या टर्बाइनच्या 
पात्यांच्या दिशेने ही दावयुक्त वाफ सोडण्यात येते. 
तीमुळे टर्बाइन फिरू लागले को, प्रत्यावर्ती विद्युत 
प्रवाह निभिणारी प्रयुक्ती चालू होऊन वीजप्रवाह 
निर्माण होतो. नंतर ही वाफ दुसऱया उष्णता- 
विनिमयकाकडे वा संघनकाकडे म्ह्णजे वाफेचे द्रवात 
रूपांतर करणाऱ्या साधनात जाते. तेथे पुष्करिणीच्या 
वरच्या थरातील अधिक थंड पाणी वापरून तिचे 
परत द्रवरूपात ख्पांतर केले जाते. अश्या तऱ्हेने या 
प्रक्रियेचे एक चक्र पूर्ण होते. नंतर हाच द्रव परत 
बाष्पित्राकडे पाठविला जाऊन दुसरे चक्र सुरू होते. 
अक्शा प्रकारे या प्रक्रियेत विश्षेष असे काहीही वाया 
जात नाही. हा द्रव नळ्यांमध्ये चांगला सीलबंद 
करून ठेवलेला असल्याने वाया जात नाही. तसेच 
त्याला तापविणारे व थंड करणारे असे दोन्ही 
प्रकारचे पाणी पुष्करिणीमधील त्याच्या मूळच्या 
थरांकडे परत जात असते. 

अडीच मीटर खोळ व ७०० चोरस मीटर 
क्षेत्रफळाच्या अश्या पुष्करिणीद्वारे १५० किलोवॉट 
एवढी वीज निर्माण करता येते. मोठ्या प्रमाणावर 
वीज निर्माण करण्यासाठी याहून बर्‍याच मोठ्या 
पुष्करिणीची आवश्यकता आहे. मोठ्या पुष्क- 
रिणीच्या बावतीत वाऱ्यांमुळे पाणी घुसळले जाऊन 


-दोन थर एकमेकांमध्ये मिसळले जाण्याचा धोका 


लक्षात घ्यायला पाहिजे. कारण त्यामुळे उष्णता 
संग्राहक म्हणून असलेली पुष्करिणीची क्षमता कमी 
होईल. इश्माएल्च्या सौर पुष्करिणी कायंक्रमाचे 
प्रमुख शास्त्रज्ञ हेरी टॅंबोट यांनी यावर पुढील उपाय 
सुचविला आहे. मोठ्या पुष्करिणीचा पृष्ठभाग 
पारदर्शक प्लॅस्टिकच्या पातळ पट्ट्या निरनिराळ्या 
दिश्यांमध्ये टाकून आच्छादिला पाहिजे. त्यामळे 
पट्ट्यांचा जाळ्यासारखा अडथळा निर्माण होईल. व 
वार्‍याने पाणी घुसळले जाण्यास प्रतिबंध होईल. 
अशा तर्‍हेने पुष्करिणीचे आकारमान वाढविण्यात 
येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येऊ शकेल या- 


जि 
ज्य वी. 


"कखखगघशचिछजचज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


1-4 


बद्दलही खात्री वाटत असल्याने इझ्याएली शास्त्रज्ञ 
५ मेगॅवॉट क्षमतेची सौर पुष्करिणो दोन वर्षांमध्ये 
उभारण्याची उमेद बाळगून आहेत. मृत समृद्राच्या 
किनाऱ्यावर अशा पुष्करिणींचे जाळेच उभारण्याचा 
त्यांचा विचार आहे आणि त्याद्वारे इझ्माएलची या 
शतकाअखेरोस असणारी विजेची एक ततीयांश 
गरज भागविता येऊ शकेल, अक्षी त्यांची अपेक्षा 
आहे. या उभारणीसाठी दर किलोवॉट वीज- 
निमितीसाठी २००० डॉलसे (सुमारे १७००० रुपये) 
एवढा खर्च ग्रेईल, असा त्यांचा अंदाज आहे. काही 
जलविद्युत केंद्रे उभारतानाही एवढाच खर्चे येत 
असतो. 
सौर पुष्करिणी तंत्रामध्ये इझ्माएलने संपादन 
केलेल्या यशामुळे या वावतीत अमेरिकन शास्त्रज्ञां- 
नोही उत्सुकता दाखविली असुन त्याकरिता इझ्माएल- 
बरोबर एक करारही करण्यात आला आहे. त्याद्वारे 
कॅलिफोनियातील इंपिरियल खोऱ्यातील सॉल्टन 
समुद्रालहगत एक ५ मेगॅवॉट क्षमतेच्या पुष्करिणीच्या 
उभारणीची योजना आखली जात आहे. शिवाय 
अश्या पुष्करिणींना योग्य अद्या आणखी संभाव्य 
जागांचा शोध घेण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार 
आहे. कदाचित या शास्त्रज्ञांनी केलेले हिशेब जास्त 
आश्यावादीही असु शकतील. अमेरिकेची ऊर्जेची 
१२ टक्‍्क्‍्यांपर्यंतची गरज या नव्या तंत्राद्वारे भाग- 
विता येऊ शकेल, असा त्यांचा अंदाज आहे. याचाच 
अथे असा कौ, उष्ण कटिबंधातील देशांमध्ये तर 
याहीपेक्षा जास्त प्रमाणात आश्यावादी राहाता येऊ 
शकेल. 
परिचम जमंनीमध्ये ऊर्जानिमितीसाठी वाऱ्याला 
वेठीला धरण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. वार्‍यावर 
चालणाऱ्या बावीस जनित्रांचे प्रकल्प तेथे विकसित 
होत आहेत व यांपैकी पहिले शक्‍क्‍तिकेंद्र यशस्वी 
ठरण्याची शास्त्रज्ञांना उमेद वाटते आहे. हे केंद्र 
एल्व नदीच्या एका उपनदीवर उभारण्यात येणार 
असुन त्याचे नाव “ ग्रोवियन ' असे ठेवण्यात आले 
आहे. यामध्ये १०० मीटर लांबीचा प्रचालक (पंखा) 
१०० मीटर उंचीच्या मनोर्‍्यावर बसविण्यात येईल. 
तो वाऱ्याने फिरेल व त्याद्वारे २ ते ३ मेगॅवॉंट एवढी 
वीज निर्माण होईल. अश्याच प्रकारचे “ग्रोवियन-२ ? 
नावाचे एक केंद्र म्युनिखजवळील ओटोबरुन येथे 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


उभारण्यात येणार आहे. एका अणुवीजकेंद्राद्वारे 
निर्माण होणाऱ्या बरिजेएवढी वीज निर्माण करण्या- 
साठी अशा प्रकारची २०० केंद्रे उभारावी लागतील, 
तथापि स्ट्रूटगाड येथील एकं अभियंते प्रा. योगे 
इलाहरव र्यांती सुचविलेली अशी एक कल्पना अणु- 
वोज केंद्राला पर्यायी ठरू शकेल. यामध्येही वायु- 
टर्बाइन वार्‍यानेच फिरविले जाण्याची योजना 
केलेली आहे; परंतु त्यासाठी नैसगिक वाऱ्यांच्या 
लहरीवर अवलंबून न राहाता या पद्धतीमध्ये खुद्द 
शक्‍क्‍तिसंयंत्रामध्येच निर्माण केलेला हेंवेचा झोत 
यासाठी वापरण्यात येईल. अद्या तर्‍हेने सौरशक्‍तीचां 
वापर वार्‍याचा झोत निर्माण करण्यासाठी व ही 
वाऱ्याचा झोत वायुटर्बाहन फिरवून वीजनिमिती- 
साठी वापरण्यात येईल. या पद्धतीचे तत्त्व साधेच 
आहे. ते असे : म्युनिख येथील ऑलिंपिक खेळांसाठी 
उभारलेल्या स्टेडियमच्या छतासारखे एक पारदर्शक 
प्लॅल्टिकच्या पटलाचे छत उभारण्यात येईल. या 
छताच्या मध्यभागी एक मनोरा असेल व छत त्याच्या- 
कडे उतरते होत गेलेळे असेल. पटलातून खाली 
जाणार्‍या सूर्यकिरणांनी छताखालची जमीन तापेल, 
कारण छतामुळे उष्णता बाहेर जाऊ शकणार नाही. 
अशी जमीन काळी असल्यास तिच्याह्वारे उष्णतेचे 
अधिक शोषण होऊन ती जास्त तापेल, उन्ह कडक 
असताना जमीन व पटल यांच्यातील हवा तापून 
तिचे तावमान २० ते ५० अंश सेल्सियसपर्यंत वाढू 
शकेल. छत मनोऱ्याकडे उतरते असल्याने तापलेली 
हूवा त्याच्याकडे वाहू लागेल, तेथे ती मनोर्‍्याच्या 
तळात धुसेल व त्यात ती वर जाईल. अशा प्रकारे 
वमा क आ ध्या वित वाऱ्याचा झोत 
ओोताची गती सेकं नयी मणि दिवशीही 
येळ जो मलन कट ६० मीटरपर्यंत वाढू 
१ भु ऱ्यात बसविलेल्या वाय- 
टर्बाइनांना गतो प्राप्त होईल व त्याद्वारे वीज. 
निमिती होईल. उन्हाची ती क शील 
माते योग्या र व सयंत्राचे आकार- 
इन्व्ते ष्ठ प घरांना लला निचे वा वडी; 
वोग ज्या पाठी लज एवढी १ ट वीज 
बं व्यास १० मीटर कय समुळ उंची ३०० मीटर 
मोल; सतावत छताचा 
ह्ज, 

९६००० मोटर, मनोर 


व्यास ४०० 
जर छताचा व्यास 
र्‍्याची उंची ९०० मीटर व्‌ 


ऊर्जा $ काही पर्याय 


ठप्मास ४०० मीटर एवढा असेल आणि मनोऱर्‍्यामध्ये 
१०० मीटर व्यासाची सात वायुटर्बाइन जनित्रे 
बसविलेली असली, तर १००० मेगॅवॉट वीज निर्माण 
करता येईल, असा अंदाज आहे. 

सिसिली, दक्षिण इटली, दक्षिण स्पेन, उत्तर 
अमेरिकेतील वाळवंटे आणि ज्वालामुखी खडकांची 
काळ्याभोर जमिनीची कॅनरी वेटे या ठिक्राणी अशी 
केंद्रे उभारली: जाण्यास अनुकूल परिस्थिती आहे. 
महाराष्ट्रातील काळा कातळही असाच अनुकूल ठरू 
शकेल, 

या पद्धतीने मिळविलेली वीज पाण्याचे विच्छेदन 
करण्यासाठी वापरून हायड्रोजन वायू मिळविता 
येईल. नंतर तो द्रवरूप करून विशिष्ट प्रकारच्या 
टाक्यांमधून कमी उन्ह असलेल्या भागात वाहुन नेता 
येईल आणि तेथे तो तेलासारख्या परंपरागत इंधना- 
ऐवजी वापरता येऊ शकेल, 

अवकाश उड्डाणाचे जनक प्रा. डॉ. हेर्मान ओबे्थ 
यांनी अनेक नाविन्यपूर्ण ऊर्जा-उद्गम सुचविले 
आहेत. उदाहरणार्थ, अवकाशामध्ये परावतंकाद्वारे 
सौर ऊर्जा मिळविण्याची कल्पना त्यांचीच आहे. 
बलूनचा वापर करून अवकाशात शक्‍तिसंयंत्र उभा- 
रण्याची नवीन कल्पना त्यांनी सुचविली आहे. या 
कल्पनेनुसार ऊर्जानिमिती केंद्र वलूनच्या साहाय्प्राने 
बर्‍याच उंचीवर उभारता येऊ शकेल व तेथील 
जोरदार वाऱ्यांचा उपयोग वीज निर्माण करण्यासाठी 
करून घेता येईल. कारण सुमारे १० किलोमीटर 
उंचीवर वाऱ्याची सरासरी गती ताशी १०० किलो- 
मीटर एवढी जास्त असते. असे पहिले प्रायोगिक 
संयंत्र उभारण्यासाठी *द बलिन ओबेर्थ एनर्जी 
सिस्टिम कंपनी ' नावाची संस्थाही स्थापण्यात आली 
आहे. या संयंत्रामध्ये त्रिकोणी पतंगाच्या आका- 
राच्या बलूनच्या खाली शंकूच्या आकाराच्या नळी- 
मध्ये वायूजनित्र टांगलेले असेल. या संयंत्राची वीज 
निर्माण करण्याची क्षमता ५०० ते ६०० किलोवॉट 
असेल. अशी २७ संयंत्रे एका मुख्य केबलला जोडता 
येऊ शकतील. ही सयंत्रे सुमारे १०००० मीटर 
उंचीवर असतील आणि त्यांच्याद्वारे एकूण १६ 
भेगवॉटपर्यंत वीज निर्माण होऊ शकेल. 

पूर्वी ओबेथें यांचे विद्यार्थी असलेले हेल्पुट 
होपूनेर यांनी अशाच पण काहीशा निराळ्या 

न. भा. ५ 


३३ 


प्रकारची कल्पना सुचविली आहे. या कल्पनेनुसार 
पृथ्वीभोवतीच्या ज्या भागात वेगवान वारे वाहात 
असतात अश्या उंच भागात वलूनच्या साहाय्याने 
शक्‍्तिकेंद्र उभारता येईल. यातील संयंत्राची एकूण 
लांबो ७० मीटर व त्यातील वायुटर्बाइनाचा व्यास 
४० ते ५० मीटर आणि जनित्राचे पीप १० ते १५ 
मीटर रुंदीचे असेल. यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 
बलूनची लांबी १८० मीटर असेल. या केंद्रामध्ये 
१०० मेगॅवॉट वीज निर्माण होईल आणि ती 
बलूनच्या केबलमधूनच जमीनीवर आणण्याची 
व्यवस्था करता येईल. 


जंगातील इंधनांचे साठे घसरणोला लागले 
आहेतच. गेल्या कित्येक वर्षांतील स्वस्त खनिज 
तेलाची उघळपट्टी आणि तांत्रिक दृष्ट्या आदिम 
प्रकारच्या पद्धतींमध्ये त्याचा करण्यात येणारा 
अविवेकी वापर यांचाच हा स्वाभाविक परिपाक 
म्हणता येईल. दगडी कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक 
वायू व किरणोत्सर्गी द्रव्ये यांचे साठे जलदपणे संप- 
विले जात असल्याची तसेच वाढत्या औष्णिक, रासा- 
यनिक व किरणोत्सर्गी प्रदूषणाची आणि त्याच्या 
जोडीने होणार्‍या इंधनाच्या जादा वापराची जाणीव 
होऊ लागल्यानेच आपण विश्षेषतः सौर ऊर्जेकडे 
आक्ेने पाहू लागलो आहोत. 


एकेकाळी सूये हा मानवाचे आराध्यदैवत होता 
आणि आज निराळ्या प्रकारे त्याची आराधना 
करणे आवदयक झाले आहे. कारण तो ऊर्जेचा 
असा स्रोत आहे की, जो अब्जावधी वर्षांपूर्वी- 
पासुन आपले पृथ्वीला ऊर्जा ( प्रकाश व उष्णता ) 
पुरविण्याचे कार्य खात्रीशीरपणे व नियमितपणे 
करीत आला असून आणखी एवढीच वर्षे तो 
हे कार्ये करीत राहाणार आहे. त्याला कधीच 
दुरुस्तीची गरज लागत नाही की त्याची कार्यक्षमता 
कधी घटली आहे असेही दिसत नाही आणि विशेष 
म्हणजे तो नेहमीच सर्वांत स्वच्छ म्हणजे प्रदूषणाला 
थारा न देणारा ऊर्जा-उद्गम ठरला आहे. म्हणूनच 
आता तो केवळ शास्त्रज्ञांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय 
उरला नाही, तर ऊर्जा उद्‌गम म्हणून समजून 
घेऊन त्याचा प्रत्यक्ष वापर करूस घेण्याची बेळ 
येऊन ठेपली आहें. 


हययायडळ ७... शलय 


उक 
"करगघमनिच्भूना? 


९) 


राज्य मराठी 
संगणकीकृत 


चारिका 


वानर आणि देवदूत 


प्रा. देवदत्त दाभोलकर यांनी, महाराष्ट्रातील तात्त्विक वाद तत्त्वजिज्ञासूंमध्ये होतात असे 
गृहीत धरून, कुस्तीच्या मैदानात रूढ असलेल्या निर्णयपद्धतीचा अवलंब करून, अलिकडे गाजलेल्या 
काही वादांचा निकाल लावण्याचे जे सात्त्विक प्रयत्न केले त्यांचे फलित * नवभारता'च्या वाचकांपुढे 
आहे. मुद्रणकलेचा शोध लागल्यानंतर, आणि विशेषतः कागद मोठ्या प्रमाणावर बनविता येऊ लागल्या- 
नंतर, झास्त्रीय विषयावर वाद करू इच्छिणाऱ्यांनी, स्वतःच्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी, प्रति- 
स्पर्ध्याचे खंडन करण्यासाठी, किवा त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांना जे काही म्हणायचे असेल ते विचार- 
पूर्वक लिहून, छापून प्रसिद्ध करावे; कोण जिंकला किवा वरचढ ठरला हे ढ्दिणे, एवढाच जर वादाचा 
मुद्या असेल तर [त्याचा निर्णय प्रत्येक जिज्ञासूने संबंधित छापील मजकूर लक्षपुर्वक वाचून करावा ही 
वादपद्धती व निर्णयपद्धती सर्वांत सोयीची व सर्वतोपरी इष्ट ठरेल असे अनेकांना वाटणे शक्‍य आहे. 
पण छापलेला मजकूर निर्जीव आणि शुष्क असतो. प्रतिस्पर्ध्यांची समोरासमोर गाठ पडण्यात रोमहुर्षक' 
नाट्य असते. 


असा एक नाट्यपूर्ण वाद १८६० साली ऑक्सुफडे येथे टॉमस हक्‍्स्ली आणि सॅम्युएल विल्बर- 
फोर्स यांच्यामध्ये झाला, जीवशास्त्रामध्ये चाल्सं डाविन यांनी प्रतिपादन केलेला उत्क्रांतिवाद हा 
वादाचा विषय होता. हकक्‍स्लो हे प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ उत्क्रांतिवादाचे समर्थक होते. विल्बरफोसं हे 
ऑक्स्‌ फडेचे बिशप, पुणं सनातनी वृत्तीचे व मताचे होते; बायबल पूर्णतया प्रमाण आहे, त्यातील प्रत्येक 
विधान सत्य आहे अशी त्यांची श्रद्धा होती. ते अर्थात्‌ उत्क्रांतिवादाचे विरोधक होते. ब्रिटिश असो- 
सिएशनच्या सभेच्या प्रसंगी हा वाद झाला. 
प्रारंभ बराचसा सुरळितपणे झाला. जमलेल्या मंडळीतील काहींनी आपले विचार मांडले. ग्रीस्ले 
ह्या एका वयस्क प्राध्यापकांनी असा मुह मांडला, की माणसाच्या शक्‍तींमध्ये नियमाने उत्क्रांती होते 
असे आढळून येत नाही. होमर हा सवेश्रेष्ठ कवी आहे. तो ३००० वर्षापुर्वी होऊन गेला. त्याच्यानंतर 
त्य़ाच्याएवढा थोर कवी झालेला नाही. अँडमिरल फिट्झरॉय हजर होते. ज्या * बौगल ! प्या नावाच्या 
जहाजातून डाविन यांनी पर्यटन केले होते आणि उत्क्रांतीला अनुकूल असा पुरावा गोळा केला होता 
त्याचे ते कॅप्टन होते. त्यांनी एवढेच म्हटले, कौ बायबलच्या पहिल्या अध्यायात-विदवर्नि र कॅ 
अध्यायात-जे सांगण्यात आले आहे त्याच्या विरुद्ध जाण! क नेमितीविषय क 
माझ्या ह्या सहकाऱ्याला वारंवार सांगितले होते न लबाँक नं न बरे नाही असे स्‌ 
की प्राण्यांच्या आणि वनस्पतींच्या जाती स्थिर आ 3. सागो असे विधात केळे 


त्यांच्याकडे एकदा एका इजिप्शिअन ममीशेजारी आढळलेले काही गहू पाठविण्यात 
काळापासुन गव्हामध्ये काही बदल झालेला नाही हे दाखवून देण्यासाठी ते पाठवि 
त्यांना असे आढळून आले, की ते गव्हाचे दाणे फ्रेंच चॉकॉलेटचे 

पण ही केवळ सुरवात होती. खरा रंग वि 
केलेले वर्णन असे आहे : “ बिशप अर्धा तास बोल 


आले होते. फेॅरोहांच्या 


ण्यात आले होते. पण 
बनविण्यात आले होते. 


ओोलायला उठले तेव्हा आला. 
बोलण्यात विलक्षण चैतन्य 


ल्बरफोसं रट 
रफोस ब एका श्रोत्याने 
ले, त्याच्या 


होते; आशय 


चारिका ३५ 


असा काही नव्हता; आणि न्यायाची चाड नव्हती. सूर थट्टेचा, टिंगलखोर होता. पण भाषा अलंकार- 
प्रचुर आणि वक्तृत्व अस्खलित होते. ह्या उत्क्रांतीच्या तत्त्वात काहीही अथे नाही असे आइवासन 
त्यांनी आम्हाला दिले, मग हक्‍्स्ली यांच्याकडे वळून, स्मित करीत औदधत्याने त्यांनी अशी विचारणा 
केली : “ आपण जे वानराचे वंशज आहात असे म्हणता, ते आपल्या आजोबाकडून की आपल्या 
आजीकडून ? 

एवढे झाल्यावर हवस्ली उठले; अतिशय सावकाश, अतिशय धीमेपणे उठले. मूर्ती उंच, सडपातळ, 
चर्या करडी, काहीशी म्लान, अतिशय शांत, अतिशय गंभीर, असे ते आमच्यापुढे उभे राहिले. आणि 
त्यांनी ते त्यांचे जवरदस्त शब्द उच्चारले. ते नेमके शब्द काय होते हे आता कुणालाही आठवत नाही; 
आणि ते उच्चारले गेल्यानंतर लगेचही कुणाच्या ध्यानात राहिले नव्हते असे मला वाटते; कारण 
त्यांच्या अर्थानेच आम्ही स्तिमित क्षालो होतो. तो अथे काय होता ह्याच्या बाबतीत कुणाच्याही मनात 
काही शंका नव्ह्ती. '* माझ्या वंशात एखादा वानर माझा पुर्वज होता असे मला आढळून आले तर त्याची 
मला शरम वाटणार नाही; पण आपल्याला लाभलेल्या महान्‌ देणगीचा, सत्य गढूळ करण्यासाठी, जो 
वापर करतो त्याच्याशी माझे नाते असल्याचे मला आढळले तर त्याची मला शरम वाटेल. ” हक्‍स्ली 
यांच्या बोलण्याचा अथे सुस्पष्ट होता आणि त्याचा परिणाम प्रचंड झाला. एक बाई मूच्छित पडली 
आणि तिला उचलून बाहेर न्यावे लागले. मी स्वत: खुर्चीतून ताडकन उठून उभी राहिले. ” 

“ पण ह्या गंभीर नाट्याचा काहीसा परिहार करणारा प्रसंगही नंतर घडला, व्यासपीठाच्या 
मागच्या बाजूने एक पाद्री आळा आणि त्याने एका फळ्याची मागणी केली. फळा आणण्यात आला. 
सभागृह विलक्षण स्तव्ध होऊन त्याच्याकडे पहात होते. त्याने विरुद्ध बाजूंच्या कोपर्‍यांत दोन 
क्रसाच्या आकृती काढल्या आणि त्यांच्याकडे बोट दाखवीत तो उभा राहिला. आपण अतिशय 
कौतुकास्पद अक्षी कोणतीतरी कामगिरी बजाविली आहे असा समाधानी भाव त्याच्या चेहऱ्यावर होता- 
आमची नजर त्याच्यावर खिळली होती आणि त्याची आमच्यावर. पण पुढे काहीच घडत नव्हते. 
आणि एकाएकी सबंध सभेला ह्या प्रसंगातली हास्यास्पदता जाणविली ... हसण्याची एक लाट 
उसळली आणि मग परतपरत असहाय हसण्याच्य़ा लाटा उफाळत राहिल्या. मग कुणीतरी त्या 
पाद्रयाचे मन वळवूत त्याला मागे नेळे आणि तो फळाही उचलून नेण्यात आला. त्याला काय सांगायचे 
होते ते गूढच राहिले. ” | 

एकंदरीत उत्क्रांतिवादाची सरशी झाली असे लोकमत होते. पण त्यानंतर चार वर्षांनी 
बेंजामिन डिझ्रेली यांनी ऑक्स्फर्ड येथे केलेल्या भाषणात वादाचा निकाल लावला. एक साहित्यिक 
आणि राजकारणी म्हणून कोणत्याही विषयांवर लोकांचे मार्गदशन करण्यासाठी, बोलण्याचा त्यांचा 
अधिकार होता. ते म्हणाले, “ कुणीही विस्मयचकित होईल अशा निझझ्षंक रर डयादक की चत्या 
पुढें जो प्रश्‍न ठेवण्यात येत आहे तो कोणता आहे? “ माणूस वानर आहे कौ द्य गा मति 
तो प्रश्‍न आहे. माझ्यापुरते बोलायचे तर, अध्यक्षमहाराज, मी देवदूतांच्या बाजूचा आहे. 


ग्रंथ-परीक्षण 


“ व्यक्ती आणि विचार - लेखक- य. दि. फडके; प्रकाशक- दामोदर दिनकर कुलकर्णी, 
श्रीविद्या प्रकाशन, २५० दानिवार, पुणे ३० ; जून १९७९ ; पृष्ठे १९२; किमत बावीस रुपये. 
चक बाला य म सी य ७ 


* नामूलं लिख्यते किळिचित्‌ ' असा बाणा स्वीका- 
रून लिहिल्या जाणाऱ्या मोजक्या समीक्षा.ग्रंथांमध्ये 
प्रा, फडके यांच्या प्रस्तुत ग्रंथाचा अंतर्भाव करावा 
लागेल, इतके साधार विवेचन त्यांनी या ग्रंथामध्ये 
केले आहे. या ग्रंथाचे तीन विभाग आहेत. लेखका- 
च्याच शब्दांत सांगावयाचे झाले, तर स्वतंत्र अश्या 
* तीन संकल्पित पुस्तकांचे , विषय येथे एकाच 
ग्रंथातील तीन विभागांत संकलित करण्यात आले 
आहेत. पहिल्या विभागात आगरकर, बा. शि, आपटे 
व टिळक यांच्याविषयीचे लेख आहेत. दुसऱ्या विभा- 
गात “ शोध सत्परशोधकांचा ' व “ जेधे-जवळकर ! 
असे दोन लेख आहेत. तिसर्‍या विभागात डॉ. केतकर, 
“* समाजस्वास्थ्प़'कार र. धों. कर्वे, सावरकर व 
पां. वौ. गाडगीळ यांच्या विचारसृष्टीचे विवेचन 
आहे. 

प्रस्तुत ग्रंथ म्हणजे गेल्या सुमारे शंभर वर्षांतील 
काही वृत्तपत्रे, नियतकालिके, ग्रंथ इ. मधील वाड- 
मयाचे एक प्रकारे ' उत्खनन *च होय. कधी कधी 
उत्खननातून मिळणाऱ्या नव्या पुराव्यांमुळे रूढ, 
दृढमूल परंतु निराधार अशा समजुती दुर होण्यास 
मदत होते. तसेच, इतिहासातील वास्तवाचे आकलन 
करून घेण्यासाठी आपल्या दृष्टीला अधिक “ डोळस- 
पणा येतो. प्रा. फडके यांच्या प्रस्तुत * वाड्मयीन 
उत्खनना'मुळेही अश्याच प्रकारचे कार्य साधले आहे. 
मी त्यांच्या या कार्याला उत्खनन म्हणतो, याचे 
कारण असे की, केवळ परंपरेने आलेल्या समजुती व 
मते यांवर ते विसंबून राहिलेले नाहीत. किंबहुना, 
ते त्यांना बळी पडलेले नाहीत, जुन्या काळातील त्या 
त्या वृत्तपत्राचे वा नियतकालिकांचे अंक प्रत्यक्षपणे 
पाहून त्यांनी स्वतः निष्कषे काढले आहेत. सत्यावर 
साचलेले पुर्वग्रहांचे व रूढ समजुतींचे थर दूर करणे 
आणि जे दृष्टीआड झाले वा केले गेले होते, ते पुन्हा 


दृष्टिगोचर करणे, हे या उत्खननाचे स्वरूप आहे. 
समीक्षेच्या क्षेत्रात असे ' मूलागामित्व ' फार दुमिळ 
असते. म्हणून प्रा. फडके यांच्या या प्रयत्नाची अपूर्वाई 
वाटते. शिवाय, त्यांचे लेखन बहुतांशी समतोल 
वृत्तीने केलेले असल्यामुळे सत्यलक्षी झाळे आहे. 
त्यामध्ये भडकपणा, प्रचारी थाट, पक्षपात वा भाव- 
विवशता सहसा आलेली नाही. हे लेखकाच्या वँचा- 
रिक परिपक्वतेचे व त्याच्या दृढ सत्यनिष्ठेचे लक्षण 
आहे, असे म्हटले तर वावगे होऊ नये. या दृष्टीने 
“ इतिहासाच्या अभ्यासकाला वस्तुस्थिती काय होती 
हे शोधण्याखेरीज गत्यंतर नसते 7 ( पृ. ३२), या 
स्वतःच्या दृष्टिकोणाशी त्याने शक्‍य तितके इमान 
राखण्याचा प्रयत्न केला आहे, ही आनंदाची गोष्ट 

आहे. 
अगदी पहिल्याच लेखात लेखकाने आगरकरांच्या 
जिवंतपणी त्यांची प्रेतयात्रा काढण्यात आली होती, 
या महा राष्ट्रात प्रचलित असलेल्या ' आख्यायिके - 
मागे असलेले वास्तव शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
* केवळ गोपाळराव आगरकरांची प्रेतयात्रा काढली 
गेली नव्हती, तर संमतिवयाच्य़ा बिलास पाठिंबा 
देणार्‍या सर्वे सुधारकांचे प्रतीक म्हणन प्रेत सजविले 
गेले होते ” ( पृ. ३), अशी नवी माहिती अस्सल 
कागदपत्रांच्या आधारे या लेखात पुढे आणली आहे. 
सत्यसंशोधनाच्या दृष्टीने ही माहिती नि:संशयपणे 
नहेत्वाची आहे. परंतु तिच्यामुळे रूढ॒* आख्या- 
रांनी माग ह तिचत गाही, “जासत 
दिले कौ, आगरकरांना ः रं गी, । आ साडीत 
लेल्या यो प्रेतयात्रेचा निदे शनक: या चा 
यतम भा व केल्याखेरीज आगकरांना 
आहे 1” हे सेवकाचे ता अशक्य होऊन बसले 
याह मते जेत णन तपासून घेणे आव्यक 
- ' प्रेतयात्रा सवे सुधारकांची 


ग्रंथपरीक्षण 


असल्यामुळे ती आगरकरांचीही होती, हे ओघानेच 
आले आणि “ प्राधान्येन व्यपदेश्या: भवन्ति ” 
(प्राधान्यावरून नावे दिली जातात), या सिद्धान्ता- 
नुसार आगरकर हे प्रमुख सुधारक असल्यामुळे 
इतरांपेक्षा त्यांच्याच बावतीत प्रेतयात्रेचा निर्देश 
प्रामुख्याने केला गेला व तो रूढ झाला हे स्वाभा- 
विकच होते, असे मला वाटते. त्यामुळे आगरकरांची 
जिवंतपणीची प्रेतयात्रा ही केवळ “ आख्यायिका 
होती, असे म्हणणे इष्ट ठरत नाही. तसेच ते म्हणणे 
निखळ सत्य आहे, असेही म्हणता येत नाही. 

आगरकरांनी समाजसुधारणेसाठी किती दाह 
सहन केला होता, हे ' आगरकरांचे अज्ञात पत्र? 
या लेखावरून स्पष्ट होते. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे 
परंतु आजवर दुर्लक्षित राहिलेले पत्र नव्याने उजे- 
डात आणण्याचे प्रशंसनीय कार्य लेखकाने केले आहे. 
तसेच, गोपाळराव जोशी यांनी आगरकरांची माफी 
मागणारे जे पत्र लिहिले होते, ते उजेडात आणून 
गोपाळराव जोक्लींच्या विषयी महाराष्ट्रात अलीकडे 
रूढ होऊ लागलेल्या समजुतींना लेखकाने धक्का 
दिला आहे. वा. शि. आपटे यांच्याविषयीचा लेख 
हृद्य झाला आहे. पुढील दोन लेखांत टिळक व 
आगरकर यांच्या वादविवादाचे विवेचन करताना 
मात्र लेखकाचा कल किचित का होईना टिळकांच्या 
बाजूला झुकलेला आहे, असे वाटल्याशिवाय रहात 
नाही. लेखकाची एऱहवी आढळणारी अगदी नि:पक्ष- 
पाती व केवळ सत्याचा वेध घेणारी वृत्ती त्याला 
येथे टिकवता आलेली नाही, असे जाणवते. अर्थात 
हे विधान सापेक्ष आहे. इतरत्र आढळणार्‍या त्याच्या 
समतोल वृत्तीमुळे त्याच्या लेखनाविषयी ज्या अपेक्षा 
निर्माण होतात, त्यांना येथे मात्र किंचितसा तडा 
गेल्यासारखे वाटते, एवढेच. 

प्रा. फडके यांच्या लेखनाला मी प्रारंभी ' उत्व- 
नन म्हटले. हा शब्द “ शोध सत्यशोधकांचा भ्या 
छेखाला विक्षेषत्वाने लागू पडतो. “ जोतीराव फुले 
म्हणजे सत्यशोधक समाज ' असे सोपे समीकरण 
मांडल्याने नकळत सत्यशोधक समाजाच्या उभारणी- 
तील व वाढीतील अन्य सभासदांचा वाटा दुलेक्षिला 
जातो ” ( पू. ६३ ), ही लेखकाची तक्रार योग्य 
आहे. '' सत्यशोधक समाज म्हणज काही एकखांबी 
तंबू नव्हता... ... सत्यश्योधक समाज ही एक चळवळ 


३७ 


होती याचे भान ठेवावयास हवे ” (पृ. ६३२ ), 
हा त्याचा इशाराही महत्त्वाचा आहे. यादृष्टीने 
त्याने प्रस्तुत लेखात सत्यशोधक चळवळीविषयी 
दिलेली बरीचशी माहिती नवी व महत्त्वपूणे आहे. 
या माहितीवरून लेखकाने काढलेले निष्कर्ष निर्णा- 
यक आहेत, असे नाही. त्याने समग्र माहिती पुढे 
आणली आहे, असेही म्हणता येणार नाही. क्वचित 
प्रसंगी म. फुले यांच्याविषयीची त्याची विधाने 
एकांगी वाटतात. काही ठिकाणी फुले यांचे विरोधक 
असलेल्या भालेकरांच्या विधानांवर तो अधिक 
विसंबलेला आहे, असे वाटते. परंतु तरीही त्याने 
स्वीकारलेली दिश्या योग्य आहे. त्या दिशेन इतिहास- 
लेखन होणे आवदयक आहे. तपश्षिलात चुका होऊ 
शकतात. अर्थात प्रस्तुत लेखकाने त्या हेतुपुरस्सर 
वा पूर्वग्रहदूषित होऊन केलेल्या नाहीत. सत्यसंशोधन 
करताना मानवाच्या हातून अपरिहायेपणे होणाऱ्या 
अश्या त्या चुका आहेत, हो बाब उपेक्षिता येणार 
नाही. आंधळेपणाने कोणाचीच विभूतिपूजा होऊ 
न्ये- मग ते म. फुले असोत वा अन्य कोणीही 
महापुरुष असोत. महापुरुषांचे यथाथ मूल्यमापन 
झाले पाहिजे आणि तसे मूल्यमापन करणे, हे इति- 
हासकारांचे व समीक्षकांचे कतंव्य असते. तसे मूल्य- 
मापन न केल्यामुळेच कित्येकदा त्या महापुरुषांचा 
पराभव होत असतो. सत्यशोधक चळवळीचा इतिहास 
समजण्याच्या दृष्टीने “ जेधे जवळकर ” हा लेखही 
हत्त्वाचा आहे. 

डॉ. केतकर, र. धों कर्वे, सावरकर व पां. वा. 
गाडगीळ यांच्या विचारसृष्टींचे विवेचन करणाऱ्या 
लेखांमधून लेखकाने त्या त्या विचारवंतांच्या वैशि- 
ष्ट्यांबरोबरच त्यांच्या मर्यादाही दर्शविल्या आहेत. 
हे कार्य करताना चरित्रकेखकाला आवश्यक अज्ली 
अलिप्तता, तटस्थता व अचूकता आपल्याजवळ अस- 
ल्याचे लेखकाने सिद्ध केळे आहे. कोणा ' व्यक्‍ती - 
विषयी आपल्या मनात राग-हेष नाही, फक्त त्या 
व्यक्‍तीने मांडलेळे विचार आपण विवेकाच्या निक- 
षावर तावून-सुळाखून घेत आहोत, असेच त्याने 
आपल्य़ा लेखनावरून दाखवून दिले आहे. '* राजकोय 
प्रश्‍नांच्या बाबतीत केतकरांनी वतंविलेली अनेक 
भाकिते खरी ठरलेली दिसतात ” (पू. १०४), या 
शब्दांत त्याने केतकरांचे द्रष्टेपण स्पष्ट केले आहे. 


राज्य मराठी वि 
संगणकीकृत 


३८ 


त्याबरोबरच ज्ञानकोशाच्या संकलनपर कार्यात गुंत- 
ल्यामुळे समाजशास्त्रज्ञ म्हणून केतकरांच्या कार्याला 
मर्यादा पडल्याचेही स्पष्ट केले आहे (पृ. ८१). 
चातुर्वेण्ये, जातिव्यवस्था इ. विषयांवरील त्यांच्या 
मतांचे असेच यथार्थ मूल्यमापन केले आहे. र. धों. 
कर्वे यांच्या बुद्धिप्रामाण्यवादाचेही असेच विश्‍लेषण 
त्याने सादर केले आहे. संततिनियमन, नग्नता, समा- 
गमस्वातंत्र्य, स्त्रीस्वातंत्र्य इ विषयांवरील कर्व्यांच्या 
मतांचे त्याने साधार विवेचन केले आहे. उदा- 
“ पातित्रत्य हे नैसगिक नसुन ती पुरुषांची अरेरावी 
आहे असे त्यांना वाटे ” ( पू. १३५ ), या शाब्दांत 
त्यांचा व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद व सुखवाद मांडून झाल्या- 
वर “ सत्याची आणि न्यायाची चाड स्त्रियांना पुरु- 
षांपेक्षा बरीच कमी असते.” (पृ. १३७ ), हे त्यांचे 
मतही उद्धृत करण्यात आले आहे. “ आपल्या 
नेत्याच्या भूमिकेचा स्वतःला विसर पडू न देणारा 
सावरकरांइतका आत्मकेंद्रित वृत्तीचा पुढारी अर्वा- 
चीन भारताच्या इतिहासात क्वचित आढळेल” (पृ. 
१५१ ), या शब्दांत सावरकरांच्या नेतृत्वाचे व 
व्यक्‍तित्वाचे मर्म उल्गडून दाखविले आहे. “ त्यांच्या 
इतिहासविषयक लेखनाचे स्वरूपही मूलतः आणि 
मुख्यत: रोमॅंटिक आहे” ( पृ. १५६), “सावरकर 
धर्मभोळे नसले तरी ' राष्ट्रभोळे' होते, असे वाटते ” 
(पृ. १५७), इ. विधानांतून सावरकरांच्या व्यक्ति 
त्वाचे निर्भीडपणे मूल्यमापन केल्याचे दिसून येते. 


“ महाराष्ट्रातल्या निदान एका पिढीवर समाज- 
वादी विचारांचे संस्कार ” ( पृ. १८५) करणाऱ्यां- 
पैकी एक असलेल्या पां. वा. गाडगिळांचे विचारविद्व 
कसे प्रवाहश्ील आहे, हे अनेक अवतरणांच्या आधारे 
दाखवून दिले आहे. “ ... वाचकाच्या भावना न 
भडकवता त्याच्या विचार करण्याच्या शक्‍तीला 
आवाहन करावयाचे, असा गाडगिळांचा शिरस्ता 
आहे” ( पृ. १७० ), या शब्दांत त्यांच्या लेखनाचे 
मर्म व्यक्‍त केले आहे. 

सुबक व बहुतांशी निर्दोष मुद्रण आणि आकषक 
मुखपृष्ठ या प्रस्तुत ग्रंथाच्या आणखी काही जमेच्या 
बाजू होत, 

-ण आ. ह. साळुंखे 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


: वैदिक वाड्य़यातील प्रश्नोत्तरे - कै. भाऊ 
विष्णु अष्टेकर वैदिक व्याख्यानमाला सत्र ५ वे, 
व्याख्याते- डॉ. मधुकर अनंत मेहेंदळे; पृष्ठसंख्या 
१-१४४, मूल्य ११ रु., पुणे विद्यापीठ; १९८०, 
2: अन मक 2303 यीमह जीलन 3 डी 2 पकी 


पुणे विद्यापीठात दर चार वर्षांनी कै. भाऊ विष्णु 
अष्टेकर वैदिक व्याख्यानमालेत पाच व्याख्यानांचे 
एक सत्र आयोजित केले जाते. पूर्वीच्या चारही सत्रां- 
तील व्याख्याने पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाली आहेत. 
पाचव्या सत्रातील व्याख्याने ऑगस्ट १९७८ मध्ये 
दिली गेली. ती आता पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाली 
आहेत. विद्यापीठ व्याख्यानमालांना संशोधनमूल्य 
असावे अशी अपेक्षा असते. पुणे विद्यापीठाच्या 
अष्टेकर व्याख्यानमालांमध्ये हे संशोधनमूल्य योग्य- 
प्रकारे सांभाळले गेले आहे ही संतोषाची गोष्ट आहे. 
डॉ. मेहेंदळे यांच्या प्रस्तुत व्याख्यानमालेनेही हा दर्जा 
कायम राखला आहे. 
वैदिक वाडूमयातील प्रश्‍नोत्तरे हा या व्याख्यान- 
माळेचा विषय आहे. प्रश्‍न म्हणजे जिज्ञासा हे बुद्धि- 
वादी मानवाचे वैशिष्ट्य आहे. प्रश्‍न निर्माण होणे 
आणि त्यांची उत्तरे शोधणे अशा दोन्ही प्रकारांनी 
मानवी बुद्धीचा विलास आढळून येतो. मानवी समा- 
जाची बुद्धि ज्या प्रमाणात चौकस आणि प्रश्‍नांची 
उत्तरे शोधणारी असेल त्या प्रमाणात तो समाज प्रगत 
आहे असे म्हणावे लागेल. प्राचीन वैदिक वाडू्मयाचे 
रचनाकार या कसोटीला पुर्णपणे उतरतात. आणि 
तत्कालीन इतर समाजांच्या तुलनेने पहाता ह त्यांच्या 
बुद्धीची उंची त्यांच्या प्रश्‍नोत्तरांच्या अवलोकनाने 
बर्‍याच वरच्या पातळीवर पोचली असल्याचे दिसून 
येते. डॉ. मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे, ' एखाद्या 
समाजाच्या विशिष्ट कालखंडातील विद्वानांचे मनो- 
गत जाणून घ्यावयाचे झाल्यास त्या कालखंडातील 
. वक प्रश्‍न पडले होते, कश्ाविषयी 
पाका 2 ते गुंतुन गेले होते, त्यांना कशाच्या 
होत्या, हे अभ्यासणे इष्ट ठरेल! (पृ.२). 
पहिली दोन व्याख्याने क्रवेदावर आधारलेली 
आहेत. क्रण्वेद हा भारतीयांचा सर्वांत प्राचीन ग्रंथ. 
क पा ती आ तय पहाच आविष्कार 
गी पडावी हे योग्यच 
आहे. पहिल्या व्याख्यानात 'कूटसुक्तांतील प्रश्‍नांचा 


ग्रंथपरीक्षण 


आणि देवताविषयक प्रश्‍नांचा संग्रह केला आहे. 
क्रग्वेदात काही कूट सूक्ते आहेत, त्यांत सृष्टि- 
विषयक रूपके कल्पून प्रश्‍न विचारलेले असतात. 
काही रूपकांचा उलगडा होतो; काहींचा होत नाही. 
कूटसुक्‍्तांत जे प्रश्‍न विचारले आहेत त्यांची उत्तरे 
दिलेली नाहीत. ती उपलब्ध असती तरत्या त्या 
क्रषीच्या मनात प्रवेश करता आला असता. आअग्ति, 
इन्द्र आणि अश्विना या देवतांविषयी जे प्रश्‍न 
आहेत, त्यांत देवतांना आपल्या साहाय्यासाठी 
यायला उश्यीर होत आहे या जाणिवेने विचारलेले 
काही प्रश्‍न आहेत. मोरोपंतांच्या संशयरत्नमालेची या 
ठिकाणी आठवण होते. काही प्रश्‍न देवतेचे वैशिष्ट्य 
किवा देवता आणि क्रषि यांचा संबंध यातुन निर्माण 
झाले आहेत. वरुण हा क्ऱताचा पालक आहे. मनु- 
वयाच्या हातुन क्रताचा भंग झाल्यास तो त्याला 
शिक्षा करतो. या क्रताच्या भंगाविषयी चिंता काही 
प्रश्‍नांत व्यक्त केली आहे. सुर्य खाली कसा पडत 
नाही, असा प्रश्‍न एका क्रषीने उपस्थित केला आहे. 
द्युलोकात वाहणार्‍या सात नद्यांच्या प्रवाहातुन तो 
प्रवास करतो म्हणून तो पडत नाही असे त्या प्रश्‍नाचे 
उत्तरही दिले आहे. उषा ही रोज उगवते आणि 
तिचे स्वरूप रमणीय आहे. क्रषीला प्रश्‍न पडला आहे 
की उषा एक की अनेक, आणि अनेक असतील 
तर एकीपासून दुसरी निराळी कशी ओळखायची ? 

दुसर्‍या व्याख्यानात सृष्ट्युत्पत्तिविषयक आणि 
संवादसूक्तान्तर्गत प्रश्‍न मांडले आहेत. सृष्ट्युत्पत्ती- 
संबंधी क्रषींनी प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत आणि 
आपल्या समजुतीप्रमाणे त्यांची उत्तरेही दिली 
आहेत. हे संवाद कुणाकुणामध्येआहेत, त्यांची पृष्ठ- 
भूमि कोणती याची नोंद वैदिक परंपरेत केली आहे. 
तथापि या संवादाचे तप्नीलवार स्वरूप कश्या प्रका- 
रचे आहे यासंबंधी विद्वानांत मतभिन्नता आहे. या 
मतांतरांचा परामश डॉ. मेहेंदळे यांनी घेतला आहे. 

तिसऱ्या व्याख्यानात ब्राह्मण ग्रंथातील प्रश्‍नांचा 
ऊहापोह केला आहे. ब्राह्मण ग्रंथ अनेक आहेत; आणि 
ते लहान मोठे आहेत. व्याख्यात्यांनी क्रग्वेदाचे ऐतरेय 
ब्राह्मण आणि शुक्‍ल यजुर्वेदाचे शतपथ ब्राह्मण हे 
दोनच ग्रंथ विवेचनासाठी घेतले आहेत. श्रौतयज्ञ- 
विधीचा तपश्लीलवार विचार ब्राह्मणग्रंथांत केलेला 
असतो. त्या विचारात ब्राह्मणकार आपल्या विशिष्ट 


३९ 


पद्धतीने कार्यकारणभाव दाखवीत असतात. यज्ञविधीर्‌ 
संबंधीही विविध संप्रदाय रूढ झालेले असतात. या 
सर्वांचे विवेचन करीत असता स्वाभाविकपणे प्रश्‍न 
उपस्थित होतात; आणि त्यांची उत्तरेही दिलेली 
असतात. क्वचित्‌ प्रश्‍न साक्षात्‌ उपस्थित न करताच 
स्पष्टीकरण करण्यात येते. शब्दांच्या व्य॒त्पत्ती 
विधीला अनुकूल अश्या प्रकारे सांगण्याची ब्राह्मण- 
कारांची प्रवृत्ति असते. प्रश्‍न उपस्थित न करताच 
अशा व्युत्पत्ती ते देतात, विध्यपराधांसाठी प्रायश्चित्त 
सांगताना कधीकधी ब्राह्मणकार प्रश्‍नोत्तरपद्धतीचा 
आश्रय घेतात. यज्ञविषयक संकेत हे काही प्रश्‍नोत्त- 
रांचे विषय असतात. अदवमेधात मुख्य क्रत्बिजांमध्ये 
प्रश्‍नोत्तरे होतात. त्यांना ब्रह्मोद्य असे नाव आहे. 
सृष्ट्युत्पत्ति आणि यज्ञविषयक संकेत हे अशा ब्रहमो- 
द्यांचे विषय आहेत. 

उपनिषदांतील प्रश्‍नोत्तरे हा चोथ्या व्याख्यानाचा 
विषय आहे. आधिभोतिक, आधिदैविक आणि आध्या- 
त्मिक ज्ञान हा या प्रश्‍नोत्तरांचा विषय आहे. या 
व्याख्यानांसाठी आधार म्हणून ठ्यराख्यात्यांनी दशो- 
पनिषदे घेतली आहेत. आमुष्मिक ज्ञानाच्या प्राप्ती- 
साठी गुरुकडे शिष्यभावाने जाणे आणि सेवाभावाने 
रहाणे आवश्यक आहे अशी उपनिषदांची धारणा 
आहे. जिज्ञासु आणि विवेकशील शिष्याने विचारलेले 
प्रश्‍ल आणि त्यांना आचार्यांनी दिलेली विस्तृत उत्तरे 
अशी उपनिषदांची मांडणी आहे. दशयोपनिषदातील 
सवेच संवादांची मांडणी एका व्याख्यानात करणे 
अशक्य असल्यामुळे निवडक संवादांचे स्वरूप 
व्याख्यात्यांना सांगावे लागले आहे. तथापि हे एकच 
व्याख्यान वाचले तरी वाचकाला उपनिषदांतील 
प्रतिपाद्य विषयाचे ज्ञान होईल इतके हे प्रकरण सरस 
उतरले आहे. 

वेदांगे अनेक आहेत; त्यापैको निरुक्त हे एकच 
वेदाडूग व्याख्यात्यांनी पाचव्या व्याख्यानासाठी 
निवडले आहे. डॉ. मेहेंदळे यांचा यास्काच्य़ा 
निरुकताचा विशेष अभ्यास आहे. यामुळे त्यांच्या 
या व्याख्यानाला एक विशेष अधिकारी बैठक आहे. 
मत्त्रार्थासंबंधी नेर्क्‍त, याजिक आणि ऐतिहासिक 
अशा तीन संप्रदायांचे विचार निरक्‍्तात आढळतात. 
सरव नामे ही आख्यातज आहेत असा निरुक्तकारांचा 
सिद्धांत असल्यामुळे शब्दाची व्युत्पत्ति सांगताना 


न्य ८ ८: 
रकन रड ऊएऊॉ” 
-करखगघर ह 92». 20: ज्ञ” 
रगघर चिनचे, 
पणन वरक (तथदर्थत 


४० 


*कस्मात्‌ ' असा प्रश्‍न निरुक्‍तात वारंवार उपस्थित 
केलेला असतो. देवतांच्या मूळ स्वरूपाविषयी 
यास्काचार्यांनी केलेल्या विवेचनाचा सारांश डॉ. 
मेहेंदळे यांनो दिला आहे आणि वैदवानर आणि 
वृत्र या शब्दांची विस्तारांनी चर्चा केली आहे. 
इन्द्र-वृत्र प्रश्‍नासंबंधी आधूनिक विद्वानांची मते- 
विशेषतः डॉ. ल्यूडसंचे मत -याविषयीही त्यांनी 
विवेचन केले आहे. अज्ञा प्रकारे पाच व्याख्यानांत 
त्यांनी वेदिक वाडू्मयातील प्रश्‍नोत्तरांचा प्रपंच 
मांडला आहे. 

एकदोन मुद्द्यांचा निदेश करणे इष्ट वाटते. चौथ्या 
व्याख्प़ानात उपनिषदांविषयी बोलताना “ वेदातील 
प्राथेना किवा यज्ञयाग यांनी कुणी मृत्यूला जिकल्याचे 
उदाहरण नव्हते” असे डॉ. मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे 
( पू, ८९ ), ते खरेच आहे. निरनिराळ्या यागांमुळे 
ऐहिक आणि आमुष्मिक भोग प्राप्त होतात असे पृ.८७ 
वर म्हटले आहे. नित्य स्वरूपाच्या श्रौत कर्मांचे स्वर्ग 
हे फल आहे, मृत्यूनंतर यजमान स्वगेलोकात म्हणजे 
सूर्येल्ोकात रहातो असे वर्णन आहे, तथापि पुराणांत 
वणेन केल्याप्रमाणे त्या स्वर्गात नाना प्रकारचे भोग 
आहेत असे वर्णन वैदिक वाडू्मय़ात केलेले दिसत 
नाही. अमृतत्व म्हणजे पूर्ण आयुष्य किवा प्रजामतत्व 
अशी कल्पना देदात आहे. परंतु “ अगन्म ज्योतिः ग 
आम्ही द्युललोकात जाऊन पोचलो आहोत, ही भावना 
मृत्यूनंतरच्या परलोकवासाची अवस्था दश्विते, 
यज्ञधर्मातील नीतितत्त्वांचे प्रतिपादन स्वर्गलोकातीळ 
आध्यात्मिक अवस्थाप्राप्तीला पोषकच आहे. अग्नि- 
होत्रहोमामुळे यजमानाला देवतांचे सायज्य व 
सालोक्य प्राप्त होते, असे ब्राह्मण ग्रंथांत म्ह्टले आहे 
(पृ. ८० ), यामुळे उपनिषदांतील ब्रह्मप्राप्तीचा 
विचार म्हणजे यज्ञधर्मातील आध्यात्मिक विचाराची 
उत्क्रान्ति आहे असे म्हणणे योग्य होईल. 

ब्राह्मणग्रंथांतील * अपरिमित ' या शब्दाचा अर्थ 
* उक्त संख्येच्या जवळपास ' असा करण्यात आला 
आहे ( पृ. ६१ ). त्यात थोडी दुरुस्ती करावयास 
पाहिजे. । अपरिमित ! म्हणजे ' उक्त संख्येपेक्षा 
थोडे अधिक असा अर्थ्व आहे. अग्निष्टोमात माध्यं- 
दिन सवनात ग्रावस्तुत्‌ या क्रत्विजाने सोमाभिषव- 
प्रसंगी क्रथेदातील क्रचा म्हणावयाच्या असतात. 
या क्रवांची संख्या शंभर किवा तेहतीस किवा 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


* अपरिमित ' असते. सोमाभिषवातीळ वेगवेगळया 
कृतींना अनुलक्षून त्या त्या क्रचा म्हणावयाच्या 
असतात. हा मेळ बसण्यासाठी क्वचित्‌ तेहतीसहून 
अधिक उ5इचा म्हणणे प्राप्त होते. हे सांगण्यासाठी 
“अपरिमित ! या शब्दाची योजना झाली आहे. 
प्रातरनुवाकाचे मंत्र म्हणण्याच्या निमित्ताने अशाच 
कारणासाठी ' अपरिमित ? या शब्दाचा प्रयोग कर- 
ण्यात आला आहे. पृष्ठ ७९ ओळ १९ मध्ये 
“ वायव्येच्या उत्तरेला 7 या शब्दांच्या ऐवजी 
“ ईशान्येला ” असा अथे घ्यावा असे वाटते. त्याच 
पृष्ठावर “ जेव्हा यजमान अग्निहोत्रहवणीत पाणी 
ओतून ते अग्नीवर शिपडतो ? असे म्हटले आहे 
(ओळ १९). “अग्नीवर” याच्या ऐवजी “अग्नीच्या 
पडचिमेला ” असे पाहिजे. 

_ वैदिक वाडूमयासंबंधी मराठी भाषेत बरेच लिहिले 
गेळे आहे. या पुस्तकाचा विशेष हा को संहिता- 
कालापासून वेदाइंगकालापर्यंतच्या दीर्घ कालखंडा- 
तील अनेक क्रषिमुनींच्या अंतःकरणात प्रवेश करण्या- 
साठी सुयोग्य हार यामुळे उपल्ब्ध झाले आहे. 
पुस्तकातील भाषेमध्ये एक प्रकारचा जिव्हाळा आहे. 
भारतातील प्राचीन. काळच्या आणि एका विशिष्ट 
भूमिकेवरून सृष्टीकडे पहाणाऱ्या क्रषिकवींच्या 
भावनांचे आणि समजुतींचे समीक्षण आपण करीत 
आहोत या भावनेने या पुस्तकाकडे पहाणाराला मोठे 
विचारधन आणि भावधन गवसल्याचा आनंद होईल 


-- चिं. ग, काशीकर 


*->>>>< 


1 डर... दं चे 
, खूळ $ ( कादंबरी ) - भालचंद्र नेमाडे; 
पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई १९७९; पृष्ठे १९८; 
किमत २५ रुपये. 


दोन कादंबऱ्यांतुन 
ज्याची प्रतिमा नीटपणे 
सा | इंग्रजीचा प्राध्यापक 
कॉलेज बदलीत यंदा 
कॉलेजात दाखल होतो. 
व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली 
परा इथे चालत आल्याचे त्याला 
मित्ताने शिक्षणक्षेत्रातील जातीयवाद 


"करखखगघरचिघर्जचन) 


१. नेमाडे यांच्या मागील 
('बिढार 'व ' जरिला?! 3 
प्रस्थापित झाली आहे अ 
चांगदेव पाटील दरवर्षी 
पुराणिक या ' ब्राह्मणी ' 
लोकशाही व 
जुनीच पेशवाईपरं 
आढळते.या नि 


या 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ग्रंथपरीक्षण 


ब्राह्मणी वर्चस्वाचा यथास्थित फायदा उठवत राज- 
कारण खेळणारे व स्वतःच्प़ा स्वार्थासाठी जातीय 
दंगली पेटवून देऊन स्वतः नामानिराळे राहणारे 
माठुराम-ठोसर प्रभृती संस्थाचालक व पत्रकार; 
शिक्षणक्षेत्रातील प्रचंड भ्रष्टाचार व ओंगळ किळस- 
वाणी वशिलेवाजी; लाचार हांजीहांजीखोर चाकर- 
मानी प्राध्यापकमंडळी यांचे रोखठोक वास्तव चित्रण 
व तदनुषंगाने सध्याच्या सडलेल्या मूल्परश्रष्ट समाज- 
जीवनावर विदारक प्रकाशझोत, असा या कादं- 
बरीच्या आशयाचा पोत आहे. हे चित्रण वास्तववादी 
दैलीमध्ये, त्याला औपरोधिक विडंबनात्मक प्रति- 
क्रियांची जोड देत प्रत्ययकारी केले आहे. त्या दृष्टीने 
काही प्राध्यापकांची व्यंग्यचित्रे पाहण्याजोगी आहेत. 
चुळबुळे-गोगटे प्रकरण तर शैक्षणिक भनीती व 
भ्रष्टाचाराचा कळसच म्हणावा लागेल. हे ब्राह्मणी 
कॉलेज असल्याने इथे जोशी-देशपांडे-कुलकर्णी या 
नावांचा सुळसुळाट असणार, हे ओघानेच आले. 
तेव्हा ते वेगळे ओळखू येण्यासाठी, त्यांना जी व्यंग्या- 
त्मक विशेषणे जोडली आहेत, ती फार गंमतीदार 
आहेत. उदाहरणाथ लग्नात बारा हजार रुपये हुंडा 
घेतलेला हिंदुत्ववादी कुलकर्णी; लहान मेंदू मोठा 
व मोठा मेंदू लहान दिसणारा देशपांडे; या एकदा 
फुरसतीनं घरी असं म्हणणारा देशपांडे; चहाचे बिल 
कधी न देणारा यजुवेंदी जोशी वगैरे. 


२. या कादंबरीमागे असलेली लेखकाची मूल्य- 
विवेकाची व नैतिकतेची प्रखर जाणीव ही दुहेरी 
पातळीवर व्यक्त होताना दिसते. तिचे रूप वर 
सांगितल्याप्रपाणे व्यंग्यविडंबनात्मक व भौपरोधिक 
आहे; तर दुसरेख्प हे अधिक गांभीयंपुर्ण, खोल 
व उदास आहे. प्रागतिक विचारसरणी व विधायक 
जीवनदृष्टी असणार्‍या संवेदनक्षम तरुण मनांचा एक 
प्रातिनिधिक गट या कादंबरीत आहे. चांगदेव पाटील 
ब नामदेव भोळे हे या गटाचे प्रवक्ते, एका अर्थी 
ते परस्परांचे ' काउंटर पॉइंट 'ही म्हणता येतील. 
म्हणजे अगदी ढोबळ मानाने चांगदेव हा पाश्‍चात्त्य 
पुरोगामी, आत्यंतिक व्यक्तिनिष्ठ व आत्मकेंद्रित 
जीवनवत्तीचा प्रतिनिधी; तर नामदेव भोळे हा 
समाजसन्मुख, व्यवहारवादी जीवनसरणीचा. या 
संदर्भात चांगदेव हा ' इंग्रजो'चा, तर नामदेव हा 

त, भा. ६ 


४१ 


* समाजशास्त्रा'चा प्रांध्यापक असणे, हे केवढे ढोबळ 
मानाने प्रतीकात्मक आहे हे आता थोड्या विस्ताराने 
पाहता येईल. 

चांगदेव पाटील हा आत्मकेंद्रित व व्यक्तिनिष्ठ 
असला, तरी तसा तो सांकेतिक व पोथीनिष्ठ अर्थाने 
वैफल्यग्रस्त व शून्यवादी नाही. त्याचे या जगण्यावर 
व माणसावर खऱ्याखुऱ्या अर्थाने प्रेम आहे, पण 
त्याची जीवनासक्ती ही एकाकीपणाच्या व मरण- 
भयाच्या जाणिवेचाच विरोधलक्षी आविष्कार आहे. 
म्हणजे आयुष्याची क्षणभंगुरता व वैयथ्यं ( अँब्‌स- 
डिटी) जाणवल्यानेच आपल्या वाट्याला आलेले 
आयुष्य जास्तीत जास्त चांगल्या रीतीने जगावे, ही 
जाणीव होय. या जीवनसन्मुखतेची काही अंगे फार 
लोभसवाणी आहेत. जीवन जगणे हीच एक बांधि- 
लकी (कमिटमॅंट)- ' नैतिक वांधिलकी ' मानणे. 
काही काही गोष्टी तो फार उत्कट हव्यासाने करतो. 
प्राध्यापक असल्याने विद्यार्थ्यांना मन लावून, कतंव्य- 
बुद्धीने शिकवतो. मंत्री हे एक मूल्य मानून भोवती 
चांगली माणसे जमवतो. स्वतःच्या आवडीनिवडी 
जपतो. हे एक आजचे प्रातिनिधिक तरुण मन आहे. 
परंतु त्याचे हे जगणे काठाकाठावरचे अलिप्त असे 
वाटते. कुठेही तो मनाने गुंतून पडत नाही. राजेश्‍वरी 
हे एक नाजुक प्रकरण त्याच्या आयुष्यात घडते. अशी 
स्त्री प्रकरणे त्याच्या पूर्वायुष्यातही घडतात. पण 
त्यात कुठेही शारीरपातळीवरची भोगासक्ती नाही. 
विषयवासनेचा एक नाजुक अतितलम धागा त्यात 
विरळपणे अधून मधून चमकताना दिसतोही; पण 
सुप्त वैषयिक आकर्षणाचे उदात्तीकरण अशी प्रोढ 
प्रगल्भ स्त्रीपुरुष मैत्री असेच त्याचे स्वरूप बव्हंशी 
आहे. चांगदेवचे माणसावरील प्रेमही असेच स्वत:- 
पासून सुरू होते व ते स्वतःमध्येच गुंतून पडते (* मी 
तर माझ्यापलीकडे काहीच करू शकलो नाही. ते 
सुद्धा नीट नाही, ही त्याची खंत आहे). भोवतालच्या 
समाजजीवनामध्ये तो स्वतःला सामावू शकत नाही. 
मृत्यू व एकाकीपणा यांच्या त्याच्या जाणिवा फार 
खोल आहेत व अंतर्यामी ठसठसणारी ही वेदना वर- 
पांगी आरास रचून व आयुष्याची बाह्यांगी ,सजावट 
करून खोल गाडण्याचा एक अजाणता अट्टाहास 
त्याच्या जगण्याला आहे. त्याची जीवनासक्ती ही 
त्याने पांघरलेली ' झूल ' आहे. 


"करगघर चि्ठनसज, 


४२ 


३. नामदेव भोळे हा दुसर्‍या टोकाचा, तरुण- 
मनाचा प्रातिनिधिक नमुना म्हणता येईल, हा धनगर 
समाजातुन शिकूनसवरून वर आलेला प्राध्यापक. 
जास्त रोखठोक व वास्तववादी. आयुष्यातील 
प्रश्‍नांचे त्याचे ' कन्फ़टेशन ' हे प्रत्यक्ष अनुभवजन्य. 
केवळ चिंतनशील नव्हे. त्यामुळे त्याचे आयुष्याचे 
आकलनही अधिक व्यापक व सवेस्पर्शी. त्याच्या 
निमित्ताने कादंबरीला बहुजनसमाजाच्या अस्तित्व- 
भानाचेही एक परिमाण लाभले आहे. आपल्या 
देशाचा प्रचंड विस्तार व वाढते दारिद्रय; भारतीय 
समाजजीवन, हिंदू कुटुंबपद्धती यांतली संमिश्रता व 
गुंतागुंत, प्रवृत्ती व विकृती मान्य करूनच, त्याचा 
अन्वयार्थ लावतळावत तो आपली सामाजिक-राज- 
कीय विचारसरणी उभी करतो. आहे हीच व्यक्‍ती- 
समष्टी जीवनाची चौकट पतकरून व त्यात आपले 
आयुष्य सामावून हें जगणे जास्तीत जास्त अथेपुर्ण 
कसे करता येईल, ह्याचा विचार त्याच्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाला तोठून धरतो. ' कोट-टायसारखी अनुकरण 
करणारी लोकशाही आपल्याला नको. खास आपल्या 
देशाला परवडणारी लोकशाही असावी. पाइचात्त्य 
व्यक्तिवादी कल्पना आपल्या बहुस्तरीय व वैचित्र्य- 
पूर्ण समाजव्यवस्थेत परवडण्याजोग्या नाहीत... 
मोठ्या आणि जुनाट देशाचं सरकार कडकच 
असायला पाहिजे. स्वातंत्र्य उपभोगा असं म्हणणारी 
हुकुमशाही झाल्याशिवाय इथे कोणाला स्वातंत्र्यसुद्धा 
मिळायचं नाही... ही त्याची विचारसरणी. 
त्याच्या सामाजिक जाणिवाही फार प्रखर आहेत. 
हिंदू स्त्रीची हलाखी व गुलामगिरी यांची त्याने 
केलेली वरणणने ( पृ. १३२-१३५ ) अंगावर काटा 
आणणारी आहेत. जातीयता, हुंडापद्धती यांसारख्या 
हिंदू जीवनातील विक्रतींवर तो संतापून आवेशात 
जळजळीतपणे प्रतिक्रिया व्यक्‍त करतो. तरीही हिंदू 
जीवनसरणीची तरफदारीही त्याने वेळोवेळी केली 
आहे. चांगदेव कारा तर नामदेव विवाहित. सार्‍या 
कौटुंबिक जबाबदार्‍या तो प्रेमळपणाने व कर्तव्य- 
बुद्धीने पार पाडतो. बायकोमुलांवर उदंड माया 
धरतो. व्यक्‍्ति-समाज जीवनाच्या स्थैर्यासाठी व 
स्वास्थ्यासाठी हिंदू कुटुंबसंस्थेची मातब्बरी तो मान्य 
करतो. त्याचे माणसावरील प्रेम केवळ स्वत:मध्येच 


गुतुन पडत नाही. तर ते कुटुंबामध्ये विस्तारत 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


जाऊन, व्यापक होत होत सगळे समाजजीवनच 
कवेत घेते. स्वत:च्या प्राध्यापफीय जबाबदाऱया, 
कोटुंबिक कतेव्ये व पुढे जाऊन समाजकायंही तो 
तितक्‍याच निष्ठेने व प्रेमळपणाने करीत राहतो. 
इथेही एका अर्थी : कमिटेड' व्यक्‍तीच्याच सवे- 
सामान्य व समाजमान्य जीवनरीतीचा शोध नेमाडे 
घेऊ पाहत आहेत, हे जाणवत राहते. 

४. चांगदेव-नामदेव बरोबरच आणखी काही 
विधायक प्रागतिक विचारसरणीच्या तरुण प्राध्या- 
पकांचा गट कादंबरीत निर्मिला आहे. त्यांच्या विविध 
विषयांवरील सविस्तर, सांगोपांग चर्चातुन एकंदरीत 
* मतामतांचा गल्बला ' उसळतो. हिंदू विवाह व 
कुटुंबसंस्था; हुंडा व जातीयवादासारख्या विषवल्ली व 
त्यांचे भीषण पर्यवसान; स्त्रियांची गुलामी व हलाखी; 
दलितांचे समाजकारण व राजकारण असे सध्याचे 
सगळे ज्वलंत प्रश्‍न इथे प्राध्यापकीय चचेच्या पातळी- 
वर हाताळले आहेत. हा भाग कादंबरीभर फार 
प्रचंड व अस्ताव्यस्त पसरून राहिला आहे आणि 
त्याची काही चांगली व काही वाईट अंगे आहेत. 
व्यक्‍ती व समाजजीवनाच्या समग्रतेला सर्वस्पर्शी 
अशी ही चर्चा आहे आणि सध्याच्पा संवेदनक्षम 
जागरुक तरुण मनांच्या ज्या विविधस्तरीय 
भिन्नभिन्न प्रतिक्रिया उमटू शकतील, त्या इथे 
संकलनात्मक रूपात टिपल्या आहेत. विशेषत; 
काही आस्थाविषयांवर ज्या पोटतिडिकीने हो मंडळी 
बोलतात, त्यात एक अस्सल व ममंभेदक ताजेपणा 
आहे. सडलेल्या, ऱ्हासाला लागलेल्या समाजातील 
मूल्यविहिनतेविरुद्ध प्रखर संतप्त प्रतिक्रिया आहे व 
विधायक जीवनसन्मुखतेची ओढ आहे. पण त्यांचे 
जीवनाचे समग्रलक्षी आकलन हे प्राध्यापकीय 
चेचच्या पातळीवर व म्हणून कित्येकदा केवळ 
आकादेमिक तर कित्येकदा वर्तमानकालीन वृत्त- 
पत्रीय वास्तवाच्या पातळोवरच घोटाळताना दिसते. 
काही वेळा तर सदरहु कादंबरीकार कॉलेजच्या 
स्टाफरूममध्ये वा. प्राध्य़ाप्काच्या खोलीवर टेप- 
रेकॉर्डर लावूनच वसले असावेत, इतकी “ वास्तव- 
वादी प्रत्ययकारिता ' अनुभवास येते. हा अतिरेकी- 
पणा वैतागजन्य आहे परंतु नेमाडेंची खास रंजक व 
चुरचुरीत शेली एऱ्हवीच्या या रुक्षवेताग चर्चेला 
पुसलू्प पार करते, हा भाग वेगळा. नेमाडे हे एक 


उड डएय” ञोऊञक” 
"ऐओञरञओओअऊय, 
-करेडगघरचिघजसज? 

व ढ टार पया ८ आ. 


ग्रंथपरीक्षण 


आजचे समर्थ गद्य शेलीकार आहेत व तरुण 
पिढीची चलनी बोलीभाषा त्यांना नेमकी अवगत 
आहे, हे मान्य केलेच पाहिजे. 

५. अश्या या वैताग चचत नेहमीप्रमाणे कादंबरी 
संपणार असे वाटत असतानाच कादंबरी शेवटी 
जवरदस्त धक्का देते. अखेरच्या वाटावळणांवर ती 
झपाझप गिअर बदलते. चांगदेव पहाटेच्या थंडीत 
कुडकुडणाऱ्या माकडाच्या पिलाला कोट देतो, 
तेव्हाच निरपेक्ष भूतदयेपेक्षा काही वेगळे अधिक 
करूण व केविलवाणे वाटून राहते. मग पुढे पिसाळ- 
छेल्या कुत्र्याला लळा लावून अखेर चांगदेव त्याला 
विश्‍वासघाताने विष चारून मारण्यापेक्षा सरळ 
क्रूरपणे डोक्यात धोंडा घाळून ठार मारतो. त्याला 
भेडसावणारे माणसाचे भयानक क्रूर पंजे असे 
त्याच्यावरच उलटतात. इथून त्याचा बाहेरच्या 
जगाशी संपुर्ण संवंध तुटतो व अखेर अटळ भयावह 
अह्या एकाकीपणाच्या खोल गर्तेत तो असाहाय्य 
केविलवाणा होऊन भोवंडत राहतो. आपल्या अस्ति- 
त्वाचा साक्षात्कार चांगदेवला घडतो, तो असा : 
* ह्या घनघोर सृष्टितत्त्वाचा एक भाग म्हणून 
आपलं अस्तित्व आहे. हा अवघा डोंगरू पोकळ असे. 
कोणी इथले रिगणेनिगणे जाणे ना ...ह्या संकुचित 
खंडित समाजजीवनामध्ये मला संपुर्ण अस्तित्व 
ओतता येत नाही. ' अखेर त्याने पांघरलेली वर- 
पांगी जीवनासक्तीची व समाजजीवनाची झूल 
गळून पडते व “ नसतेपणाचा काळोख * त्याचे अवघे 
अस्तित्व गिळून टाकतो. अश्या रीतीने चांगदेवच्या 
आत्मकेंद्रित व व्यक्तिनिष्ठ जीवनदृष्टीचे अंतिम 
पर्यवसान एकच : अटळ एकाकीपणा व मृत्यू. 
कारण पुढे सगळ्याच वाटा कायमच्या बंद 
होतात. आत्यंतिक, आधुनिक, विज्ञाननिष्ठ व 
अंतर्यामी अश्रद्ध, बुद्धिवादी दृष्टिकोण व्यक्‍तीच्या 
एकूण अस्तित्वाभोवतीच अटळ अभेद्य कोंडी निर्माण 


करतो. ही कोंडी फोडणे हे एक आव्हानच आहे. 
नामदेव भोळेच्या श्रद्धायुक्त, पारंपरिक व समाजा- 
भिमुख जीवनसरणीची अंतिम फलश्रुती काय, हा 
प्रश्‍न इथे अनुत्तरितच सोडला आहे. कारण शोध 
अद्याप चालूच आहे. हा शोधच नेमाडेंच्या पुढील 


8३ 
* हिंदू ' कादंबरीचा आशय असु शकेल. म्हणूनच 
८ हिंदू ' विषयी जवरदस्त कुतूहल व अपेक्षा. 

- एस. डी. इनामदार 


: मराठी लेखिका : चिंता आणि चिंतन 
ले. भालचंद्र फडके; श्री विद्या प्रकाशन, पुणे; १९८०; 
पू. २५२; कि. २५ रु. 


मराठी वाड्मयाचे व्यासंगी अभ्यासक प्रा. 
भालचंद्र फडके यांनी गेल्या दीडशे वर्षातील मराठी 
लेखिकांच्या साहित्यकलाकुतींचा चिकित्सक दृष्टि- 
कोनातून मागोवा घेण्याचा प्रयत्न '* मराठी लेखिका: 
चिता आणि चिंतन ' या समर्पेक व बोलक्या शौषं- 
काच्या पुस्तकात केला आहे. मराठीतील लेखिकां- 
विषयी स्फुट समीक्षा लेखांच्या स्वरूपात वेळोवेळी 
बरेच लिहिले गेले आहे; पण अशा प्रकारचा तप- 
शीलवार एकत्रित आढावा घेण्याचा प्रयत्न या पूर्वी 
झालेला आढळत नाही. त्यामुळे मराठी समीक्षेत या 
ग्रंथाने मोलाची भर घातली आहे, असेच म्हणावे 
लागल. 

लेखकाने या २५२ पृष्ठांच्या पुस्तकाची विभागणी 
सात प्रकरणांत केली असुत त्यांशिवाय मनोगत व 
क्रणनिर्देशानंतर “ प्रास्ताविक ' दिले आहे. त्या- 
नंतरच्या प्रकरणांचे साहित्य प्रकारांप्रमाणे स्त्रियांचे 
कथालेखन ( पृ. ३६-९७ ), स्त्रियांचे कवितालेखन 
( पृ. ९८-१२३९ ), स्त्रियांचे आत्मचरित्रपर लेखन 
( पृ. १४०-१६९ ), स्त्रियांचे कादंबरीलेखन ( पृ. 
१७०-२२० ) व स्त्रियांचे अन्यलेखन असे पाच 
स्वतंत्र भाग पाडले आहेत आणि शेवटी समारोपात 
एकूण विषयाचे थोडक्यात विवेचन केले आहे. आध- 
निक मराठी साहित्याच्या अभ्यासकाला आवद्यक 
असणाऱ्या सुची आणि संदभंग्रंथांची यादी अखेरीस 
दिली आहे. 

“कलावंत जे लिहितो त्याचे मूळ त्याच्या जगण्यात 
असते; स्त्रियांचे लेखन या जगण्यातून उमलेल तर 
ते सहज तुमच्या आमच्या जीवनानुभवांचे एक अंग 
होऊन जाईल ”, अशी अपेक्षा व्यक्‍त करून प्रा. 
फडक्यांनी लेखिकांच्या एकूण लेखनासंबंधी चिता 
व्यक्‍त केली आहे. स्त्रियांच्या उणिवांसंबंधी त्यांनी 


४४ 


प्रास्ताविकात अत्यंत मामिकतेने लिहिले आहे. मराठी 
लेखिकेने ' आधुनिक ' झाले पाहिजे, पण आधुनिकता 
म्हणजे केवळ नाविन्य नव्हे. काल जे व्हते, पण आज 
जे काळाची गरज म्हणून मांडले जाते, ते 'आधुनिक 
असे म्हणता येईल. आधुनिकतेचा विचार परिवर्त- 
नाशी निगडित आहे. म्हणून प्रा. फडक्यांनी अखेरीस 
साऱ्या लेखिकांना असा सल्ला दिला आहे, को सौ. 
वसुधा माने म्हणतात त्याप्रमाणे स्त्रीने स्वत: स्वतंत्र- 
पणे जिवंत माणूस म्हणून व व्यक्‍ती म्हणून जीवन 
जगून आपल्या खऱ्या अनुभूतींचे चित्रण साहित्यात 
केले तरच ते आधूनिक ठरेल. 

दोन ते पाच या प्रकरणांतून लेखकाने गेल्या दीड- 
पावणेदोनशे वर्षांत स्त्रियांनी लिहिलेल्या सा हित्य- 
कुतींच्या गुणदोषांची मीमांसा केलो आहे. त्यांत 
त्यांनी तीन ठळक गोष्टी नमूद केल्या आहेत : एकूण 
मराठी वाडममयात कथा, कविता, कादंबरी आणि 
आत्मचरित्र या चार वाळूमयप्रकारांना समृद्ध कर- 
ण्य़ाचा प्रयत्न स्त्रियांनी केला आहे; त्यातही आत्म- 
चरित्रे कमी आहेत. ललितनिबंध, विनोद, प्रवास- 
वणने, नाटक-एकांकिका इत्यादी प्रकार त्यांनी 
दुलंक्षिलेलेच दिसतात; मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात 
या दुलेक्षित साहित्यप्रकारांकडे त्यांचे लक्ष जाऊ 
लागले आहे. 

कथा हा आत्मनिष्ठ वाडू्मयप्रकार आहे. कथा 
वा.चकांचा अनुभव संपन्न करीत त्यांच्या व्यकक्‍्ति- 
मत्त्वाचा पर्यायाने विकास साधीत असते. कथा हे 
जीवितयात्रेतील पाथेय आहे, याची जाण ठेऊन 
कथालेखन झाले पाहिजे; पण ही उणीव अद्यापि 
बहुतांश कथालेखिकांतुन आढळते, ही प्रस्तुत लेख- 
_ काची व्यथा आहे. काही निवडक कवयित्री वगळता 
कवितालेखनाची स्थितीही फडक्यांच्या दृष्टीने तीच 
आहे. विशुद्ध भावकवितेचे लावण्य इंदिरा संता- 
सारख्या एखाद्या कवयित्रीच्या कवितेतून गवसते, असे 
ते म्हणतात. 

मराठीतील आत्मचरित्रलेखन अल्पच आहे, पण 
मराठीत जी काही चांगली आत्मचरित्रे लिहिली 
ग्रेळी, ती सगळी, स्त्रियांनीच लिहिलेली आहेत. 
* स्मृतिचित्रे', ' मीच हे सांगितले पाहिजे ', सांगत्ये 
ऐका', “ सांजवात', ' जेव्हा माणूस जागा होतो' इ. 
आत्मचरित्रे म्हणजे मराठी साहित्याची लेणीच 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९.८० 


आहेत, असे फडक्यांनी अभिमानाने म्हटले माहे. कथा 
आणि कवितेत झपाट्याने वृत्यंतरे आणि स्थित्यंतरे 
घडूनसुद्धा, मराठी कादंबरी फारशी बदलली नाही. 
अद्यापि मरगळलेल्या मराठी कादंबरीला नवी दिज्ला 
देण्यात आणि जगण्यातला अर्थ शोधण्यात स्त्रिया 
फारशा यशस्वी झालेल्या आढळत नाहीत. 

नाट्यलेखन, प्रवासवर्णने, ललित निबंध, लघु- 
निबंध वगैरे प्रकार स्त्रियांनी फार कमी प्रमाणात 
हाताळले आहेत. त्यातही दुर्गाबाई, इरावतीबाई 
यांच्याइतके अभिजात चितनगर्भ ललितलेखन अन्य 
लेखिकांना करता आलेले नाही. 

उवेरित साहित्यप्रकारांत प्रा. भालचंद्र फडके 
यांना काही बोटावर मोजता येणाऱ्या लेखिकांचे 
अपवाद वगळता स्त्रियांच्या लेखनात फारसे काही 
“ चितनीय' आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत नाही.तेहे 
सारे लेखन * चिंता ' करण्यासारखे दुय्यम प्रतीचे 
आहे-व्वचित टाकाऊ आहे, असे परखडपणे म्हणतात. 
त्यात त्यांना अभिप्रेत असलेली आधुनिकता आणि 
अनुभूती अभावानेच आढळते. म्हणून सर्वे लेखि- 
कांनी चितनशील बनून आत्मपरीक्षण करावे, असा 
ते उपदेश करतात. 

प्रा. फडक्रे यांनी या पुस्तकात मराठी लेखि- 
कांच्या साहित्यक्रतींबद्दल काढलेले निष्कर्ष आणि 
तत्संबंधी केलेले विवेचन साक्षेपी असून विचारप्रव- 
तंक आहे. फडके ह्यांनी स्वीकारलेली भमिका 
आस्थेवाईक शिक्षकाची आहे. त्यामुळेच साध्या 
पण प्रासादिक शेळोत ते कमळ देसाई, सरिता 
पदको, चंद्रप्रभा जोगळेकर, पद्मा लोकूर, प्रभा 
गणोरकर, हेमा लेले, मल्लिका अमरशेख, दुर्गाबाई 
इरावतीबाई आदि काही निवडक लेखिकांची प्रतिमा 
उभी करू शकले आहेत, काही वेळी विशिष्ट मतांचे 
खंडन करताना ती कलाकृती बाजूला राहून ते त्या 
व्यक्‍तीवरच प्रहार करतात, असे भासते. पुनरावत्ती 
आणि पाल्हाळिकता यांमुळे वाचक काही ठिकाणी 
कंटाळतो. कदाचित भापला मुद्दा वाचकांवर बिब- 
विण्यासाठी त्यांनी या पुनरावृत्तीचा उपयोग केला 
असावा. मराठी साहित्य इतिहासातील हे एक 
अभ्यासपूण पुस्तक आहे, हे निविवाद ! 


"सखु. र. देशपांडे 


"<<< 


कडाप निघनक 


चंफड 


ग्रंथपरीक्षण 


0 त 

“ कृष्णदास दामाचे आदिपर्व ः प्राचीन 
मराठी कविता खंड: ८' संपादक ज. शा. देशपांडे, 
ना. घ. पाटील; प्रकाशक श्री. वा. वि. सुंबरे, प्रमुख 
कार्येवाहं, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, १७२ मुंबई 
मराठी ग्रंथसंग्रहालय मार्ग, दादर, मुंबई १४; पृष्ठे 
१६ -- ४३०; किमत २० रुपये. 

10 0. कनात 

श्री. ज. शा. देशपांडे यांनी आजवर प्राचीन 
कवितेचे सात खंड प्रसिद्ध केळे असून प्रस्तुत आठव्य़ा 
खंडात त्यांनी कृष्णदास दामा या कवीची ' आदिपर्वे' 
रचना समाविष्ट केली आहे आहे. सरकारी 
नोकरी सांभाळून श्री. ज. शा, देशपांडे यांनी 
अप्रसिद्ध प्राचीन कवितेची हस्तलिखिते जमविली, 
ती संपादित केली आणि परिश्रमपूर्वक प्रकाशित 
केली. या पूर्वीच्या सात खंडांत विठ्ठल कळपुरकर, 
कृष्णदास, नाथा पाठक, हयग्रीवाचार्य, नामदेव, 
नृसिंह आदि कवींच्या स्फुट आणि आख्यानपर 
काव्याचा समावेश आहे. 

प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रकाशनाची समस्या 
सध्या मोठी बिकट झाली आहे. ही कविता सवंस्वी 
उत्कृष्ट असते असे नाही. तथापि प्राचीन मराठी 
साहित्याची जी दालने अद्यापि अंधारात आहेत, ती 
प्रकाशात आल्याखेरीज त्याचे सम्यक स्वरूप 
आपल्या लक्षात येणार नाही. भलेबुरे साहित्य 
आजही प्रकाशित होत असते ते सर्वच शाइवत किवा 
संग्राह्य असते असे नाही; परंतु त्याच्या प्रकाशनाने 
त्या त्या कालखंडातील साहित्याच्या अंतरंगाचे, 
तत्कालीन वाड्मयप्रवाहांचे दर्शन घडणे सोईचे होते. 
या दृष्टीने श्री. ज. शा. देशपांडे यांच्यासारख्या 
संशोधकांनी केलेल्या प्रयत्नांचे मोल. निश्‍चितच 
मोठे आहे. एरव्ही हे साहित्य काळाच्या भक्ष्यस्थानी 
पडले असते ! 

श्री. ज. शा. देशपांडे यांनी संपादित केलेल्या 
आठही खंडांचे संपादन विशिष्ट पद्धतीचे आहे. हस्त- 
लिखिताची व ग्रंथाविषयीची माहिती, कवीचा काळ 
व त्याचे थोडेफार चरित्र, काव्याचा स्थूल परिचय 
इ. विषयांची प्रस्तावना, शेवटी टीपा-स्पष्टीकरणे, 
शब्दकोश, व्यक्ती स्थलनामसूची इत्यादींनी हे 
संपादन सजलेले असते. मध्यंतरी मूळ संहिता दिलेली 


४५ 


असते. प्रस्तुत आदिपर्वाचे स्वरूपही असेच आहे. 
प्राचीन मराठी साहित्याचे वाड्मयीन मूल्यमापन 
होऊन त्याची नव्याने समीक्षा होण्याची गरज आहे. 
श्री. देशपांडे यांनी हे काम नव्या दृष्टीच्या समीक्ष- 
कांकरिता राखून ठेवलेले दिसते. कृष्णदास दामा या 
कवीच्या ' आदिपर्वा “ची संहिता श्री. ना. घ. पाटील 
यांनी तयार केलेली असुत श्री. देशपांडे यांनी तिचे 
संपादन करून ती प्रकाशात आणली आहे. 

प्राचीन मराठी कवितेत महाभारतावरील अनेक 
कवींची रचना उपलब्ध आहे. त्यात विष्णुदास नामा, 
मुक्‍तेश्‍वर, मोरोपंत इ. कवींची रचना विशेष प्रसिद्ध 
आहे. कृष्णदास शामा या नावाच्या कवीचे * श्रीकृष्ण- 
चरित्र अलीकडे डॉ. वि. बा. प्रभुदेसाई यांनी 
नेटकेपणाने संपादित करून प्रकाशित केळे आहे. 
प्रस्तुत * आदिपर्वा”चा कर्ता कृष्णदास दामा हा आहे. 
या काव्याचे एकूण ५८ प्रसंग आहेत. त्याची ८ 
प्रसंगांची दुसरी अर्धवट प्रत धुळ्याच्या श्रीसमर्थ 
वाग्देवता मंदिरात संपादकांना पाहावयास मिळाली. 
त्यामुळे त्यांनी मूळ उपलब्ध संहिता संपुर्ण छापून 
उपलब्ध शक्‍य तेवढे पाठ तळटिपांतुन दिले आहेत. 

रामायण किंवा महाभारतावर ज्या मराठी रचना 
तिर्माण झाल्या, त्या सवस्वो मुळाशी प्रामाणिक 
आहेत असे नाही. मूळ ग्रंथाव्यतिरिक्‍त अन्य ग्रंथांतून 
आलेल्या, लोकजीवनात प्रचलित असलेल्या कथांचा 
समावेदाही त्यांतून करण्यात येतो. त्यामुळे मूळ 
ग्रंथांपेक्षा त्यावरील मराठी कलाकृतींना कितीतरी 
वेगळे स्वरूप प्राप्त होत असते. अर्थात अश्या तर्‍हेची 
रचना करणारे ग्रंथकार प्रवचन, पुराणकथनाचा 
व्यवसाय करीत असल्यामुळे त्यांच्या ग्रंथांना त्याच 
तऱ्हेचे वळण लाभलेले असते. कृष्णदास दामाही 
महाभारताबाहेरोल अशा अनेक कथांचा समावेश 
आपल्या ग्रंथात करतो. त्याची श्री. देशपांडे यांनी 
माभिकपणे नोंद घेतली आहे. ' कथाकल्पतरू '- 
सारख्या ग्रंथातील कथांशी त्यांचे साम्य आढळले, 
तरी तोच त्यांचा एकमेव आधारग्रंथ असतो असे 
मात्र नाही. अनेक कवींचे आधारग्रंथ समान तसेच 
वेगवेगळेही असू शकतात. लोकजीवनात प्रचलित 
असलेल्या कथा-दंतकथा, आख्यायिका यांचाही प्रभाव 
त्यावर असू शकतो. स्वत: संपादकांनी कवीविषयी 
माहिती देताना * तो गोष्टीवेल्हाळ पुराणिकाप्रमाणे 


८-2 अक 
व्य 2. 


-कखगघलचि्नसञ” 


४६ 


कथा सांगतो. पोथीं एका पुराणिकाकडे सापडली 
असे म्हटले आहे. 

कृष्णदास दामा या कवीचा व विष्णुदास नामा, 
कृष्णदास शामा, नामा पाठक, विप्र विश्‍वनाथ इ. 
कवींचा कालखंड एकच असावा, असे श्री. देशपांडे 
यांचे मत आहे. तथापि तो आपल्या पूर्वीच्या एकदोन 
कवींचा उल्लेख आपल्या ग्रंथात करतो, त्यावरून तो 
नामा पाठक, विष्णुदास नामा या कवींनंतर व 
मुक्तेदवरपूव॑ काळात होऊन गेला असावा, असे 
म्हणता येते. पूर्वकवींच्या काव्यांतील कित्येक कथा 
त्याने स्वीकारल्या आहेत. आणि ही एकूणच प्राचीन 
मराठी कवींची प्रवृत्ती दिसते. रामदेवराव यादवास 


संपूर्णे रामायण ध्यानात ठेवणे शक्‍य न झाल्यामुळे ' 


हेमाडपंताने छायामंडपाद्वारे त्यास रामायणाचे दर्शन 
घडविले, असा उल्लेख कवी करतो (प्र. १ ओ. ३४). 
छायानाट्याचा हा उल्लेख महत्त्वाचा म्हणावा 
लागेल. शल्व कवीचे रामायण त्याच्याच काळातील 
आहे. त्यानंतर नामदेवाच्या महाभारतरचनेचा 
उल्लेख कवी करतो. हा निश्‍चितच विष्णुदास नामा 
असला पाहिजे. असे अनेक ऐतिहासिक उल्लेख या 
काव्यात सापडतात. त्यांच्या आधारे कवी व त्याचा 
काळ यांविषयी पुनविचार होणे आवद्यक' आहे असे 
वाटते. 

कृष्णदास दामा या कवीच्या “ आदिपर्वा 'तील 
भाषेचे जुनेपण, कित्येक परकीय शब्दांचा वापर, 
त्यातील वाकप्रचार आणि भाषिक वैशिष्टये श्री. 
देशपांडे यांनी थोडक्यात मांडली आहेत. उपलब्ध 
अन्य हस्तलिखितांतील पाठभेद त्यांनी दिलेले असले, 
तरी त्यात अधिक सापेक्ष ह्वा होता असे वाटते. 
उदाहरणा्थे, पहिल्या प्रसंगात श्रोते वकत्यास उद्देशून 
म्हणतात, ' आम्ही जरी सांगों या सुखासि । तरी हें 
तुझेंच कळेल तुजसि । विलंबू न करी अवधा नासि। 
सांग भारती कथा ॥ १९ ॥? या ओळीतील तिसऱ्या 
चरणात अवबधा नासि असे दोन शब्द दिले आहेत. 
वास्तविक तो ' अबधानासि असा एकच शब्द अस- 
ल्याचे संदर्भावरून लक्षात येण्यासारखे आहे. टीपेत 
मूळ पाठ “' अवसि ' असल्याची नोंद संपादकांनी 
केली आहे. कृष्णदास दामाच्या “* आदिपर्वा 'तील 
रचनेचे स्वरूप विशेष काव्यात्म आहे असे नाही. 
सरळ, सुबोध कथानिवेदन करणारी पुराणिकी शैली 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


त्याने अवलंबिलेली आहे. संस्कृत आणि मराठी 
भाषांच्या संदर्भात त्याने मांडलेल्या विचारांची 
नोंद घेण्यासारखी आहे. ( अर्थात हा विषय अनेंक 
प्राचीन मराठी कवींनी आपल्या काव्यात हाताळलेला 
दिसतो. ) कवी म्हणतो- 


जी तेल गोड तवंवरी जालें । 
जवं तुप नाहीं चाखीलें | 
तैसें माझे मऱ्हाष्ट गोड जालें । 
जवं तुमचें नाहीं आईकीले 
संस्कृत वचन ॥ ६१ || 
किंवा 
अरे तोय अल्पांसी सुचले । 
पाणी जगासी कळले । 
म्हणउनी उपकारक जालें । 
मऱ्हाष्ट वचन सकळांसी ।॥| ६७ ॥। 
( प्रसंग ८ ) 
आपल्या विवेचनाकरिता कवी फारसे आधार देत 
नाही. आणि जे देतो ते सार्थ असत नाहोत. ५७ व्या 
प्रसंगातील वळीपु याची कथा “* लिंगपुराणा'तील 
असल्याचे कवी सांगत असला तरी ' लिंगपुराणा'त 
ही कथा नाही. “ कवीने दडपून माहिती दिली! 
अशी नोंद संपादकांनी केली आहे. बळीपु किवा 
उईल्सारख्या प्रादेशिक लोकजीवनातील कथांचा 
वापर कवीने केलेला दिसतो. अन्ना तऱ्हेचे प्रक्षेप 
वेगळे काढून त्यांचा, स्वतंत्रपणे अभ्य 


[स करण्या- 
सारखा आहे. 


कृष्णदास दामा या कवीचे प्रस्तुत " आदिपवं हे 
काव्य प्रकाशात आणून श्री. ज. शा. देशपांडे यांनी 
मोलाचे कार्य केळे आहे. आपले साहित्यिक पुर्वसंचित 
त्यामुळ साकार झाले आहे. त्याचे वाड्मयीन स्वरूप 
आणि मराठी साहित्येतिहासातील त्याचे स्थान 
यांचा विचार या कालखंडातील साहित्याच्या पाइव- 
भूमीवर होण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्या अभ्या- 
सकांसाठी ही मो बीर पेल क 

हो मोलाची सामग्री श्री. देशपांडे यांनी 


(द ल्यामुळ त्यां द 
द्लि पाहिजेत. &% त्यांना धन्यवाद 


-ण्वसंत स. जोशी 


ग्रंथपरीक्षण 


“बोद्ध जीवन मार्गे' - लेखक-मधुकर ताकसांडे; 
प्रकाशक-बृद्धिस्ट पन्लिशिंग हाऊस, १४१ उंटखाना, 
मेडिकल चौक, नागपूर-४४० ००९; पृष्ठे ८८; 
किमत १० रुपये. 


श्री. मधुकर ताकसांडेलिखित “ बोद्ध जीवन 
मार्गे? हे पुस्तक प्रकाशित करून नागपूरच्या बुद्धिस्ट 
पर्न्लिशिंग हाऊसने फार मोठे सामाजिक नि घामिक 
काये बजावले आहे. अल्पावधीतच या पुस्तकाची 
हितीय आवृत्ती प्रसिद्ध करण्याचा योग यावा यावरू- 
नच दलित, बौद्ध समाजाला अशा पुस्तकाची नितांत 
गरज होती हेच सिद्ध होते. दि. १४ ऑक्टोबर, 
१९५६ रोजी नागपूर येथे परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी आपल्या पाच लाख अनुयायांसह वोद्ध 
धर्माची दीक्षा घेतली. आणि नवी जीवनमूल्ये 
आपल्या समाजासमोर उभी केली. त्यावेळी केलेल्या 
भाषणात “ आज माझा पुनर्जन्म झाला आहे असे ते 
म्हणाले होते. बौद्ध जीवन मार्गाचा आपल्या अनु- 
यायांना परिचय करून देण्यासाठी एक छोटी पुस्तिका 
लिहिण्याचा त्यांनी संकल्प केला होता. ' वुद्ध आणि 
त्यांचा धस्म? या ग्रंथाव्यतिरिक्‍त  “ खेड्यातील 
माझ्या असंख्य अर्धशिक्षित बांधवांसाठी त्यांना हे 
छेखनकार्य करावयाचे होते. दैनंदिन जीवनात यापुढे 
या धर्माचे आचरण करून जीवन आदर्श व मंगलमय 
कसे करावे याची मार्गदर्शक सूत्रिका त्यांच्या आक- 
स्मिक महापरिनिर्वाणामुळे आपल्यापुढे आली नाही. 


सुदैवाने बाबासाहेबांच्या काही अनुयायांनी असा 
प्रयत्न केला आहे. भिक्षू धर्मकीति, भिक्षू सदानंद, 
दुर्गेश, वसंत मून, हरिभाऊ पगारे यांनी आपापल्या 
परीने धम्मकतेव्य पार पाडले. परंतु या कार्यात 
खंड पडून चालत नाही. विविध अंगांनी, दृष्टींनी 
ही धम्मसाधना चालणे आवश्यक असते. श्री. मधुकर 
ताकसांडे यांनी असा प्रयत्न पद्धतशीरपणे, सुसूत्र- 
रौत्या व मुख्य म्हणजे तळमळीने नि विवेकनिष्ठेने 
चालविला आहे हे खचितच गौरवास्पद आहे. या 
छोट्या पुस्तकात बुद्धवंदनेचे महत्त्व, धम्मदीक्षा, 
पूजाविधी, धार्मिक संस्कार, परित्राण पाठ, बौद्ध तीथ 
व बौद्ध सण यांची माहिती स्वतंत्र अशा सात प्रकर- 
शांत दिली आहे. मेत्त सुत्त, पराभव सुत्त, रतन सुत्त 


.- 3८ 


व बौद्ध मुलामुलींची नावे नव्याने अंतर्भूत केलेली 
आहेत. ही सवे माहिती देताना भारतीय बोद्ध 
बांधव डोळ्यासमोर ठेवून एकूण रचना केली आहे- 
हे धोरण योग्य आहे तसेच सार्थेही आहे. ज्या 
गावात, शहरात भिक्षू , श्रामणेर व अनागारिक' 
( गृहत्यांगी ) वोद्ध-धमंप्रचारकसुद्धा उपलब्ध 
नसतील त्या ठिकाणी हे पुस्तक बौद्ध उपासकाला. 
अत्यंत मोलाचे ठरणार आहे. 

बाबासाहेब धर्मांतराचे वेळी म्हणाले होते. 
६: धर्म चांगला आचरा. नाहीतर सारे जग म्हणेल 
महारांनी बौद्ध धर्माचे वाटोळे केले. आज जगात 
कोणावर नसेल इतकी महान जबाबदारी माझ्यावर 
येऊन पडली आहे. ” डॉ. बाबासाहेबाचे नाव असेच' 
उज्ज्वल राहण्यासाठी, राखण्यासाठी बौद्ध धर्माचे 
उत्तम आचरण करणे हे त्यांच्या निष्ठावंत अनुया- 
यांचे पवित्र कतव्य ठरणार आहे; * वोद्ध जीवन: 
मार्ग ! त्यातील विज्ञाननिष्ठ, बुद्धिनिष्ठ तेच खरे 
बौद्ध ' या परिशिष्टातील लेखासह सतत पथदझ्यंक' 
ठरेल यात मला शंका नाही. उत्कृष्ट मुद्रण, छान 
मांडणी व वसंत चव्हाण यांच्या सिद्धहस्त कुंचल्यातून 
साकार झालेले गौतम बृद्ध यांच्या दर्शनाने वाचक 


समाधान पावतील. 
-सतीक्य वि, कुलकर्णी 


टपपक्ण्णि 


स्वागत : 


“डॉ. आंबेडकरांनी स्थापन केलेला स्वतंत्र 
मजूर पक्ष जडणघडण आणि धोरण : 
लेखक : विमलकीति; प्रकाशक - प्रबोधन प्रकाशन, 
१०/२ एम्‌. आयू. जी. कॉलनी; नागपूर; पृष्ठे- 
५३; किमत - तीन स्पये, 


संसदीय लोकशाहीचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
प्रणेते होते. लोकशाही तिच्या मूलभूत स्वरूपात 
जिवंत ठेवण्यासाठी प्रबळ अश्या विरोधी पक्षाचे 
अस्तित्व त्यांच्याएवढे कोणीच प्रतिपादन केले 
नाही. पुढे येणारे भारतीय स्वातंत्र्य व लोकशाहीच्या 
रक्षणाची व्यवस्था या द्रष्ट्या महापुरुषाने परि- 
ल्थितीच्या पुढे जाऊन वैचारिक गरजेतून केली. 


४८ 


उदा., त्यांनी वेळोवेळी स्थापन केलेले पक्ष व 
संघटना, भारतीय समाजजीवनात धम्माची व 
राजकीय जीवनात पक्षाची अपरिहार्यता त्यांनी 
दाखविली. १९३५ - ३६ च्या सुमारास मी हिंटू 
राहणार नाही व या प्रणालीच्या आधारे उभा 
राहिलेल्या काँग्रेस पक्षात येणार नाही हे बावा- 
साहेबांनी निश्चित केले होते. निरिचित धोरणाप्रमाणे 
मार्गक्रमण करण्यात भारतीय पक्षांनी दाखविलेली 
तत्त्वहीनता व तत्त्वभ्रण्टता सहन न झाल्यामुळेंच 
डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना 
केली. त्यांच्या पक्षाच्या नावात स्वतंत्रता आहे व 
मजूर आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे भारतातील भागमन 
निष्प्रभ करण्यासाठी स्वतंत्र प्रज्ञेच्या मांबेडकरांनी 
मजूर पक्षाची त्याच्या आसपास स्थापना केली व 
येथील भूमीत पदरव करणाऱ्या साम्यवादी पक्षाचे 
फोलपण सिद्ध केले. या दृष्टीने आंबेडकरवादाशी 
माक्संवादाची सांगड घालण्याचा प्रयत्त करणाऱ्या 
विद्वानांनी विचार करायला हवा. 

ऑगस्ट १९३६ मध्ये स्थापन केलेल्या स्वतंत्र 
मजर पक्षाला भक्क्रम असा तात्त्विक, वैचारिक, 
सामाजिक, आधिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक 
आशयसंपन्न पाया होता. १९४९ पर्यंत पक्षाने केलेली 
जडणघडण, १९३७ च्या निवडणुकीतील पक्षाचा 
जाहीरनामा, प्रचारकांचे शिफारसपत्र व प्रचारकांस 
सूचना, या पक्षाचा विजय, मुंबई विधिमंडळातील 
व विधिमंडळाबाहेरील या पक्षाची कामगिरी यांचा 
संदर आलेखपट म्हणजे ही पुस्तिका. मात्र बाबा- 
साहेबांचे संपुण राजकीय आडाखे व पक्षाचे कार्य 
यात नमूद झाले आहे असे नव्हे. साधनापेक्षा दलित- 
मुक्‍तीच्या साध्याला प्राणपणाने जवणाऱ्या मृत्सही 
बाबासाहेबांना १९४२ साली आपली भूमिका बद- 
लावी लागली. केवळ सुसंगतीला महत्त्व देऊन दलित 
उद्घाराकडे दुलंक्ष करणारे ते राजकारणी नव्हते. 
भाज सवे क्षेत्रांतील मजुरांना हक्‍क म्हणून मिळत 
असलेल्या सवलती, लाभ हे बाबासाहेबांच्या 
चिकाटीचे, कष्टाचे फळ आहे, हे बाबासाहेबांचे कण 
भारतीयांना जेव्हा समजेल तो सुदिन. वचनपूर्तीचे 
राजकारण कसे करावे व लोकशाहीच्या चौकटीतच 
राजकारण कसे करता येते याचा आदशंपाठ शिकण्या- 
साठी भारतीय राजकारण्यांनी बाबासाहेबांच्या 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जडणघडणीचा अभ्यास 
करणे गरजेचे वाटते, 


पपप 


: दर्मा ?: लेखक- बाबा भांड; प्रकाशक- धारा 
प्रकाशन, बन्सीलालनगर, औरंगाबाद; पृष्ठे ७८; 
क्रिमत- पाच रुपये. 


श्री.बाबा भांड य़ांची हो बालकादंबरी. बालवया- 
तच मातृ-पितृछत्रास पारखा झालेला धर्मा हा एक 
पोरका पोर, वेरूळच्या केलास लेण्याच्या परिसरात 
राहूणाऱर्‍्या धर्माला सुदेवाने सानेमास्तर, मास्तरोण, 
आण्णा, त्यांचो छोकरी सुमी, दुकानदार आवा यांच्या 
मायेचे पांघरूण लाभते. अत्यंत समंजस, कष्टाळू व 
लाघवी स्वभावाचे पोर साऱ्या गावाच्या कौतुकाचा 
विषय बनते. बाल्वीर पथकात सामील होऊन तो 
परावल्ंबत्वाच्या कुबड्या फेकून देतो. अनेक परोप- 
कार करतो. शिवरात्रीच्या यात्रेत पाण्यात बुडणारे 
मूल वाचवितो. स्वत:च्या जिवाची तमा न बाळगता 
आगीत धाव घेऊन दुसऱ्या मुलाचे व बैलांचे प्राण 
वाचवितो. समाजाला हवाहवासा वाटणारा हा धर्मा 
अनाथ ग्र राहता सनाथ कसा बनतो हे या बाल 
कादंबरीत साध्या, सोप्या, आकलनक्षम भाषेत 
दाखविले आहे. केळीच्या सोपटावर कोरलेली अक्षरे 
कालांतराने अधिक सुस्पष्ट होतात, तसे बाल- 
संस्कारांचे असते. असे संस्कार घडविण्यास कतत्व- 
वान व सुस्वभावी ' धर्मा ' किश्लोर वाचकांसाठी 
निश्‍चितच तयार आहे. 


अनन 


* घोटभर पाणी ! : लेखक- प्रेमानंद गडवी; 
प्रकाशक- त्रिदल प्रकाशन, प्राथनासमाज, गिरगाव, 
मुंबई - ४; पृष्ठे - ५८; किमत चार रपये. 


अथंपूर्ण शीषकाचा “ घोटभर पाणी ' हा तीन 
प्रायोगिक एकांकिकांचा संग्रह. पृथ्वीवरचं भंतिम 
सत्य एकच, ते म्हणजे भाणूस. हे प्रखर सामाजिक 
जाणीवेतून या सर्वच एकांकिकांतुन उत्तम रीतीने 
आविष्कृत झाले आहे. ' घोटभर पाणी? या पहिल्या 
एकांकिकेत दलित समाजाला पाण्याच्या एका 
घोटासाठी सहन करावी लागणारी मारपोट, सामा- 


स्वागत 


जिक चळवळीत शिरलेल्या अनिष्ट प्रवृत्ती, सत्ता- 
घार्‍यांच्या आपल्या सत्तेची ऊब टिकविण्याच्या 
खटपटी नि या चळवळी निष्प्रभ करण्याच्या लटपटी 
गडवींनी नेटकेपणाने उभ्या केल्या आहेत. “ एकी 
एके शून्य मध्ये ग्रामीण भागातील गावगुंडी तिढा 
नि तेढा दाखविला आहे. भारतमातेच्या नावाखाली 
गावचा सरपंच आपल्या आईचाच पुतळा कसा उभा 
करतो व भापला हा कुटिल डाव चव्हाट्यावर 
मांडणाऱ्यांची कशी वाट लावतो हे पाहण्यासारखे 
आहे. * कुणाचे ओझे मध्ये आपल्या नर्स बहिणीवर 
बलात्कार करणाऱया गृहमंत्र्याच्या मुलीला तिच्याच 
कारमधून पळवून नर्सचा भाऊ कसा विचित्र सूड 
उगवितो हे फार समर्थपणे मांडले आहे. * पददलित 
वर्गाचा प्रक्षोभ क्रांतीचा वणवा पेटवू शकणारा 
अग्तिस्फुल्लिग होऊ शकतो? हे वि. स. खांडेकरांचे 
वचन सार्थ ठरविणाऱ्या या एकांकिका भाहेत. 


प->>>>« 


' स्सृतिपुष्पे' : लेखक- नारायण सदाशिव 
बापट; प्रकाशक- चारुचंद्र प्रकाशन, ७५९/६१ कर्वे 
रोड, पूणे ४; पृष्ठे- ६४, किमत पाच रुपये. 


स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या रोमहषंक जीवनाने 
मराठी मनाला नेहमीच मोहिनी घातली आहे. भार- 
तीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासातील ते एक 
तेजस्वी व चतन्यशील पवे होते. त्यामुळे त्यांच्या- 
संबंधी कितीही वाचले तरी वाचकांना अधुरेपणाची 
हुरहूर लागते व लेखकानांही अकथित भागाची 
जाणीव होते. 

श्री. ना. स. बापट हे एक असे भाग्यवान पुरुष 
कौ ज्यांना स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांचा 
अनेक वर्षे सहवास लाभला. तात्यारावांच्या सह- 
वासातील काही आठवणी त्यांनी स्मृतिपुष्पे 'मध्ये 
संग्रहित केलेल्या आहेत. ही स्मृतिपुष्पे पुष्पांप्रमाणच 
आल्हाददायक, भाकर्षेक व अनेकरंगी आहेत. समाज- 
सुधारक सावरकर, क्रांतिकारक सावरकर, कवी व 
रसिक सावरकर आणि मानव सावरकर या चार 
शौ्षकांखाली या व्यक्‍तिगत भाठवणी त्यांनी दिल्या 


४९ 


' आहेत. कांदा सोलताना पापुद्रयामागून पापुद्रा 


निघावा त्याप्रमाणे आठवणीतून आठवणी येथे 
उलगडत जातात व वाचकाला त्या शेवटपयंत 
खिळवून ठेवतात. इतिहासकारांना, चाहत्यांना 
एवढेच नव्हे तर ब्रिनचाहत्यांनाही हा स्मृतिसंग्रह्‌ 
विशेष महत्त्वाचा वाटेल. सावरकरांसंबंधी फैलाव- 
लेल्या दंतकथा सप्रमाण टूर सारणारा, व त्यांची 
विविध विषयांवरील मते, भाष्ये, आवडीनिवडी, 
मन:स्थिती यांची त्यांच्याशी मनमोकळी चर्चा करून 
भोळख करून देणारा हा मनोरम संग्रह वाचकांना 
बरेच नवेनवे सांगत असल्यामुळे खात्रीने आवडेल, 


: रसोल्हाल ! : कवी - उल्हास; प्रकाशक- 
चारुचंद्र प्रकाशन, ७५९/६१ कर्वे रोड, पुणे-४; 
पृष्ठे-९४; किमत- अकरा रुपये. 


स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे निष्ठावंत अनुयायी 
व जुन्या पिढीतील कवी श्री. ना. स. बापट ऊफ 
उल्हास यांचा हा काव्यसंग्रहू. ११५ कविता या 
संग्रहात आहेत. २२ हिंदुस्थानी व एका इंग्रजी कवि- 
तेचाही यात समावेश आहे. स्वातंत्र्यवीर सावर- 
करांच्या सहवासाचा वैचारिक ठसा कवितांवर आढ- 
ळणे साहजिक आहे. सर्वे कविता वृत्तबद्ध, जातिबद्ध 
व छंदोबद्ध केल्यामुळे गेयसुलभ वाटतात. शेवटी 
शब्दाथे व टीपा देऊन रसिकांप्रमाणेच अभ्यास- 
कांचीही सोय केली आहे. एका थोर क्रांतिकारकाच्या 
सहवासाचा लाभ होऊन जीवनरस प्र फुल्लतेने वाहावा 
याची ग्वाही * रसोल्हास ' देईल. प्रेम, आदर, परि- 
हास, विडंबन, गोरव या भावभावनांनी रसोल्हास 
उचंबळून आला आहे. ६३ वर्षांच्या या कवीला 
साहित्याच्या उद्यानात सामाजिक अनुभूतीने हृदयाला 
भिडणाऱ्या दलित काव्याच्या पुष्पताटव्यांनी आवि- 
ष्कृत झालेली हिरवळ स्फूतिप्रद वाटते हे विज्षेष 
लक्षणीय होय. संग्रहाला डॉ. द. वि. जोग यांची 
प्रस्तावना आहे. 


- सतीश वि. कुलकर्णी, 


पय. की 


न, भा, 9 


वाचकांचा पत्रव्यवहार- 


चौहानोक्त प्रमाणभूत पांडित्य विरुद्ध ' अप्रमाणभूत ! पांडित्य- 


संपादक “* नवभारत 
स. न. वि. वि. 


श्री. दे. व्यं. चौहान यांचे माझ्या लिखाणाविरुद्ध 
मुख्य भाक्षेप दोन आहेत- 

१) “ प्राचीन साहित्यातुन एखाद्या संकल्पनेचा 
उगम शोधला व सुसूत्रपणे त्याचा विकास ऐतिहा- 
सिक व भाषावैज्ञानिक पद्धतीने मांडला तर ते 
अत्यंत चांगले संशोधनकार्य आहे. जगातील त्रश्ववेद- 
कोविद हेच करीत आहेत. परंतु श्री. पाटील हे या 
परंपरेत बसत नाहीत...ही परंपरा डेक्कन कालेज, 
भांडारकर संस्था, भा. इ. सं. मंडळ व संस्कृत प्रगत 
अध्ययन केंद्र या शिवेशेजारी असलेल्या पुण्यातील 
संस्थांतून पाळली जात आहे. परंतु पाटील यांची 
पावले तिकडे पडल्याची चाहूल कधी कानावर 
नाही. ... 

२) । श्री. शरद पाटील शब्द व संज्ञांना. , .अज्ञात, 
संदर्भश्रष्ट व मुळाशी इमान न राखणारे अर्थ 
चिकटवतात. * 
पुरुषसत्ताक पांडित्य विरूद्ध 

स्त्रीसत्ताक पांडित्य 
मी दुसर्‍या आक्षेपाचा प्रथम समाचार घेतो. श्री. 
चौहान लिहितात- * ... उपरोक्त ( जून ८०) 
अंकात पृ. ४६.१ वर “ भारतीय स्त्रीसत्ताक गणाच्या 
राणीची पदवी होती राष्ट्री-देवी.  राष्ट्री शब्दाला 
भारतीय साहित्यात स्त्रीसत्ताक गणाची राणी असा 
अर्थ कोठे, केव्हा प्राप्त झाला, हे श्री, पाटीलच 
जाणोत. पुढे श्री. चौहानांनी खंडनासाठी ८.१००,१० 
ही क्नचा उद्धृत केली आहे- 
“यद्‌ वाक्‌ वदन्ति अविचेतनानि राष्ट्री देवानां. . . । ' 
पण त्यात त्यांनी ' राष्ट्री देवानां या शब्दांचा 
अर्थ द्यायचे नेमके टाळले आहे. निरुक्त त्यांचा अर्थ 
* देवांची राणी ' असा देते. लक्ष्मण सरूप त्याच्या 


“ निघण्टु अंड निरक्त ' मध्ये तोच अर्थ ( पृ९शा 
० ॥॥० ४०१8 ) देतो. 
राट्‌ हा शब्द ५.४६.८ या क्रचेत आलेला आहे- 
उत गना व्यन्तु देवपत्नीर्‌ इन्द्राण्य्‌ अग्नाय्‌ यडविनी 
राट्‌ । 
आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्‌ य क्तुर्‌ 
जनीनाम्‌ ॥ 
निरुक्त देवपल्न्यांचे विवरण पुढीलप्रमाणे करते- 
इस्धाणी : इंद्राची पत्नी, अग्नायी : अग्नीची पत्नी, 
अश्विनी : ( जुळवा ) अट्विनीकुमारांची पत्नी, 
रोदसी : रुद्राची पत्नी, व वरुणानी : वरुणांची पत्नी. 
पण राटू्‌ मात्र कोणाचीच पत्नी नाही. निरुक्तानुसार 
राट्‌ म्हणजे प्रकाशणारी. राजते या क्रियापदाचा 
अथे राज्य करणारी असाही होतो ! पण स्त्रीला 
शूद्रदासीवत्‌ मानणार्‍या ब्राह्मणी निरुक्‍्तकाराने हा 
अर्थ लावणे कसे शक्य आहे ? 
देवपत्न्यांमध्ये एक अश्विनी हो दोन अशविनी- 
कुमारांची पत्नी आहे. रोदसी येथे. एका रुद्राची 
पत्नी असे म्हटलेले असले तरी स्वतः शंकराचाय रुद्र 
११ असल्याचे त्यांच्या उपनिषद्भाष्यात सांगतात. 
८.९६.८ ही तचा मरुत्‌ ६३ होते असल्याचे सांगते, 
तर १.१६७.४ ही क्रचा रोदसी ही या ६३ मरुतांची 
* साधारणी ' ( 001111017) पत्नी होती असल्याचे 
नमूद करते. यावरून देवपत्न्यांमध्येही बहुपतिकता 
होती हे सिद्ध होते. या सदर्भात देवगणाची राणी 
( राष्ट्री देवानां ) राट्‌ ही कोणाचीही नियत पत्नी 
नसणे आणि ज्याहा ती देवविवाहात ( 880०0१ 
११81118४60 ) नियतकालिक पती म्हणून निवडी 
त्याला ती तेवढ्या काळापुरता उग्न, क्रषि व सुमेधस' 
असा ब्रह्मन्‌ बनवते असे राष्ट्री-देवीने १०. १२५. ५ 
या कवेत म्हणणे, या दोन गोष्टींचा मेळ भारतीय 


देवगण हा मुळात स्त्रीसत्ताक होता अशी उपपत्ती 
लावल्याशिवाय घातला जाऊ शकत नाही. 


पत्रव्यवहार 


निर्णायक पृष्टी वि--राट्‌ देते. अथर्ववेदात ८. ९ 
व १० या सुक्तांची देवता विराट्‌ भाहे. १० व्या 
सुक्‍्तातील खालील मंत्रांचा अनुवाद महामहोपाध्याय 
सिद्धेश्‍वरशास्त्री चित्राव यांच्या शब्दात असा- 

:£ १, जगदारंभी हे समस्त जग विराज (मय ) 
होते. . . न 

५. ( कालांतराने ) विराज्‌ ( पुन्हा ) उत्क्रांत 
होऊन सभेच्या ठायी एकरूप झाली. 

५ अ. हे जो जाणतो, तो ज्ञाता सभायोग्य 
(सभ्यो) बनतो आणि लोक त्याचे अनुयायी होतात. 

६. ( कालांतराने) विराजू पुन्हा उत्क्रांत होऊन 
समितीच्या ठायी एकरूप झाली. 

६ अ. हे जो जाणतो तो समितिसदस्य बनतो 
आणि लोक त्याचे अनुयायी होतात.' 

यावरून राष्ट्री व राट्‌ यांचे पर्यायवाची असलेले 
विराट्‌ हे अभिधान मुळात स्त्रीसत्तेच्या राणीचे होते 
हे सिद्ध होते. गणसमाजांची जननी जगभर स्त्रीच 
असल्याने प्राग्वेदिक परंपरेत विराट्ने गणसमा- 
जाच्या यंत्रणेच्या वा राज्यकारभाराच्या या संस्था 
निर्भिल्या असे निःसंदिग्धपणे येणे स्वाभाविक होते. 
तसेच आद्य सभा ( 17108] 00०पालां] ) व 
समिति ( १108] 8880110]5 ) या संस्थांच्या 
सदस्या केवळ स्त्रियाच असणेही स्वाभाविक होते. 
कारण छांदोग्य उपनिषद्‌ ( ५.३.७ ) सांगते की 
प्रारंभी झ्ासन केवळ क्षत्राचे ( स्त्रियांचे) होते 
( तस्माद्‌ उ सर्वेष्‌ लोकेषु क्षत्रस्य एव प्रश्ञासनम्‌ 
अभूत्‌। ) म्हणून या आद्य स्त्रीसत्ताक गणस्रमाजाचे 
शास्ते सभ्य व सामित्य क्रेवळ स्त्रियाच अस्‌ शकत 
होत्या असे मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. 

स्त्रीसत्ताक गणाची केवळ राणीच असु शकत 
होती, राजा हे पद तेव्हा अस्तित्वातच असु शकत 
नव्हते, हे जगभरच्या व भारतीय स्त्रीसत्ताक समा- 
जांच्या अभ्यासावरून सिद्ध झालेले आहे. म्हणून, 
निघण्टूत केवळ राट्‌ शब्द आहे व राज्‌ राजते हे 
क्रियापद आहे, पण राजन्‌ हा शब्द नाही. निघण्टु 
हा वैदिक शब्दकोष क्रग्वेदाच्या उपलब्ध संस्करणा- 
पेक्षा प्राचीन आहे याबद्दल वैदिक पंडितांत दुमत 
नाही. यावरून निघण्टुकाळात राजत्व अजून कायदे- 
शौर रीत्या स्त्रीकडून पुरुषाकडे आलेले नव्हते हे 


स्पष्ट होते. 


ष्र 


देवी व देवीसिंग 

अथवेवेदातले राष्ट्रीदेवी हे सुकत क्रव्ग्वेदीय 
१०.१२५ या सुकक्‍ताचाच पर्याय आहे. पण येथे वाक 
आम्भूणीचे वि रुद राष्ट्री-देवी असे आहे. देवीचा ञर्थे 
काय ? श्री. चौहान नेमके हे सांगायचे टाळतात. 
अथवेवेदाचे ४.३८ हे सुकत सांगते की द्यूताचे अधि- 
देवत असलेली अप्सरा (जलदेवता) म्हणजे देविनी. 
तैतिरीय संहितेत ( ३.४.९ ) देविनींना आळवतांना 
त्यांना देविकर असे म्हटले आहे. देवी, देविनी, देविका 
व देव हे सर्व शब्द दिव्‌ या धातूवरून बनलेले आहेत 
असे निरुक्त सांगते. दिव्‌ म्हणजे द्यूत खेळणे. द्यत 
म्हणजे केवळ जुगार का ? तैत्तिरीय संहितेत 
देविकांना हवत करण्याअगोदर अधिदेवन वा इरि- 
णला हवन केले गेले आहे. अधिदेवन वा इरिण 
म्हणजे चौपट. चौपट व फाशांचे मूळ प्रयोजन होते 
राष्ट्र गणभूमीचे गणकुलांमध्ये नियतकालिक व 
समान विभाजन करणे. अथवेवेदातील ४.३८ व 
७.१०९ ही सुकते या गणकर्माचे निःसंदिग्ध वर्णन 
करतात. (जास्त माहितीसाठी 'नवभारत'च्या मे ७५ 
अंकात आलेले “ फासे व शेती ' हे माझ्या प्रसिद्धया- 
भिमुख ग्रंथाचे ४ थे प्रकरण पहावे. ) नित्रेईत या 
सिंधूसमाजाच्या आद्य देवीचा इरिणशी अविभाज्य 
संबंध खृद्द वैदिक साहित्य दाखवीत असल्यामुळे 
इरिण ही संस्था स्त्रीने निमिली असा अपरिहायं 
निष्क्षे काढावा लागतो. 

हे केवळ भारताचे वैशिष्ट्य नाही. प्राचीन 
ग्रीसची भाद्य महादेवी ]1011791 ही आहे. ती निक्रेति 
प्रमाणे त्रियुत वा त्रिगुणयुक्‍त ( 710118 ) आहे. 
मॉइराईचा एक गुण आहे ' लॉट . लॉट म्हणजेच 
इरिण व अक्ष. इजिप्तची आद्य महादेवी इसिस 
हीसुद्धा त्रियुत आहे आणि तिनेच नाईल-वक्त्र गण- 
भूमीचे समान व नियतकालिक वाटप सुरू केले असे 
इजिप्तचा इतिहास सांगतो. जगभरच्या आद्य कृषि- 
संस्कृतींच्या महादेवींची ही समान वैशिष्ट्ये आहेत, 

भारतीय कायद्याचे आद्य नाव आहे समय. हा 
शब्द सम्‌ -- अय या दोन शब्दांचा बनलेला आहे. 
अय हे अक्ष वा फाशाचे एक नाव आहे. काशीप्रसाद 
जयस्वालांनी त्यांच्या ' हिंदू पॉलिटी 'त सिद्ध केले 
आहे, की भारतीय गणसमाजाचे कायदे वा समय गण- 
सभासदांनी शलाका वा छंदांनी मतदान करून बनत 


ष्र 


असत. शलाका वा ठछंद म्हणजेच अक्ष. म्हणजे प्राग्वे- 
दिक स्त्रीसत्ताक समाजाचे समय-कायदे स्त्रिया करोत 
हे स्पष्ट होते. 

प्राग्बेदिक भारतीय समाजाचे हे आकलन केवळ 
क्ग्वेदकोविद होऊन करता येत नाही, तर त्या- 
साठो तुलनात्मक अन्वेषणपद्धतीचाही ( 00॥- 
0४7७17० 1161))10001089 ) अवलंब करावा 
लागतो. हो अन्वेषणपद्ध त देवोप्रसाद चट्टोपाध्याय वा 
दा. ध. कोसंबींसारख्या दिग्गज माक्‍्संवादी पंडितां- 
नोहो अवलंबिलो. पण ते स्वत: ब्राह्मणी माक्‍संवादो 
पंडित असल्याने त्यांनी भारताच्या ब्राह्मणी परंपरेने 
मृत्यूची, दुरिताची ब नरकाची देवता ठरवलेल्या 
नित्र्हंतीकडे अब्राह्मणी परंपरेच्या दृष्टिकोनातून 
पाहिले नाही. अब्राह्मणी महावीराचा जन्म नित्रंति 
नावाच्या सर्वात शुभ अज्ञा अमावास्येला झाला असे 
कल्पसुत्र म्हणते ! मग पारंपरिक पांडित्य व 
अन्वेषणपद्धतीवर सर्वस्वी विसंबणाऱ्या पुरुषसत्ता- 
वादी देवीसिंग चोहानांना प्राग्वेदिक भारताचे स्त्री- 
सत्ताक देवीमाहात्म्य कसे उमजू शकेल ? 


आणि आमच्या व्यृत्पत्तींचे श्री. चौहानांनी केवळ 
नकारात्मक खंडन करूनही चालणार नाही. प्राग्वेदिक 
भारतीय समाज पुरुषसत्ताक होता हे सिद्ध कर- 
ण्याची जबाबदारी श्री, चोहानांना टाळता येणार 
नाही. शब्द व त्याचा अथे हे पुष्प व फलाप्रमाणे 
मातापुत्रवत्‌ अविभाज्य संबंधात असतात असे 
यास्काचार्य सांगतात. प्राग्वेदिक भारतात स्त्री- 
सत्ताक वा स्त्रीप्रधान समाज होता म्हणून वेदांमध्ये 
तद्वाचक शब्द व मजकूर आहेत असे मी सिद्ध 
केलेले आहे. याउलट प्राग्वेदिक भारतात स्त्री- 
सत्ताकता वा स्त्रीप्राधान्यता नसुन पुरुषसत्ताच होती 
आणि म्हणून वेदात तद्‌वाचक शब्द व मजकूर असू 
शकत नाहीत हे सप्रमाण सिद्ध करायची जबाबदारी 


श्री. चौहानांची आहे. 
द्विपदू ! 


आता राहिला ह्विपद्‌ या दासाच्या पर्यायवाची 
शब्दाबद्दलचा त्यांचा आक्षेप. ते प्रतिवाद करतात- 
६ वैदिक साहित्यात द्विपद्‌ म्हणजे दास, गुलाम असा 
अर्थ श्री. पाटील यांनी निष्पादिला आहे. असा अर्थ 
क्कमवेदात मळीच नाही. असा अर्थ कोणत्या काळी, 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


कोणत्या ग्रंथात विकसित झाल्याचे श्री. पाटील यांनी 
प्रबंधरूपाने मांडावे. ! 


माझा या विषयावरचा प्रबंध आहे 12988 
300179 8187७1४. या ग्रंथाचे ११ वे प्रकरण- 
12889. 918४61४. हे प्रकरण ' नवभारत' च्या ७६ 
सालच्या नोव्हेंबर व डिसेंबर आणि ७७ सालच्या 
जानेवारी, फेब्रुवारी, एप्रिल व मे या ६ अंकांमध्ये 
क्रमशः प्रसिद्ध झालेले आहे. 


प्राचीन ग्रीक दासप्रथाक समाजात चतुष्पद्‌ या 
अर्थी (८४7८७०१ हा शब्द प्रचलित होता, तर 
द्विपद्‌ या अर्थी 767८170607. अँन्ड्रॅपोडॉन हा 
शब्द गुलामांसाठी योजला जाई. हा झाला तुलना- 
त्मक अन्वेषणपद्धतीचा पुरावा. ३. ६२. १४ ही 
क्रचा वैदिक पुरावा आहे- 

सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । 
अनमीवा इषस्करत्‌ ।॥। 

तिचा शब्दश: अर्थ होतो- 

सोम आमच्या दोन पायाच्या व चार पायांच्या 
पशूंना पुष्टिदायक अन्न देवो ! 


द्विपदूचा पर्यायवाची उभयादत्‌ हा शब्द तैत्तिरीय 
संहितेत येतो. त्याचे विवरण महामहोपाध्याय पां. 
वा. काणे त्यांच्या पा 0'४ 0 1)18111888- 
४8 मध्ये खालीलप्रमाणे करतात- 


“ते. सं. २. २. ६. ३ घोडा वा पुरुष (दासांच्या) 
दानाचा निर्देश करते- ' तो स्वतःचाच भाग प्राप्त 
करतो जो ( दानात ) घोडा वा पुरुषासारखा उभ- 
यादत्‌ प्राणी स्वीकारतो; उभयादत प्राण्याचा 


स्वीकार करणाऱ्याने वैशवानराला बारा खापरांवर 
चरु अपेण करावा, . .? 


प्रमाणभूत व अप्रमाणभूत पांडित्य- 
आता पहिल्या आक्षेपाकडे वळ या. पुण्यातील 
प्रमाणभूत पांडित्याच्या संस्थांकडे माझी पावले 
वळली की नाहीत याची चाहुल श्री. चौहान घेत 
जसा टन माझा ते नकळत गौरव करीत आहेत 
२० व्या वर्षीच जे. जे. स्कूल ऑफ आटं 
त जीवनदानी कम्युनित्ट कार्यकर्ता झाल्यामळे 
प्रमाणभूत पांडित्याच्या संस्थांकडे जाऊ 
शकलो नाही. भारतीय इतिहास, तत्त्वज्ञान व 


पत्रव्यवंहार 


समाजशात्र ही * समाजधारणेऐवजी ' समाजपरि- 
वतेनाची, उच्चवर्गीय जातीयतांऐंवजी निम्नवर्गीय- 
जातीयांची हत्यारे बनावी यासाठी मी तेरा वर्षांच्या 
संशोधनकालात संस्कृत साधनेकडे वळलो. वडोद्याचे 
विद्याभास्कर मणिशंकर उपाध्याय यांनी पाणिनीत 
प्रवेश करून दिला म्हणून वैदिक साहित्याचा मुळात 
जाऊन अभ्यास करता आला. मी ना 8099१9001- 
टांछा] आहे ना वैदिक पंडित. पण वेदिक साहि- 
त्याचा मुळात अभ्यास करण्याइतके संस्कृतचे ज्ञान मी 
निश्‍चितच कमवले आहे. “डॉ. आंबेडकरांनी अनुवा- 
दित साहित्यावर सर्वस्वी मदार ठेवून ॥॥0 ॥॥८1€ 
॥॥९ 8111788 हे पुस्तक लिहिले,' एवढ्या शेऱ्या- 
वरच त्या पुस्तकाचा निकाल ब्राह्मणी पंडितांनी 
लावला होता. तसा माझा निकाल लागू नये याची 
मी खबरदारी घेतलेली आहे ! 


माझा ' दास-शूद्रांची गुलामगिरी ' हा ग्रंथ 
वाईच्या प्राज्ञ प्रकाशनने छापायला घेतला असून 
त्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य-संस्कृती मंडळाने अनु- 
दान दिले आहे. यामुळे तोल सुटून श्री. चोहान 
लिहितात- ' दुदैव इतके की या कार्यासाठी वाईचे 
ज्ञानपीठ श्री. पाटलांना मिळालेले आहे. ' 


निदान ' चोखंदळ पुणेकरांनी ' माझ्यावर हल्ले 
करावे असे ते आवाहन करतात- “ कोणी काय 
लिहावे हा लेखकाचा व कोणी काय छापावे हा 
संपादकाचा प्रश्‍न असला तरी निदान इतिहास- 
विरोधी व कपोलकल्पित लिहिले जाणार नाही 
याविषयी समाजातील अभ्यासूंनी जागरुक राहणे 
अत्यावश्‍यक आहे. वाई हेच महाराष्ट्रातील वेद- 
विद्येचे जुने माहेरघर, ते वरील कथनाचा विचार 
करील अशी अपेक्षा. आता पुणे शहराला ही पदवी 
प्राप्त झ्ाळेळी आहे. पुणेकर चोखंदळ आहेत. 
त्यांनीही या प्रश्‍नाचा विचार करावा. ' 


श्री. चौहानांच्या आवाहनाला मिळणाऱया प्रति- 
सादांची मी वाट पाहात आहे ! 


- शारदू पाटील 


ष्र 
मा, संपादक महाशय, 

स. न. वि. वि. 

५ नवभारत ” एप्रिल १९८० च्या अंकातील 
“ हिंदुराष्ट्र-वाद ! हा लेख वाचला. शद्ध तके- 
शास्त्रीय दृष्टिकोनामुळे म्हणा किंवा लिहिण्याच्या 
संदर्भामुळे म्हणा त्यांनी विनोबांच्या ' जय जगत्‌ ? 
या कल्पनेच्या स्पष्टीकरणात गफलत केली आहे. | 

“ जप्र जगत्‌ ' याचा त्यांनी सांगितलेला अर्थ 
असा ( म्हणजे मा. दीक्षित सरांनी ) “...... 
जय हा नेहमी दुसऱ्या कोणावर तरी मिळवायचा 
असतो. ज्यांच्यावर जय मिळवावा असे कोणी ज्ञात 
जीव जगताच्या वाहेर नसल्याने * जय जगत? 
वाक्याला फारसा अर्थ उरत नाही. मी त्याचा एवढाच 
अथे घेतो, की माझेच राष्ट्र काय ते महत्त्वाचे मान 
नये. ” 

१) येथे ' जय ' या शब्दाचा वाच्याथे गृहीत 
धरून ' युद्धात प्रतिपक्षावर मिळवावयाचा विजय? 
असा अथे लावला आहे. आणि जगताच्या पलिकडे 
ज्यांच्यावर जय मिळवावा असे कोणी ज्ञात जीव 
नसल्याने हे घोषवाक्य निरथेक असल्याचे सांगितले 
आहे. पण विनोबांना ' जय जगत्‌ चा इतका हिसा- 
त्मक अर्थ अभिप्रेत असावा असे वाटत नाही. यातीलं 
* जय? व * जगत ' यांचा अर्थ स्वतंत्रपणे अभिप्रेत 
नसून “ जय जगत्‌ या संयुक्‍त “टर्म “चा अभिप्रेत 
आहे आणि तो “ विदवबंधुत्व ' हा आहे. 

२) वरील मत मान्य होण्यासारखे आहे. मग मा. 
दीक्षित सर जरी “ येथे मी विनोबांच्या ' जय जगत्‌ 
या घोषणेचा पाठपुरावा करीत नाही ' असे म्हणत 
असले तरी, 

“ माझेच राष्ट्र काय ते महत्त्वाचे असे कोणी 
मानू नये” 

“ जगातील इतर देश्ांतूनही शूर वीर होऊन गेले 
याचे भान मला नेहमीच राहते. ” 

था विधानांतुन ते विनोबांना अभिप्रेत असलेला 
अर्थच मान्य करतात. 


- ता, रा. भोसले. 


उस्मानाबाद, 


सार-संकलन 


परदेश 
चीनचे आधुनिकीकरण 


भाज चीनमध्ये आधुनिकीकरणाची मोहीम पद्धत- 
शीरपणे आणि जिहीने चालू आहे. ह्या मोहिमेची 
साध्ये काय आहेत आणि तिने स्वीकारलेले मार्गे 
कोणते आहेत ? चीनमध्ये साम्यवादी समाजबांधणीचा 
जो प्रयोग चालू आहे, त्याच्याकडे सहानुभूतीने आणि 
आझ्षेने पहाणाऱ्या एका निरीक्षकाने चीनला नुक- 
त्याच दिलेल्या भेटीचा वृत्तांत पुढे दिला आहे. 
त्यावरून ह्या प्रश्‍नांवर काही प्रकाश पडू शकेल. 


“: आधूनिकीकरणाचा चिनी मार्गे ” हे घोषवाक्य 
आज चीनमध्ये प्रचलित झाले आहे. ह्या चिनी 
मार्गाची वैशिष्ट्ये कोणती ? ह्याच्यावर अधिकृत 
प्रवक्त्याचे उत्तर असे, की ह्या मार्गात उत्पादनाच्या 
साधनांवर सावेजनिक मालकी असेल आणि श्रवजीवी 
वर्गाची हुकूमशाही असेल, पण ही माक्‍संपंथी आधु- 
निकीकरणाची समान वैशिष्ट्ये आहेत. आधुनिको- 
करणाच्या चिनी मार्गामध्ये खास चिनी अशी कोणती 
वैशिष्ट्ये रहातील? किंवा ह्या मार्गाने जो समाज 
घडेल, त्याच्यात चिनी संस्कृती आणि सभ्यता 
( सिव्हिलिझिशन ) ह्यांची कोणती अनन्यसाधारण 
वैशिष्ट्ये टिकून रहातील आणि विकसित होतील ? 
ह्या प्रश्‍तात, आधुनिकीकरणाच्या आजच्या पुरस्क- 
त्यांना, स्वारस्य नाही. त्यांचे उत्तर एवढेच आहे, 
की चिनी संस्कृतीचेही आधुनिकीकरण होईल. 
पारंपरिक चिनी संस्कृती सरंजामी होती, तिची 
जागा “* आधुनिक संस्कृती घेईल. 


ह्या मनोवृत्तीला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 
आहे. ती ह्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकापर्यंत मागे 
जाते. उदा. कँटन शहरात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने 
१९२६ साली स्थापन केलेली, शेतकऱ्यांच्या पुढा- 
ऱयांचे प्रशिक्षण करणारी, एक शाळा आहे. माओ 


त्से तुंग ह्या शाळेत शिकवीत असत व म्हणून तिचे, 
क्रांतीच्या लढ्याचे एक स्मारक म्हणून, जतन 
करण्यात आले आहे. एका ताओपंथी मंदिराचे 
रूपांतर करून ही शाळा स्थापन करण्यात आली; 
पण त्या मंदिराचा मागमूसही ह्या रूपांतरानंतर 
आढळून येत नाही. शिक्षकवर्गाचे जे छायाचित्र 
भितीवर टांगण्यात आले आहे त्यातील सवे व्यक्‍तींनी 
-माओ सोडून- पाश्‍चात्य पोषाख केलेला आढळतो. 
ह्या शाळेत एका ल्हान कपाटात औषधांची एक पेटी 
मोठ्या आस्थेने जतन करूत ठेवण्यात आली आहे. 
तिच्यातील,सर्व औषधे आणि साधने पाचात्य आहेत. 
१९२०-३० ह्या दशकात ज्या चिनी पुढाऱ्यांची घडण 
झाली, त्यांची मनोवृत्ती ह्या वस्तुस्थितीत प्रति- 
बिवित होते. त्यांनी चिनी परंपरेकडे पाठ फिरविली 
होती आणि पाश्‍चात्य संस्कृतीचा मनोमन स्वीकार 
केला होता. चीनच्या दुदेशेतुन बाहेर वाट काढून 
देण्याचे सामथ्ये केवळ दोन आधूनिक सदगृहस्थांच्या 
ठिकाणी आहे हे त्यावेळी मान्यता पावलेले सुत्र होते. 
हे आधुनिक सद्गृहस्थ म्हणजे ' श्री. विज्ञान ! आणि 
८ श्री. लोकशाही.” अर्थात्‌ लोकशाहीचा अर्थ वेग- 
वेगळ्या प्रकारे लावण्यात येत असे; संसदीय लोक- 
शाही, ळेनिनप्रणीत लोकशाही, इ. पण ह्या दोन 
सद्गृहस्थांची कास धरल्याशिवाय तरणोपाय नाही 
हा विचार भक्कम होता. 


आजच्या आधुनिकीकरणाच्या चिनी मोहिमेचे 
जे अध्वयू आहेत ते ह्या दशकात, ह्या वातावरणात 
घडलेले, त्यातुन उदयाला आलेले पुढारी आहेत. 
पारंपरिक चिनी विचारप्रणाली आत्मसात्‌ केलेले 
' मँडॅरिन ' किवा माभोवादी विचारप्रणाली आत्म- 
सात्‌ केलेले पक्षकायंकते यांच्याकडन चीनचे मूल- 


भूत प्रश्‍न सुटणार नाहीत अशी त्यांची खात्री होती. 
विज्ञान, तंत्रज्ञान, उत्पादन, 


ला कार्यक्षम संघटन हे 
त्यांचे परवलीचे शब्द आहेत. 


सारसंकलन ५५ 


माओ यांनी पुरस्कार केलेल्या “ सांस्कृतिक 
क्रांती चा ( १९६६- ७६ ) जाच पुढाऱ्यांच्या 
ह्या वर्गाला सर्वांत जास्त सहन करावा लागला. 
अनेकांनी आत्महत्या केल्या, अनेकांच्या वाट्याला 
तुरुंगवास, मानहानी भाली. सांस्कृतिक क्रांतीच्या 
कालखंडात चीनची शिक्षणव्यवस्था मोडकळीला 
आली, ग्रंथालये बंद करण्यात आली; पुस्तकांच्या 
दुकानांत फक्त माओच्या लिखाणाचे वेचे, माओची 
वचने आणि पक्षाने प्रसिद्ध केलेली कागदपत्रे उपलब्ध 
असत. 

आज सांस्कृतिक क्रांतीविर्द्ध॒ आधुनिको- 
करणाच्या बाजूने जी प्रतिक्रिया झाली आहे, 
तिच्यामुळे सर्वेसामान्य चिनी जनता मात्र भांबावून 
गेली आहे. कारण माओच्या विचारसरणीतील आणि 
कायंक्रमांतील दोष दाखवून देणे, त्यांतील गुणां- 
बरोवरच त्यांतील दोषही दाखवून देणे हा ह्या 
प्रतिक्रियेतील महत्त्वाचा भाग आहे. पण ह्यापूर्वी 
लोकमानसात माओ यांना एखाद्या परिपूर्ण दैवताचे 
स्थान लाभावे अशा रीतीने त्यांच्याविषयी सात- 
त्याने लिहिले-बोलले जात असे. हा निरंतर चालत 
असलेला घोष एकाएकी थांबून माओ यांच्या 
गुणावगुणांचे विश्लेषण जेव्हा सुरू झाले, तेव्हा लोक 
काहीसे दिड्मूढ झाले यात नवल नाही. 

पण आधुनिकीकरणाच्या जमान्यात काही मूर्त 
लाभ लोकांच्या पदरात पडळे आहेत यात शांका 
नाही. वेतन वाढले आहे. दुकानांत, उपहारगृहांत 
अधिक माल आणि अधिक विविध माल उपलब्ध आहे. 
क्रिमती वाढलेल्या आहेत, पण मालाला गिर्‍हाइक 
आहे. उदा, भरमसाट किमतीची जपानी घड्याळे 
विकणाऱ्या दुकानातही गिऱ्हाइकांची गर्दी असते. 
पुस्तकांच्या दुकानात परदेशी कादंबर्‍यांची जी चिनी 
भाषांतरे ठेवलेली असतात, त्यांच्यावर लोकांच्या 
उड्या पडतात. शहरांतून रस्त्यांच्या बाजूला तयार 
कपडे, अवजारे, खाद्यपदार्थ विकणारी मंडळी दिसू 
लागली आहे. 'खाजगी' जमिनीतून उत्पादन केलेला 
भाजीपाला, फळे, स्वतः पकडलेले मासे, इ. पदार्थ 
जेथे सौदा करून विकण्यात येतात, असे * खुले 
बाजार? उदयाला आले आहेत. 

ह्या बदलांमुळे विषमता वाढत जाईल ही आशंका 
भाधृनिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांना भेडसावीत नाही. 


उलट ह्या वाढत्या विषमतेतून स्पर्धेची वृत्ती जागृत 
होईल आणि त्यातून उत्पादन वाढेल असाच त्यांचा 
दृष्टिकोन आहे. पण ह्या प्रक्रियेतून एक नवीन प्रति- 
ष्ठित, संपन्न वर्गे उदयाला आला' तर ? चीनमध्ये 
असे होणार नाही अशी त्यांची खात्री आहे. ह्या 
खात्रीचा आधार काय आहे हे मात्र गूढ रहाते. 


तेव्हा हे आधुनिकीकरण केवळ आथिक साध्यांवर 
केंद्रित झाले आहे. आज चीनचे दरडोई उत्पन्न जे 
२४० अमेरिकन डॉलर एवढे आहे, ते ह्या शतकाच्या 
अखेरीपर्यंत १००० डॉलर एवढे वाढविणे अशी ही 
योजना आहे. हे साधण्याचा मार्गही आखण्यात आला 
आहे. ' आम्हाला जलद वेग नको, स्थिरपणे पण 
सातत्याने होणारी आथिक वाढ हवी हे सूत्र ह्या 
धोरणाचा पाया आहे. म्हणून भांडवलसंचय ३६ 
टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. 
शेंती आणि हलके उद्योगधंदे यांच्यावर भर देण्यात 
आला आहे. उत्पादन वाढविण्यासाठी कुशल काम- 
गारांच्या वेतनात भरघोस वाढ करण्यात भाली आहे. 
आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे परकी तंत्रज्ञान आणि 
व्यवस्थापनपद्धती यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात 
करण्यात येत आहे. 


पण ह्या आथिक धोरणाशी निगडित असलेला 
सांस्कृतिक आशय काय आहे? 'सांस्कृतिक क्रांती*च्या 
कालखंडात तांत्रिक आणि आथिक प्रगती पुर्णपणे 
कुंठित झाली होती का ? ह्या कालखंडात बुद्धिजीवी 
वर्गाला खूपच त्रास सहन करावा लागला यात शांका 
नाही. प्रस्थापित शिक्षणव्यवस्था, साहित्य आणि 
कला, “शुद्ध विज्ञाने ह्या क्षेत्रांना बरीच झळ 
सोसावी लागली. शेवटल्या तीन वर्षांत संप आणि 
गोंधळ यांच्यामुळे आथिक प्रगती थबकली होती. 
पण अन्नधान्याचे उत्पादन स्थिरपणे वाढत होते, रस्ते 
आणि लोहमार्ग यांचे जाळे विस्तारत होते, भूगर्भा- 
तौळ तेलाचा शोध लावण्यात, त्याचे विशुद्धीकरण 
करणारे कारखाने उभारण्यात डोळ्यात भरेल अशी 
प्रगती ज्ञाली होती, अणु-तंत्रज्ञान आणि अवकादा-- 
तंत्रज्ञान, शेतीचे यांत्रिकीकरण या क्षेत्रांतही लक्ष- 
णीय कामगिरी बजावण्यात आली होती, सांस्कृतिक 
क्रांतीच्या पुरस्कर्त्यांनाही एका विशिष्ट प्रकारचे 
आधुनिकीकरण अभिप्रेत होते, 


ष्द्‌ 


किंबहुना १९४९ मध्ये साम्यवादी राजवट प्रस्था- 
पित झाल्यापासुन चीनच्या पद्धतशीर आधनिकी- 
करणाला प्रारंभ झाला असे म्हणता येईल. माओ 
यांच्या हाताशी असलेले आधुनिकीकरणाचे मॉडेल 
म्हणजे स्टालिनने निर्माण केलेले सोव्हिएट मॉडेल. 
पण चिनी समाज आणि संस्कृती, चिनी धारणा 
ह्यांचे एक वेगळेपण होते ह्याची माओो ह्यांना स्पष्ट 
जाणीव होती. सोव्हिएट मॉडेलची केवळ नक्कल 
केली, तर त्यामुळे चिनी जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांत 
असह्य विकृती निर्माण होतील हे त्यांना दिसत होते. 
तेव्हा चीनने स्वतःचे मॉडेल निर्माण करणे आवश्यक 
होते. 

माओ यांची सारी धडपड ह्या दिश्ने होती. सव- 
सामान्य चिनी जनतेमध्ये असीम अशी निरमिति- 
क्षमत! आहे अशी माओ यांची गाढ श्रद्धा होती. पण 
जनतेचा उत्साह कम्युनिस्ट पक्षाच्या श्रेष्ठींकडून 
दडपला जातो अशी त्यांची तक्रार होती. समाजाची 
समाजवादी पुनरंचना करण्याच्या प्रक्रियेतूनच एक 
नवीन 'बुर्ज्वा' वर्ग तयार होतो, तो कम्युनिस्ट 
पक्षात शिरकाव करून घेतो आणि पक्षाच्या धोर- 
णाला क्रांतीच्या उद्दिष्टापासून दुर सरकवितो अज्ली 
त्यांची भीती होती. 

माओ यांनी पुरस्कारिलेली “* प्रचंड झेप', समाज- 
वादी शिक्षणाची मोहीम, आणि सांस्कृतिक क्रांती हे 
आधूनिकोकरणाचे चिनी मॉडेल निर्माण करण्या- 
साठी माओ यांनी केलेल्या धडपडीतील काही प्रयोग 
होते. त्यांता जे आधुनिकोकरण साधायचे होते ते 
काही मूल्यांवर आधारलेले होते. केवळ सुखवस्तू, 
संपन्न नागरिकांचा बनलेला समाज त्यांना निर्माण 
करायचा नव्हता; तर एक विशिष्ट विचार- 
प्रणाली आणि तिच्यावर आधारलेली नीती 
आत्मसात्‌ केलेल्या व्यक्तींचा समाज त्यांना घडवा- 
यचा होता. त्यांच्या विचारप्रणालीतील काही घटक 
माक्‍संच्या उपपत्तीतूत उचललेले होते- उदा. 
“:चरस्परविरोधी तत्त्वांची एकता '", '“* विघातक 
आणि विधायक व्याघात ”', “ एतिहासिक आणि 
आधिक विकासात ' ऊध्वेरचना ' - सुपरस्ट्रक्‍्चर - 
बजावीत असलेली निर्णायक भूमिका ”, इ. पण 
काही घटवः त्यांनी चिनी परंपरेतून स्वीकारले होते. 
उदा. ' माणूस आपले परिपूर्ण रूप साधू शकतो ', 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८० 


“ आत्मपरीक्षणातून आणि आत्मचिकित्सेतूत माणूस 
सांस्कृतिक उन्नती साधतो, इ. ह्या प्रसवशील 
कल्पनांच्या संयोगातून पर्यायी विज्ञान, पर्यायी तंत्र- 
पद्धती, लोकशाहीची एक पर्यायी व्यवस्था उदयाला 
येईल अशी माओ यांची आज्या होती आणि त्यासाठी 
त्यांची सारी धडपड होती. 


आजच्या आधुनिकीकरणवाद्यांनी माओ यांच्या 
कल्पनांचा त्याग केला आहे. त्यांचा ' श्री. विज्ञान ' 
म्हणजे पाइचात्य विज्ञान होय; त्यांचा ' श्री. लोक- 
शाही ? म्हणजे कायद्याचे राज्य होय. त्यांनी आदश 
म्हणून स्वीकारलेला भविष्यातील चिनी कामगार 
हा वर्षाला ४०,००० डॉल्स कमावणाऱ्या आजच्या 
अमेरिकन कामगाराचा बांधव होय, 


आधुनिक समाजाच्यापुढे दोन मूलभूत समस्या 
उभ्या भाहेत. फ़ेंच राज्यक्रांतीनंतर युरोपमधील 
पारंपरिक श्रेष्ठींचा- चर्च आणि उमराव यांचा- 
विज्षेषाधिकार विसर्जित झाला. पण ह्यावरोबरच 
समाजाच्या मूल्यांचे नियमन करण्याचे, ही मल्ये 
मूते करणार्‍या जीवनपद्धतीचा आविष्कार करण्याचे 
त्यांचे कार्यही लुप्त झाले. ह्या सामाजिक क्रांती- 
बरोबर औद्योगिक क्रांती घडून आली, उत्पादन 
अमर्यादित प्रमाणावर वाढवीत नेता येईल अशी 
आझ्या निर्माण झाली आणि सबंध यरोपीय समाज 
' वाढत्या अपेक्षा च्या वावटळीत सापडला. जोपर्यंत 
सबंध जगाचे अधिराज्य युरोपकडे होते आणि तंत्र- 
ज्ञानाची मक्तेदारी होती, तोपर्यंत इतर देश्ांचे 
शोषण करून आणि सबंध पृथ्वीवरील साधनसंपत्ती 
कामी लावून ह्या वाढत्या अपेक्षांचे समाधान यरोपला 
स्वतःपुरते करता येत होते. पण आता इतर देश 
युरोपच्या राजकोय जोखडातून मक्‍त झाले आहेत 
आणि * वाढत्या अपेक्षा 'च्य़ा वावटळीत ओढले 
गेले आहेत, ' आथिक विकासाच्या मर्यादा! आज 
स्पष्ट झाल्या आहेत. न्यायाच्या तत्त्वावर सर्वांना 
सामावून घेणारी, प्रत्येक व्यवतीला अर्थपर्ण जीवन 
जगण्याची केयता उपलब्ध करून जट अर्थ- 
'यवस्था, नेसगिक साधनसंपत्तीच्या मर्यादेत. कशी 
उभारता येईल; कोणत्या मूल्यव्पवस्थेवर कोणत्या 
सामूहिक जीवनपद्धतीचा आधार अ नमो झी 
तो उभारता येईल हा ए म व 

हा एक विराट प्रश्‍न आहे. 


सारसंकलन 


युरोपीयेतर.. देशांपुढे असलेली दुसरी बिकट 
समस्या म्हणजे स्वतःचे सांस्कृतिक स्वत्व, स्वत:चे 
आपलेपण कसे जपावे, ही होय. विज्ञान आणि 
त्याच्यावर आधारलेले तंत्रज्ञान आणि ह्यांच्याबरोबर 
जाणारी व्यवस्थापनपद्धती ह्यांचा वापर करून 
उत्पादन वाढविल्याने समाजाचे सरळसरळ 
पाइचात्यीकरण होते. पारंपरिक जीवनपद्धतीचा 
उच्छेद होतो, सामूहिक आणि वैयक्तिक जीवन 
उपभोग्य वस्तूंवर केंद्रित होते, त्यांच्याभोवती 
घोटाळत रहाते. 

ह्या प्रकारच्या ' तंत्रवादाला' आणि तंत्रज्ञ 
आणि व्यवस्थापकांच्या सत्तेमध्ये त्याचा जो राजकीय 
आविष्कार होतो, त्याला आळा घालण्याचा माओ 
यांचा प्रयत्न होता. व्यक्‍तीची आणि समूहाची 
स्वायत्तता हे माभो यांच्या विचारप्रणालीचे अधिष्ठान 
होते. ' उत्पादनशक्‍्ती'पुढे ह्या स्वायत्ततेला शरणा- 
गती पत्करावी लागणार नाही अशी व्यवस्था त्यांना 
करायची होती 

५ आधनिकीकरणाचा चिनी मार्ग माओ यांना 
शोधन काढावयाचा होता. फक्त ही शब्दयोजना 
त्यांनी केली नाही. हा शोध त्यांच्या अनुयायांनी 
सोडन दिला आहे. आज ते चिनी पार्गाने आधु- 
निकीकरण करण्यात गंतले आहेत. पण त्याच्यात 
खास चिनी असे काहीच नाही. 


५ ओपेक! देदा 

५ औपेक' ' देश- तेलाचे उत्पादन आणि निर्यात 
करणारे देश- विकसनशील देश्यांत मोडतात. विक- 
सित, उद्योगप्रधान देशांना कच्च्या सामग्रीची 
निर्यात करणे हा ह्या देशांच्या परदेशी व्यापाराचा 
प्रमख भाग असतो. कच्च्या सामग्रीची किमत शक्‍य 
तितकी वाढविणे हे ह्या देशांच्या हिताचे असते 
आणि हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी हे देश विकसित 
देशांविरुद्ध एकजूट उभारतात, आणि म्हणून ओपेक 


ष्ण 


देशांनी तेलाच्या किमती वाढवीत नेल्या तेव्हा ह्या 
समान हितसंबंधावर आधारलेल्या एकजुटीप्रीत्यथं 
इतर अविकसित देशांनी त्यांना पाठिबाच दिला. पण 
ह्याची जाणीव ठेवून, तेलाच्या किमती वाढवीत 
नेल्याने अविकसित देश्ांपुढे ज्या गंभीर आथिक 
अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, त्या सौम्य करण्या- 
साठी ' ओपेक ' देशांनी मनःपूर्वक प्रयत्न केले 
आहेत असे दिसत नाही. ओपेक देश हे गरोब, 
मागासलेल्या, आथिक विकासासाठी धडपडणाऱ्या 
देशांची पिळणूक करीत आहेत असेच दृश्य आज 
दिसत आहे. 9 

उदा. आज भारताला जेवढे तेल वापरावे लागते 
त्याच्या ९० टक्के तेल त्याला आयात करावे लागते. 
ह्यासाठी आजच्या भावात सालिना रु. ५००० 
कोटी एवढी रक्‍कम भारताला परकीय चलनात 
खर्चे करावी लागते. परदेशात मालाची निर्यात 
करून भारत जेवढे परकीय चलन कमावतो त्याच्या 
७० टक्के एवढी ही रक्‍कम आहे. ह्याशिवाय खाद्य 
तेल, सीमेंट, पोलाद, रासायनिक खते, कागद इ. 
अत्यंत महत्त्वाच्या मालाची आयात करण्यासाठी 
भारताला परकी चलनाची अत्यंत जरूरी आहे. 


अविकसित देद्यांना आवश्यक असलेल्या तेलाची 
आयात करणे परवडावे यासाठी त्यांना भआाथिक 
साहाय्य देणे आवश्‍यक आहे हे तत्त्व ओपेक देशांनी 
स्वीकारले आहे. पण ह्या तत्त्वाचे तपशीलात ख्पां- 
तर करताना, विशेषतः भारताच्या बाबतीत, त्यांचे 
धोरण समंजस रहात नाही असा अनुभव आहे. 
ओपेक देशांनी भारताच्या संबंधात अधिक न्याय्य 
घोरण स्वीकारले नाही तर भारताला परकीय 
चलनाच्या बाबतीत पेचप्रसंगाला तोंड द्यावे लागेल 
आणि त्याचे भारतीय अथंव्यवस्थेवर अतिशय 
प्रतिकूल परिणाम घडून येथील अश्ली लक्षणे दिसत 
आहेत. 


ष्ट 


नवभारत सप्टेंबर, १९८० 


/>८€9€€>€€>€€3€3 €>€>€> €>€>€>€>€ &>€>€3 €> €3>* 


आग्राप्या सणांचा 
प्राप्तीत व भर्पापीत इतिहास 


लेखक ! कररग्वेदी 
आकषक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, प्रष्टसंख्या ४०० 


या सुप्रसिद्ध व दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती प्राक्ञप्रकारानातर्फे 
प्रसिद्र करण्यात आळी आहे. प्रस्तुत ग्रंथात प्रसुख भारतीय-विशेषतः 
महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून त्यांचे 
नैतिक व सामाजिक हेतू व बोध सविस्तर वर्णिळे 
आहेत. शाक्लोक्त विधी व परंपराप्राप्त रूढी यांचा 
खुलासा केळा आहे. हा प्रंथ प्रत्येक प्रेयालयात 
तसेच कुटुंबात ठेवण्याच्या 
योग्यतेचा आहे. 


७ 


किंमत रु. २० य्पाल खर्चे रु. ४ 


ग्रंथालये व शोक्षणिक संस्था यांना 
___ १५% कमिशन देण्यात येईल. 


आपली मागणी खाळील पत्त्यावर पाठवावी 
चिटणीस, 
प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा) ४१२ ८०३ 


*&€3<€3<€3<93€9€93€3€9>€€>€93€9€>€>:€>€>€>:€3 €>€3€>€9€3€%€ €3€3-€9€> €3 > €>€>€> 
€3€5€9€%€3€3€3€9€3€€€3€5€:€9€9€53€9:€>€€>€%€%€%€%€%€%€%€3€3€3€93€3€33 


९६33६33 €3>€3€>€3€€3€> €3>€3€3€3€93€5€9€3 898972 


व ्त्रित्क्ञ 
ळच 
मराठीचा विकास : महा ॥ विकास 
टू 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी संर 


ठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत । सप्टेंबर, १९८० छा), ॥ए0, 58ए' 3 


हड. हजजबबययबययवजययावावाााया 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 


मराठी प्रकाशन न 
% वैदिक संस्क्रुतीचा विकास । तकंतीथे लक्ष्मणक्यास्त्री जोशी । ३० रु. 
% . अद्वैतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) -॥ ब्र स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
% क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
% पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. 
$ गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी पस 
% . लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा 1 ४ रु. 
& भारतीय स्त्रीधर्माचा आदशं । सो० कमल पाध्ये ४ रु. 
% हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल । ३ रु. 
& महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अठ दाभोलकर २ रु. 
% श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० रु. 
% संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी १२ रु. 
% ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोली ली 
$ आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव र 
% भावाथ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत) बालकांड १२ रु. 
&% तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे दऱ्क, 
% आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी रुढ. ह. 
% वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट ग 


ग्रंथविक्रेत्यांना २० 2क्के कमिशन. 


प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 


------:::::::३::..२वबन्न्वेूुुू-ल--] 


हे मासिक पां. गो, आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे. पुं. रेगे यांनी प्राज्ञपाठद्याळा मंडळ, वाई यांचेक रिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


